मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


महाराष्ट्‌ राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्षपाठशयाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नवभारा 


वर्षे २३॥। अंक ७॥ एप्रिल १९८० 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


पिन, अंब अजज महजहजु 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक ' नवभारत ' मासिक 

द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नवभाला! 


एप्रिळ १९८० 
अनुक्रम 
संपादकीय $ हिंडुराष्ट्र-वाद २५ 
र शी - श्रीनिवास दीक्षित 
माक्‍संवाद व फुले आंबेडकरवाद १ 
लवंदे क 
- शरद्‌ पाटील दे-पाटणकरवादातील मुदे-२ ३९ 
-मे. पुं. रेगे 
बाशीं साहित्य संमेळन की |. 
- विलास वाघ ग्रंथ-परीक्षण डड 
- यशवंत कळमकर, गो. वि. जोशी, 
गोविन्दशास्त्री केळकर, तानाजी ठोंबरे, 
प्रबोधनकाल ११ 
- लक्ष्मणशास्त्री जोशी खसार-संकलन : ण्‌ 


लेखक-परिचय 


& शारद्‌ पाटील 4 माक्‍संवादी विचारवंत लेखक व राजकीय-सामाजिक कार्यकते; * असंतोष 
वाडी-भोकर रस्ता, धुळे. & विलास वाघ :! ' सुगावा ' मासिकाचे संपादक, इंडियन इन्स्टिट्यूट 
ऑफ एज्युकेशन पुणे तसेच पुणे विद्यापीठातील प्रौढ शिक्षण विभागात अध्यापन; जातिनिमूलन 
संस्था तसेच विषमतानिमूलन समितीचे चिटणीस, सामाजिक कार्यकर्ते; ८६१/१ सदाशिव पेठ, 
पुणे ४११ ०३०. लक्ष्मणशास्त्री जोशी ! विद्वान, विचारवंत, लेखक व मराठी वि*वकोज्याचे 
प्रमुख संपादक, वाई ४१२८०३. & श्रीनिवास दीक्षित : तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक व विभाग 
प्रमुख; राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर; आयडियल होसिंग सोसायटी, सागरमाळ, कोल्हापूर. 
& मे. पु. रेगे ! तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, मुंबई; आय. सी. एस्‌. एस्‌. आर, होस्टेल, विद्यानगरी, 
कालिना, मुंबई ४०० ०९८, & यशवंत कळमकर ! इंग्रजीचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख; 
मानव्य व वाणिज्य महाविद्यालय, वाई ४१२८०३, «७ गो. वि. जोशी $ वतस्पतिश्ञास्त्राचे 
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख; शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर «& गोविन्दशाल्री केळकर! 
व्याकरणतीथ, वेदान्तचूडामणि; प्राज्ञपाठशाळेत अनेक वर्षे अध्यापक म्हणून काम केले; धमंकोशाचे 
उपसंपादक, वाई ४१२ ८०३. & तानाजी ठोंबरे : मराठीचे प्राध्यापक, वार्शी महाविद्यालय, 
बार्शी; लताकुंज, शिवाजीनगर, बार्शी; जि. सोलापूर, 


खंपादकीय-- 


माणुसकीचे भांडवल 


नीतीला धर्माच्या अधिष्ठानाची आवद्यकता नाही, मानवी नीती स्वतंत्रपणे स्वतःच्या पायावर 
उभी राहू शकते ही गोष्ट स्पष्ट आहे. नीतीला आधारभूत असलेल्या अंतिम संकल्पना दोनच आहेत. एक, 
माणसाच्या कल्याणाची संकल्पना, दुसरी संकल्पना अश्शी, को समाजाचा घटक म्हणूनच माणूस स्वतःचे 
कल्याण साधू शकतो आणि म्हणून समाजाचा घटक म्हणून स्वतःचे कल्याण साधताना माणूस इतरांचे 
जे योग्य देणे लागतो, ते त्याने दिले पाहिजे. ' ददामि देयमित्येव '. हे देणे अनेक प्रकारांनी देय ठरत 
असेल. सामूहिक प्रप्रत्नाने घडून आलेल्या सामूहिक लाभात जर मी सहभागी असेन, तर त्या प्रयत्नाच्या 
भारातील माज्ञा वाटाही मी उचलला पाहिजे. समाज हा समाज म्हणून जर टिकायचा असेल, तर 
देवाण-घेवाण होत राहिली पाहिजे आणि हे शक्‍य व्हायचे असेल, तर दिलेले वचन मो पाळले पाहिजे 
ह्या दोन्ही संकल्पना- मानवी कल्याणाची संकल्पना आणि मी इतरांचे जे देणे लागतो त्याची संकल्पना- 
धार्मिक संकल्पनांच्या आधाराशिवाय उभ्या राहू शकतात हे स्पष्ट आहे 

ह्याचा अथ असा, को धार्मिक संकल्पनांचा आधार न घता नीतीने वागणे म्हणजे कशा प्रकारे 
वागणे हे आपण ठरव्‌ शकतो आणि नीतीला अनुसरून वागणे योग्य असते असे सिद्ध करू शकतो. पण 
हे सिद्ध केल्यानंतरही ' मी नीती का पाळावी ? ?, “ माझे कर्तव्य मी का पार पाडावे? ! ह्या प्रश्‍नाला 
काही अर्थ उरतो असे आपल्याला वाटत रहाते. कारण मी नीती पाळायची तर मी इतरांचे जे देणे 
लागतो ते मी त्यांना दिले पाहिजे, माझी इच्छा असो, नसो मी ते दिले पाहिजे, ते दिल्याने माझा 
लाभ होणार नसो किंवा हानी होणार असो, मी ते दिले पाहिजे नीतीने वागण्पासाठी मला स्वार्थाचा 
विचार बाजळा सारला पाहिजे. आणि माझी मुक्‍त मनःप्रवृत्ती काहीही असो, जे करणे योग्य आहे ते 
मी केले पाहिजे. आणि मी असे का वागावे? माझ्या स्वार्थसाधनावरील, मुक्‍त वतनावरील ही बंधने 
मी का स्वीकारावी ? ती पाळल्यामुळे माझा कोणता लाभ होतो ? आणि कोणताही लाभ होत नसेल 
तरमी ती का पाळावी ? 

भानवी समाजाच्या प्रारंभापासून चालत आलेला हा प्रश्‍न असणार. तो प्लेटोलाही पडला होता. 
निदान प्लेटोने तो सामान्य लोकांच्या वतीने उपस्थित केला आणि त्याचे उत्तर दिले. हे उत्तर असे, कों 
माणसाला जे खरोखर पाहिजे असते- आणि ते म्हणजे त्याचे खरेखुरे सुख - ते त्याला नीतीने वागूनच 
लाभ शकते. नीतीला बाजूला सारून माणूस आपल्या कित्येक इच्छांचे, ह्या ना त्या कारणाने मनात 
उचंबळणाऱ्या काही इच्छांचे समाधान करू शकेल; ह्या इच्छातृप्तीत असणारे सुख भोग शकेल; पण 
त्याचे जीवन सुखी होणार नाही. त्याच्या असख्य इच्छा तृप्त होतील; पण तो स्वतः सुखी होणारं 
नाही. नीतीने वागणे हे मला लाभदायक असते कारण मला खरोखर जे साधायचे असते- सुखी जीवन- 
ते नीतीने वागनच मला साधता येते 

पण प्लेटोला हेही माहीत होते, की फक्त प्रज्ञावन्त व्यक्तींनाच ह्या सत्याचे आकलन होऊ 
शकते. ज्यांना ह्या सत्याचे आकलन होते, त्यांना नीतीने वागणे ओझे उरत नाहो. त्यांची स्वाभाविक 
प्रवतीच नीतीने वागण्याची होते. पण अशी शहाणी माणसे थोडीच असतात. इतरांना हे समज शकत 
नाही. त्यांच्यावर त्यांच्या स्वत:च्याच कल्याणासाठी नीती लादावी लागते. नैतिक वतन आणि मानवी 
कल्याण यांच्यामधील साक्षात संबंधाचे दर्शन झालेले शहाणे श्रेष्ठी ही नीती सामान्य प्राकुत जनांवर 
लादतात. आणि ही नोती त्यांच्या कल्याणासाठीच असल्यामुळे ती लादली जाणे योग्य आहे. पण बहु- 


हद ८-2 डी उडत, 
-नकरंजगघर' चिघजसञ, छज्न-त्5 


र 
"-रदडटणा" १८००० -ाकी 
१.८ ड्यू 

"चलहू" 


(२) 


संख्प प्राकूत लोक ही मूठभर शहाण्यांनी घाळून दिलेली आणि स्वतःला न समजणारी नीती का 
पाळतात ? ते ती पाळत रहातोल अश्षी तजवीज करणे हीसुद्धा शहाण्यांची जबाबदारी असते, 
ह्यासाठी सक्ती करावी लागेल. पण केवळ सक्तीने काम भागणार नाही. झहाण्यांच्या शहाण- 
पणावर त्यांची आंतरिक श्रद्धा जडवावी लागेल. प्लेटो म्हणतो, की उदा. सामान्य छोकांना है 
पटवून द्यावे लागेल, की बहुसंख्य माणसांचे आत्मे लोहाचे बनलेळे असतात आणि कित्येकांचे आत्मे 
चांदीचे, नाहीतर पंचरशी धातुचे बनलेले असतात आणि अगदी काही थोड्यांचे आत्मे सोन्याचे वनलेले 
असतात. ज्यांचे आत्मे सोन्याचे असतात त्यांनी नीती आखून द्यावा आणि लोखंडी आत्म्याच्या 
व्पक्‍तींवर तिची अंमलबजावणी करावी, आणि ह्या कामात त्यांना चांदीच्या आत्म्याच्या व्यक्‍तींनी 
साहाय्य करावे हे अगदी योग्य आहे. ही गोष्ट लोकांना पटू शकेल आणि पटतेही. ( प्लेटोची ही शिकवण 
पौराणिक युगातली आहे आणि कालबाह्य झाली आहे, तिळा काही महत्त्व असले तर ते केवळ 
ऐतिहासिक आहे असे ज्यांना वाटत असेल, त्यांनी पुढील दोन आधुनिक उदाह्रणांचा विचार करावा, 
पहिले उदाहरण म्हणजे ऑक्स्फडं, केंब्रिज, लंडन स्कूल ऑफ्‌ इकनॉँमिक्स्‌, सॅढस्टे, इटन, ह्‌रो येथे 
ट्रेनिंग घेतलेल्या शहाण्या, गोऱ्या इंग्रजांनी भारतीय रयतेवर लादलेली राजवट. दुसरे उदाहरण म्हणजे 
डायलेक्टिकल मटी रिअलिझममध्ये प्रवीण असलेल्या साम्यवादी पक्षांच्या सवे राजवटी. ) 


पण काही लोक सोन्याचे आणि काही लोखंडाचे आणि काही मधले असतात असे आज आपण 
मानीत नाही. सर्व माणसे समान असतात आणि प्रत्येक व्यवती स्वायत्त असते, असली पाहिजे, असे 
आपण मानतो. समाज म्हणजे जर स्वायत्त व्यक्तींचा समूह असेल, तर कुणीही कुणावर नीती लादणे 
योग्य होणार नाही, जी व्यक्‍ती नीती पाळत असेल, तिने ती स्वतःच्या निर्णयानुसार पाळली असली 
पाहिजे हे उघड आहे. 


मी काय करावे हे स्वायत्तपणे जेव्हा मी ठरवितो, तेव्हाही नीती पाळण्याचा निणेय्र मी घेणे 
योग्य ठरेल हे दाखवून देण्याचा एक मार्ग असा, की मी जर नीती पाळली नाही, इतरांचे जे मी देणे 
लागतो ते मी दिले नाही, तर माझे देणे द्यायला इतर मला भाग पाडतील, ते न दिल्याबद्दल इतर मला 
शिक्षा करतील ह्या गोष्टीकडे माझे लक्ष वेधणे. राज्यसंस्थेने केलेले कायदे, कायद्याचा भंग केल्यामुळे 
होणारी शिक्षा, ह्यासाठी राज्यसंस्थेकडे असलेली दमनयंत्रणा, शिक्षेची भीती हा आधुनिक समाजाच्या 
नी तिव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आणि अनिवार्य भाग आहे. पण नीतीचे क्षेत्र कायद्याच्या क्षेत्रापलीकडे 
जाते असे आपण मानतो. दिलेले वचन जर मी मोडले, तर माझे हे वर्तन अर्नतिक ठरेल. 
शीर असेलच असे नाही. कायदा विशिष्ट बाह्य कृत्यांचे नियमन करू पहातो. 
असते, ( किंवा असली पाहिजे ) आणि नीती व्यक्‍तीच्या सबंध वर्तनाला व्पापणारी 
सबंध वतंनाचे नियमन करू पहाते. 


प्लेटोने कल्पिलेले रक्षक (०810181183) जेव्हा समाजात सत्ताधारी असतात--उदा. कम्युनिस्ट 
राजवटीत कम्युनिस्ट पक्ष-तेव्हा ते केवळ कायद्यांची अंमलबजावणी करीत नसतात. ते आदश नीती 
समाजात प्रस्थापित करू पहात असतात. त्यांना केवळ लोकांच्या बाह्य कृत्यांचे नियमन करायचे नसते; 
लोकांच्या प्रेरणांना नवीन वळण द्यायचे असते. त्यांच्या राजवटीत केवळ विशिष्ट गुन्हे केल्याबद्दल 
शिक्षा होत नाहो ; “ लोककात्रू असल्याबह्दलही शिक्षा होते. पण सामान्य लोकांत ही जी नवीन नीती 
ते रूढ करू पहात असतात, ती लोकांनी उत्स्फूतपणे, स्वायत्तपणे निवडलेली नीती नसते. किंबहुना 
लोक' अनेक कारणांनी विकत, भ्रष्ट असल्यामुळे- उदा, भांडवलशाही समाजरचनेत बरेच वर्षे जगत 
असल्यामुळे ते भ्रष्ट झाले असतील-शुद्ध अशी नवीन नीती ते निर्माण करू शकत नाहीत. 
सुरवातीला तरी लादावी लागते. आणि ह्याबरोबर 
कूल करावी लागते, ज्यांना अंतिम व परिपूर्ण सत्य 


पण ते बेकायदे- 
नीती आंतरिक 
असते; तिच्या 


ती त्यांच्यावर 
च शिक्षणाने, प्रचाराने त्यांची मनोवृत्ती तिला अनु- 


1चे दर्शन झ्षाने आहे आणि ह्या दर्शनामुळे ज्यांची 


(३) 


मनोवृत्ती शुद्ध झाली आहे, त्यांनाच ह्या प्रमाण नीतीचे दन होते, ती ते स्वतःसाठी स्वीकारतात व 
पाळतात, आणि इतरांवर तिची अंमलबजावणी करतात. पण इतरांच्या दृष्टीने ती त्यांच्यावर लादलेली 
नीती असते. 

पण माणसाची नीती ही त्याची स्वत:ची नीती असली पाहिजे. इतरांनी त्याच्यावर लादलेली 
नीती त्याची स्वतःची असत नाही, ती ज्यांनी त्याच्यावर लादलेली असते त्यांची असते. आचरण 
स्वायत्त असणे ही ते नैतिक असण्याची अनिवार्य अट आहे. ज्यांना विवेकवादी ( रॅशनॅलिस्ट ), उदार- . 
मतवादी असे म्हणता येईल त्यांचे म्हणणे साररूपाने असे, को काही माणसे सोन्याची आणि काही 
लोखंडाची असे असत नाही; सवे माणसे समान असतात; सर्वांना ( ईइवराकडून किवा निसर्गाकडून) 
विवेकशक्तीची देणगी मिळालेली असते; मूलभूत नैतिक तत्त्वे विवेकशक्‍क्तीला प्रतीत होतात; 
आणि माणसे स्वार्थी, स्वलनशील असली, तरी एकंदरीत ही नीती ते पाळतात. ही खरी स्वायत्त 
नीती असते. 

मानवी स्वभावाविषयीचे हे आशावादी दशन आहे. अपवाद सोडले तर एकंदरीत माणसे 
विवेकशील असतात, म्हणजे नैतिकदृष्ट्या योग्य काय आहे हे जसे त्यांना समजते, त्याचप्रमाणे जे योग्य 
आहे असते त्यांना दिसते ते करण्याची त्यांची सहजप्रवृत्ती असते. ते करण्याआड ज्या मनोविकृती येतात 
त्या शिक्षणाने, उपदेशाने, त्यांची परिस्थिती सुधारून सुधारता येतात. ह्या विकृती वरवरच्या असतात. 
माणसाची मूलप्रकृती विवेकशील असते. 

पण मानवी स्वभावाविषयीची दुसरी कल्पना आहे. मानवी स्वभाव मूलतः पापी आहे. दुष्टपणा, 
हिसा, द्वेष या प्रवृत्ती माणसाच्या स्वभावात भिनलेल्या आहेत. माणसाची केवळ विवेकशीलता, त्याच्या 
स्वभावात जो चांगुलपणाचा अंश असतो तो ह्या त्याच्या दुरदेम्य दुष्टपणाविरुद्ध हतबल असतो. 
ईक्वराच्या प्रसादाच्या साहाय्प़ानेच माणूस त्याच्यावर मात करू शकतो. हा धामिक विचार सोडून देऊ. 
मुद्द्याची गोष्ट अशी आहे, की माणसाने जी नैतिक व्यवस्था निर्माण केली आहे आणि तिच्या आधारावर 
जीवनाला जे सात्त्विक, सभ्य, सुसंस्कृत रूप दिले आहे ते अतिशय भंगुर आहे. माणसाच्या आदिम, 
उच्छंखल, हिंस्र प्रवृत्ती कधीही मोकाट सुटू शकतील आणि स्वतःशी जीवघेणी झुंज लढून, स्वत:वर 
अस्थिर विजय मिळवून पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या कष्टाने, त्यागाने, माणसाने सुसंस्कृत जीवनाची जी रचना 
उभारली आहे, ती जमीनदोस्त होईल. तेव्हा माणसांना सुटे सोडून चालणार नाही, त्यांच्या मूलभूत 
चांगुळपणावर विश्‍वास ठेवून भागणार नाही, त्यांच्या प्रवृत्ती भोवती बंधतांचे भक्कम तट उभारले 
पाहिजेत. माणसावर सतत पाळत ठेवली पाहिजे. 

ही बंधने जर केवळ बाहेरून घातलेली बंधने असतील, केवळ भीतीपोटी माणूस जर ती 
पाळीत असेल तर ती कायद्याची बंधने ठरतील, ती नैतिक बंधने रहाणार नाहीत. माणसाने ती स्वत: 
स्वीकारलेली असली पाहिजेत, जणू काही त्याने स्वत:च ती स्वत:वर घातली आहेत असे असले पाहिजे. 
ती त्याच्या मनाशी एकजीव झाली असली पाहिजेत. पण माणसाने ती स्वतःच स्वतःवर जशी घातलेली 
असली पाहिजेत त्याप्रमाणे ती जर खरीखुरी बंधने असायची असतील तर ती माणसाने केवळ स्वत:च्या 
अखत्यारीत घातलेली बंधने असुन चालणार नाही, ती बाहेरून घातलेली असावी लागतील, आपल्या- 

हुन श्रेष्ठ असलेल्या आणि म्हणून आपल्यावर जिचा अधिकार चालणे योग्य असते अज्ञा शक्‍तीने 

घातलेली ती बंधने असावी लागतील. आणिं नेतिक बंधने जर आपण स्वत:च स्वतःवर घातलेली बंधने 
असावी लागतात, आणि आपल्यावर जिचा अधिकार चालतो अश्या आपल्या पलीकडच्या शक्‍तीकडन 
घातलेली असावी लागतात असे असेल तर ह्या द्दंद्याचे निरसन एकाच मार्गाने करता येईल. आपल्या- 
हून श्रेष्ठ असलेल्या बाह्य शक्‍तीशी एकात्मता पावूनच व्यक्‍ती नैतिक बंधने आणि नैतिक स्वायत्तता 
यांचा समन्वय साधू शकते. 


(४) 


माणसाच्या वर्तनाचे आतून नियमन करणारी आणि फुटकळ इच्छाप्रवृतींचे जीवनाच्या साध्यांत 
परिवर्तन करणारी ही श्रेष्ठ शक्‍ती मूर्त स्वरूपात माणसाला जाणविली पाहिजे. ती साक्षात्‌ माणसाच्या 
आवतीभोवती असली पाहिजे; माणसाचे जीवन अंतर्वाह्य व्यापेल अशी ती असली पाहिजे, अशी शक्‍ती 
व्यक्ती ज्या समाजाचा घटक असते तिच्या परंपरेच्या स्वरूपात, तिच्या भोवती असते. परंपरा आत्म- 
सात्‌ केलेल्या व्यक्‍तीला नैतिक बंधने आपल्यावर कुणी वाहेरून लादत आहे अशी जाणीव नसते, ती 
बंधने तिची ' मूल्ये ' बनतात, तिचे आदश बनतात, तिच्या * स्व'भावाचा भाग बनतात. अग्नि जसा 
स्वाभाविकपणे जाळतो आणि पाणी स्वाभाविकपणे वहाते, तशी त्या परंपरेतील व्यक्‍ती स्वाभा- 
विकपणे तिच्यातील मूल्यांना अनुसरून जगते. नीती उच्चतर पातळीवर परत प्रकृती बनते. पण ही 
उच्चतर पातळीवरील प्रकृती असल्यामुळे तिच्यात स्खल्नाची शक्‍यता आणि भीती अंतर्भूत असते. 

पण जिवंत आणि जोमदार परंपरा विशिष्ट असते. ती मानवजातीच्या एका विभागाची परंपरा 
असते; सबंध मानवजातीला व्यापणारी ती परंपरा नसते. त्या परंपरेतील व्यवती स्वतःला त्या परंपरेचा 
पाईक म्हणून ओळखते; केवळ एक माणूस म्हणून नव्हे. माणूस असण्यातील आशय अमूर्त, धूसर आणि 
अस्पष्ट असतो. 'मी इंग्लिश जन्टलमन आहे', 'मी ब्राह्मण आहे, 'मी शाण्णवकुळी आहे' ह्या म्हणण्याला 
स्पष्ट, भरीव आणि जीवनव्यापी- आशय आहे. '* ऐए०७ तळा! ह्या शब्दप्रयोगाचे * अब्नह्मण्यम्‌ ' 
हे भारतीय रूप आहे. माणूस असण्यात अनेक शक्‍यता, अप्राकूकथनीय अशा शक्‍यता अंतर्भूत आहेत. 
पॅट्रीशियन असण्यात, ब्राह्मण असण्यात, इंग्लिश जन्टलमन असण्यात त्यांतील काही सुस्पष्ट, दृढ भाणि 
मूर्त असलेल्या झालेल्या असतात आणि त्यांना वास्तव अस्तित्व लाभलेले असते. 

परंपरा ज्याप्रमाणे विशिष्ट असते त्याप्रमाणे तिचे मूळ स्वरूप धामिक असते. देवांच्या, क्रषि- 
मुनींच्या, प्रेषितांच्या, पुण्यरलोक स्त्रीपुरुषांच्या साक्षीने परंपरा जगत असते. रोमन साम्राज्यात एखादा 
नास्तिक, संशयवादी पेट्रीशियत ह्सतहसत एखादी रक्‍तवाहिनी उघडून जीवनाचा आणि वैभवाचा 
निरोप घेताना दिसेल. अन्य रीतीने वागणे पेट्रीशियनला अशक्य असते. पण असे म्हणता येईल, 
को नास्तिक पॅट्रीशियन भांडवलावर जगत असतो. रोमन रिपन्लिकच्या कालखंडापासुन रोमन नगर- 
देवता आणि गृहदेवता यांच्या सानिध्यात, ल्क सहवासात ज्यांनी आपल्या प्राकूत मानवी प्रकृतीत 
धैर्याचे, शिस्तीचे, इंद्रियदमनाचे, सावंजनिक' निष्ठेचे आदश पिढ्यानपिढ्या मुरविले, त्यांनी कमावलेल्या 
भांडवलावर नास्तिक पॅट्रीशियन जगत असतो. 


मानवी संस्कृतीचे भांडवल विशिष्ट सांस्कृतिक-धामिक परंपरांत गुंतविलेले आहे. आता आपण 
स्वतःला आणि इतरांना केवळ माणूस म्हणून ओळखू पहातो. विवेकशील व्यक्ती म्हणून प्रत्येक माणस 
इतरांचे न्याय्य हकक ओळखील आणि त्यांचा आदर करीळ अश्ी आपली खात्री आहे. पण केवळ माणस 
म्हणून मी जर स्वतःला ओळखीत असेन, तर मी माझ्या परंपरेच्या बाहेर पडलो आहे असा त्याचा अर्थ 
होईल. आणि तरीही माझ्य़ा परंपरेच्या भांडवलावर मी जगत असेन. सर्व परंपरा जर बाजला सारल्या 
आणि केवळ मानवी व्यक्तींचा समुदाय म्हणून स्वतःला ओळखणारा समाज संस्कृतीची उभारणी करू 
लागला. तर स्वतःमधील दुष्टपणाचे दमत करण्यासाठी, निमितीसाठी भोगांना अव्हेरण्यासाठी जी नैतिक 


ताकद भावश्यक असते ती ह्या समुदायातील व्यक्‍ती दाहवू शकतील अशी खात्री बाळगता येईल का? 


शरदू पाटील 


मार्क्सवाद व फुले-आंबेडकरवाद 


नवभारतच्या (फेब्रू. ८०) संपादकीयात प्रा. मे. 
पुं. रेगेंनी माकसंवाद व फुले-आंबेडकरवाद यांचा 
समन्वय होऊ शकतो का हा प्रश्‍न उभा केला आहे. 

तत्त्वज्ञानाच्या अक्षया समस्या प्रथम तत्त्वज्ञान्यांच्या 
डोक्यांत निर्माण होत नसतात. त्या प्रथम व्यवहारात 
निर्माण होतात. आंबेडकरवादाचा माक्‍तंवादाशी 
समत्वय झाला पाहिजे अश्ली मागणी प्रथम कु 
निस्ट विचारवंतांकडून नाही, तर ७४ साली प्रा. 
रावसाहेब कसबेंसारख्या दलित विचारवंताकडून 
झाली. त्या वर्षाची सुरवातच मुंबईच्या कापड कास- 
गारांमधोल़ स्पृश्यास्पृदय जातीय दंगलीने झाली. 
गांधीजींच्या दृष्टीने वर्गव्यवस्थेच्या विरोधात सामा- 
जिक स्थैर्याला कारणीभूत असलेली जातिव्यवस्था 
अस्थैर्याचे कारण बनली.७५ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या 
कॉ. प्रभाकर बंद्यांच्या * महात्मा फुले आणि त्यांची 
परंपरा व डॉ. गेल ओमवेद यांच्या “ नॉन-ब्राह्मण 
मुव्हमेंट इन वेस्टने इंडिया ' या पुस्तकांनी वर्गजा ति- 
लढ्यांच्या समन्वयाची मागणी केली. प्रा, नलिनी 
पंडित या मार्क्सवादी विदुषीने ही मागणी त्यांच्या 
६५ साली प्रसिद्ध झालेल्या 'वर्गवाद आणि जातिवाद' 
या पुस्तकाद्वारे केळेली होती. पण अधिकृत कम्यु- 
निष्ट चळवळीत हा आवाज ७५ नंतर उठला. 


मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या लढथ'ने जाति-. 


व्यवस्थाअंताचा लढा भारतीय समाजक्रांतीच्या 
अजेंड्यावर ठेवला. या लढ्याच्या पावेभूमीवरच 
कॉ. एस्‌. जी. सरदेसाईंची * क्लास स्ट्रगल अँन्ड 
कास्ट कान्फिलक्ट इन रूरल एरिआज ? ही पुस्तिका 
ऑगस्ट ७९ मध्ये बाहेर आली. ही पुस्तिका 
मागणी करते, कौ भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीने 
जातिव्यवस्थाअंताचा कायेक्रम आखून तदर्थचा लढा 
वर्गव्यवस्थाअंतलढ्याच्या समन्वयात हाती घ्यावा. 
न« भा. १ 


पण कसवेंसारखे दलित विचारवंत आणि कम्य- 
निस्ट नेते वा माक्‍संवादी विचारवंत यांच्यात मख्य 
भेद हा, की दलित विचारवंत या दोन तत्त्वज्ञानांच्या 
समन्वयाची मागणी करीत आहेत, तर माक्‍संवादी 
विचारवंत माक्‍संवादाचा अक्या भांडयलदारी तत्त्व- 
ज्ञानाशी समन्वय होऊ शकत नाही अक्षी भमिका 
घेत आहेत. माक्संवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. 
ई. एम. एस. नंबुद्रिपाद यांनी या आव्हानाला 
उत्तर देताना एका बाजूला म्हटले आहे, की 
ब्रिटिश्ञांनी जातिव्यवस्था नष्ट करोयची भारतीय 
इतिहासातली एकमेव व महत्तम क्रांली केली, तर 
दुसर्‍या बाजूला ' सोशल सायंटिस्ट ! मध्ये दीपंकर 
गुप्तांचा लेख प्रसिद्ध करून त्याद्वारे म्हटले, को 
जातिव्यवस्था माया आहे; वगंव्यवस्थाच सत्य 
आह्वे ! 
समन्वय 

अश्ा समन्वयाने मार्क्सवादाचा अपुरेपणा सिद्ध 
व्हायची माक्‍संवाद्यांना भीती वाटते, हे रेगेंचे विधान 
यथातथ्य आहे. पण खर्‍या समन्वयातून तयार 
होणारे एकात्म दर्शन ना मार्क्सवाद असेल ना फले- 
आंबेडकरवाद असे ते जे ध्वनित करतात ते बरोबर 
नाही. प्रत्येक विरोधी विचारसरणीला भ्रांत सम- 
जून माक्‍संवाद तिचे बाधन (110४8101) करतो 
हा त्यांचा शेरा माक्‍संवाद्यांच्या पोथी निष्ठेचीच 
दुसरी बाजू आहे. मार्क्सवाद हा परिणत भोतिकवाद 
असल्याने त्याचा मूलाग्रही झगडा विज्ञानवादाशी 
(1१68118111) असतो. लेनिन निक्षून सांगतो, की 
विज्ञानवाद हे भ्रांत तत्त्वज्ञान नसुन वास्तवाच्या एका 
अंगाला, विज्ञान वा जाणीवेला, मूलभूत मानून केवळ 
त्याचाच विचार करण्यावर भर देणारे आहे. भौतिक- 
वाद्यांनी केवळ जडाचाच ( ॥॥1861' ) विचार 


4 नवभारत 


करण्यावर भर देऊन विज्ञानाकडे ( 001500ए8- 
11688 ) दुर्लेक्ष केले, तर विज्ञानवाद्यांनी केवळ 
विज्ञानाचाच विचार करण्यावर भर देऊन जडाकडे 
दुलेक्ष केले. या दोन्ही तत्त्वज्ञानांचे बाधघन करून 
माक्‍संने प्रतिपादले, की भौतिक जग व त्याची 
उपज असलेले विज्ञान वा मेंदु यांचे व्यापार अनि- 
त्यात्मक असतात. अशा प्रकारे हेगेळचा अनित्यात्मक 
विज्ञाननाद व फूरबाखचा यांत्रिक भौतिकवाद यांचे 
बाधन करून माक्‍संने आपले अनित्यात्मक भौतिक- 
वादी तत्त्वज्ञान बनवले. 


माक्सववादी तत्त्वज्ञानात बाधनाची क्रिया केवळ 
निरवक्षेष ध्वंसाची नसते, तर विधायक नकाराचीही 
( 8701800 ) असते. हेगेलमध्ये सापेक्षतः परि- 
णतावस्थेला गेलेल्या अनित्यतावादाचा स्रोत होता 
तोपयंत विकसित झालेले भौतिक विज्ञान, विशेषत: 
रसायनशास्त्र, फूरबाखमध्ये सापेक्षतः परिणतावस्थेला 
गेलेल्या भोतिकवादाचा स्रोत होता तोपर्यंत विक- 
सित प्ालेले भोतिक विज्ञान, विजश्षेषतः पदार्थविज्ञान. 
भौतिक विज्ञानाच्या मन्वंतरकारी शोधातून आपल्या 
तत्त्वज्ञानात बदल होऊ शकतील एवढेच नाही, तर 
साम्यवादी समाजाच्या परिणतावस्थेत खुद्द तत्त्वज्ञा- 
नाचाच भंत होईल, असे माक्‍संने आत्मनिरपेक्षपणे 
सांगितले आहे. पण तत्त्वज्ञानाचा असा अंत होई- 
पर्यंत आपण असे म्हणू शकतो, की तोपर्यंतच्या 
भोतिक विज्ञानाच्या विकासातून माक्‍संचा अनित्या- 
त्मक भौतिकवाद गैरलागू न ठरता भौतिक व 
चैतसिक विश्वाच्या नवनव्या साक्षात्कारांनी समृद्ध 
होत जाईल. मार्क्सेला अभिप्रेत असलेल्या त्याच्या 
तत्त्वज्ञानातील बदलांकडे आम्ही त्याचे होणारे समृ- 
द्धीकरण या अर्थाने पाहातो, अकाली मृत्यूच्या 
भीतीने नाही, हा आम्ही व इतर मार्क्सवादी 
यांच्यातला फरक आहे. माक्‍सेवादी तत्त्वज्ञानातले 
बदल म्हणजे त्याला तत्त्वज्ञानाच्या मृत्यूकडे नेणार्‍या 
विकासाच्या नवनव्या मजलांची प्रस्थाने असल्याचे 
आम्ही मानतो. 


* भांडवलदारी समाजातील व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्‍न व 
प्रश्‍न हे एकाच पातळीवरचे नाहीत. भांडवलदारी समाजातील 
शाहीचा असतो, तर समाजवादी समाजातील वधिष्णु लोक्याही 


एप्रिल, १९८० 


व्यष्टी व समष्टीचा विग्रह 

रेगेंच्या मते माक्‍सेंवाद व फुले-आंबेडकरवांद 
यांच्या समन्वयातला सर्वांत मोठा अडसर म्हणजे 
माक्‍संची व्यक्‍्तिस्वातंत्र्ययाधनावर अधिष्ठित समता 
आणि फुले-आंबेडकरांची व्यकतिस्वातंत्र्याधिष्ठित 
समता यांच्यातील विग्रह. समतेच्या या दोन कल्पनां- 
मध्ये कधीही समन्वय न होऊ देणारा अहिनकुलवत्‌ 
विरोध आहे असे ज्याप्रमाणे ' वूरश्वा ' विचारवंतांनी 
भासवले, त्याप्रमाणे माक्‍संवादी विचारवंतांनीही 
मानले. भांडवलदारी लोकशाहीच्या निरवशेष ध्वंसा- 
शिवाय कामगारवर्गीय लोकशाही ' अवतरू ' शकत 
नाही असे स्तालीनने म्हणूनच प्रतिपादले. मार्क्सवादी 
कम्युनिष्ट पक्षाचे नेते स्तालीनच्या हल्ली करीत 
असलेल्या पुनमूंल्यांकनाआडच्या अतिशयोक्त गौरवा- 
मार्गे जातिव्यवस्थाक भारतीय वास्तवाला समतेची 
नवी समन्वयक दृष्टी घेऊन सामोरे जायच्या टाळा- 
टाळीचाही * रिफ्लेक्स काम करतो आहे. 

व्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्‍तीने समाजहिता- 
विरोधी वागायचे लायसेन्स नाही असे ज्याप्रमाणे 
बूर््वाशासक बजावतात, त्याप्रमाणे कम्युनिस्ट शास- 
कही. मतभेद म्हणजेही व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचा अतिरेक 
असे दोन्ही प्रकारचे शासक मानतात. कम्युनिस्ट 
शासकांना व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य व समाजहित यांचा अजन 
समाधानकारक मेळ घालता आलेला नाही*, हे 
स्तालीनने केलेले विरोधकांचे हत्याकांड व कम्यनिस्ट 
देशांत झालेली व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याची कोंडी यावरून 
स्पष्टपणे दिसते. सात्रेचा अस्तित्वतावाद (॥३80- 
11781181)) हा विग्रह सोडवू पहातो. म्हणून 
त्याला अस्तित्वतावादी मार्क्सवाद असेही म्हणतात. 
पण त्याची फलश्रुती नकारात्मक आहे याचे मुख्य 
कारण म्हणजे त्याने रोग दाखवला, पण त्याचे 
ऐतिहासिक मूळ नाही. 


विग्रहाचे ऐतिहासिक मूळ 


माक्‍संवाद्यांनी कामगारवर्गीय लोकशाहीला लोक- 
शाहीच्या ऐतिहासिक विकासक्रमातील एक टप्पा 


समाजवादी देशातील व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याचा 
व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्‍न क्षयिष्ण लोक- 
संघर्षाचा, 


मार्क्सवाद व फुले-आंबेडकरवाद्‌ं कि! 


असलेल्या भांडवलदारी लोकशाहीच्या उच्चतर स्वरू- 
पात न पाहाता आद्य गणसमाजाच्या (1011101110 
०071010018 ) रूपात पाहिले. मागासलेल्या 
उत्पादनसाधनांनी घातलेली मर्यादा सोडता या आद्य 
गणसमाजातील लोकशाही आदश होती, असे एंगल्स- 
पासुन देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायपर्यंतचे मार्क्सवादी 
आचाय मानीत आले. म्हणून आद्य गणसमाजाच्या 
लोकशाहीचे पुनरुज्जीवन ( 70४1791 ) म्हणजेच 
कामगारवर्गीय लोकशाही असे कम्युनिस्ट चळवळीने 
मानले. 

आद्य गणसमाजाच्या पूर्ण विघटनातुनच वर्ग- 
समाज जन्माला येतो, असे माक्‍सं-एंगलप्रणीत ऐति- 
हासिक भोतिकवाद मानतो. पण भारतीय समाज- 
विकासाने सिद्ध केले आहे, की दासप्रथासमाज गण- 
समाजाच्या चौकटीत जन्माला येऊन तिच्यातच चरम 
विकासाची अराजक संघगणावस्था (01251शा]/) 
गाठतो. शेती व गणसमाज यांची . जननी स्त्री 
असल्याने भारतीय गणसमाजाचे मुख्य कालखंड दोन 
पडतात : एक स्त्रीसत्तेचा व दुपरा दासप्रथेचा. या 
संदर्भात एंगल्सला अभिप्रेत असलेला आद्य गण- 
समाज स्त्रीसत्ताक समाजच असु शकतो. 

पण स्त्रीसत्ता ही निखळ वर्गविहीन समतेचे शासन 
होते का या नव्या प्रश्‍नाचे उत्तर जगभरच्या 
मार्क्सवादी पंडितांना द्यावे लागणार आहे. भारतीय 
स्त्रीसत्तेच्या आम्ही केलेल्या अभ्यासावरून सिद्ध 
झाले आहे कौ, हा समाज वरकड उत्पादनाची 
क्षमता नसल्यामुळे जरी शोषणविहीन असला, तरी 
त्यात स्त्रीवर्गाचे1 पुरुषवर्गावर शासन असल्यामुळे 
सामाजिक समता नव्हती. स्त्रीवगे म्हणजे क्षत्रवर्ण 
व. पुरुषवर्ग म्हणजे ब्रह्मनूवणे, ही आद्य वर्णेव्य- 
घस्था या समाजाच्या कषिउत्पादनाच्या व 
कृषिमायेच्या ( १४णं०ए] 8] ४५४० ) 
गरजेवर अधिष्ठित होती. 

स्त्रीसत्तेनंतरचा भारतीय गणसमाजाचा प्रवास 
स्त्रीदास्य व दासप्रथाक वणेव्यवस्था यांच्या विका- 
साचा असल्यामुळे द्विज वर्णांची लोकशाही ज्याप्रमाणे 
दासश्ूद्र वर्णाच्या गुलामगिरीवर उभी होती, त्या प्र- 


माणे द्विज वर्णांमधील स्त्रिया व पुत्र* यांच्या 
कुलमुख्याधीनतेवर, 

दासप्रथेच्या संघगण या अंतिम समाजात क्षत्रिय 
हा एकच हिज वणं असला, तरी या द्विज वर्णाची 
घटककुलेच ( ९]81) ) जात्या समान होती, व्यक्‍ती 
नाही. कारण यातही स्त्रिया व पुत्र तसेच कुल- 
मुख्याधीन होते. म्हणून दासप्रथाक गणसमाजात 
उदयाला आलेल्या सवे तत्त्वज्ञानांचा कल नियति- 
वादी होता, दैवाधीनतेचा होता, पुरुषाथे ( व्यक्‍ति- 
स्वातंत्र्य ) निर्थक मानष्याकडे होता. मौतिकवादी 
लोकायतिक तत्त्वज्ञाने याला अपवाद नव्हती. अद्या 
प्रकारे गणसमाजात व्यक्तिस्वातंञर्याचा जन्मच 
झाळला नसल्यामुळे त्याची होकशाही ससू- 
हाधिष्ठित लोकशाही होती. 

दासप्रथाअंतक ' सामंतप्रथाक क्रांतीचे वैचारिक 
नेतृत्व करणारा बुद्ध आध्यात्मिक मुक्तीसाठी 
दास्यमुक्‍तीची उपमा वारंवार देत असे- 

* एक व्यक्ती दास असते, न आपल्या अधीन, 

पराधीन, स्वेच्छेने विचरू न शकणारी. 
ती दास्यातून मुक्‍त होते, स्वाधीन, न पराधीन, 
स्वतंत्र, स्वेच्छेने विचरू शकणारी. 

दास्यमुक्‍तीचे हे स्वातंत्र्य शूद्रजातीय श्रमिकाच्या 
निमस्वातंत्र्यात परिणत करण्यातून सामंतप्रथाक 
समाजविकासाची नवी मजल मारली गेली. बद्ध- 
कथित ज्या व्यक्‍्तिस्वातंत्र्याला व जन्मजात सम- 
तेला शूद्र श्रमिक आचवले ते त्यांना आध्यात्मिक 
स्तरावर द्यायचा प्रयत्त भक्‍्तिपंथाच्या तत्त्वज्ञानांनी 
केला. “ केशवा ! मी तुझा दास आहे', या शरणा- 
गतीत बेभान होऊन शूद्रजातीयांनी व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य 
व समता अनुभवली ! 

आध्यात्मिक स्तरावरची ही व्यक्‍्तिस्वातंत्र्या- 
धिष्ठित लोकशाही भोतिक स्तरावर आणायचे य॒ग- 
प्रवतेक काम युरोपच्या उगवत्या भांडवलदारवर्गाचे 
प्रतिनिधित्व करणाऱ्या धर्मसुधारकांनी व तत्त्वज्ञा- 
न्यांनी केले, 

गणप्रथाक समूहाधिष्ठित लोकशाही व भांडवल- 
दारी व्यक्‍तिस्वातंत्र्याधिष्ठित लोकशाही यांच्या 


॥ वर्गाचा येथे मूळ भारतीय अर्थ : गणा्धे वा पक्ष वा वर्ण ( ॥॥06४ ) 


% पुत्र म्हणजे कुलमुख्य़ापेक्षा लहान. 


8 नवभारत 


विधायक नकारकरणातुन नवी कामगारवर्गीय लोक- 
शाही विकसित होणार होती- व होईल. 
दोन दष्टिकोनांचे दं 

भारतीय भांडवलदारवर्ग मुख्यतः हिंदू बनिया 
जातींमधून विकसित झाला, तर त्याचा राष्ट्रवादी 
बुद्धिजीवी ब्राह्मण जातींमधून. दोघांचेही हितसंबंध 
जातिव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात असल्याने व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्याधिष्ठीत पाश्‍चात्त्य लोकशाही विचारसर- 
णीचा त्यांनी अव्हेर करणे अपरिहायं होते. त्यांच्या 
विरोधात शूद्र-जातीय समाजसुधारकांनी या विचार- 
सरणीचा परखड पाठपुरावा करणेही अपरिहाये 
होते. पण हा वैचारिक संघर्षे पाइचात्त्य लोकशाही 
विचारसरणी अव्हेरणे वा स्वीकारणे येथपर्यंत मर्या- 
दित राहू शकत नव्हता. उच्चजातीय विचारवंतांनी 
वणेजातिव्यवस्थेचे अधिकृत तत्त्वज्ञान असलेला वेदांत 
राष्ट्रीय चळवळीचे अधिकृत तत्त्वज्ञान बनवले, तर 
त्याच्या प्रतिवादार्थ शूद्रजातीय विचारवंतांनी वर्ण- 
जातिव्यवस्थाविरोधी सांख्य, बौद्ध, इ. अब्राह्मणी 
तत्त्वज्ञानांचा पुरस्कार केला. भारतीय तत्त्वज्ञाना- 
भ्यास त्यावेळी शूद्रांच्या आटोक्याबाहेर असताही* 
फुलेंनी या अब्राह्मणी तत्त्वज्ञानांचा पुरस्कार केला; 
म्हणून आम्ही त्यांना शूद्र तत्त्वज्ञानी ( 100181 
५110807161 ) म्हणतो. 

टिळकांच्या जातिव्यवस्थासमर्थक वेदांती राष्ट्र- 
वादी परंपरेत वाढलेल्या उच्चलातीय तरुणांनी भार- 
तीय कम्युनिस्ट चळवळीची उभारणी केली. वि. का. 
राजवाडेंची बाह्यणी ऐतिहासिक अन्वेषणपद्धत पूणे 
माकसंवादी आहे असे त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध 
झालेल्या * भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास * या 
पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत कॉ. एस, ए. डांगे म्हणतात. 
भारतीय तत्त्वज्ञान, इतिहास व संस्कृती याकडे 
ब्राह्मणी दृष्टिकोनातून पहाणारे कम्युतिस्ट नेते व 
मार्क्सवादी प्राच्यविद्यापंडित माक्‍संचा ऐतिहासिक 
भोतिकवाद भारताला लावण्यात पोथीनिष्ठ राहाणे 
अपरिहार्य होते. 'द्य गणसमाजाच्या अंतापासुनचा 
मानवसमाजाचा इतिहास हा वर्गलढ्यांचा इतिहास 


* कोलब्रुक अनुवादित सांख्यकारीका १८८७ साली प्रसिद्ध 


भारतीय तत्त्वज्ञानावरील महत्त्वाचे अनुवादित वाडूमय त्यांच्या मत्यनंतर प्रसिद्ध झाले. मळात अभ्यास 


करायला पाणिति शिकावा लागतो, 


एग्रिळ, १९८० 


आहे ', हे ऐतिहासिक भौतिकवादाचे सुत्र म्हणूनच 
त्यांनी भारतीय इतिहास, तत्त्वज्ञान, संस्कृती व 
समाज यांना जसेच्या तसे लावले, माक्‍संवादी 
पंडितांनी प्राच्यविद्येचा या वर्गवादी अन्वेषणपद्धतीने 
पाश्‍चात्य वा पोर्वात्य पूर्वसुरींपुढे जाऊन महत्त्वाचा 
विकास केला हे खरे; पण या अन्वेषणपद्धतीच्या 
आटोक्यावाहेर असलेले वर्णीय-जातीय भारतीय 
वास्तव अनाकलनीयच राहिले. 
जात व वर्ग 

वासाहतिक समाजापासून भारतात जातिव्यवस्था 
व वगेव्पवस्था जोडीने नांदत आलेल्या आहेत. 
जमीनदारवर्गे उच्चजातीय व वरिष्ठशद्रजातीय तर 
शेतकरीवर्गे कनिष्ठझद्र होतकरीजाती व अतिश॒द्र 
शेतमजूर जातीजमाती यांनी बनलेला असल्यामळे 
त्यांच्यातील प्रारंभिक संघर्ष जातिलढ्यांच्या स्वरू- 
पात झाला हे दक्षिण भारतातील ब्राह्मणेतर 
चळवळीच्या इतिहासावरून स्पष्ट होते. खुद्द आद्य 
कामगारसंघटनेची मुंबईत स्थापना लोखंडे या फुले- 
शिष्याने केली आणि त्यानंतर पहिल्या महायुद्धाच्या 
अखेरीपर्यंत मुंबईची कामगारचळवळ ब्राह्मणेतर 
चळवळीचा अविभाज्य भाग राहिली. आज भारतात 
वर्गलढे ऐन भरात असताही नामांतरासारख्या 
जाति (-व्यवस्थाविरोधी-) लढा झाला. यावरून 
भारतात निदान वासाहतिक काळापासुन वगगलढ्यां- 
व्यतिरिक्त जातिलढे होत आलेले आहेत ही वस्तु- 
स्थिती आता कोणी नाकारू शकत नाही. 

वासाहतिकपूर्व भारतीय समाजातही वगंव्यवस्था 
होती असे सर्व मावर्सवादी निरपवादपणे मानतात. 
म्हणजे या प्रदीधं काळातही बा दोन्ही व्यवस्था 
जोडीने नांदत आल्या असे गृहीत धरणे भाग आहे. 
मग या काळातही वर्गेलढ्यांव्यतिरिक्‍त जातिलढे 
होत आले असे मान्य करण्याशिवाय तरणोपाय 
नाहो. 

पण यामुळे भारतीय इतिहासाचे ऐतिहासिक 
भोतिकवादाचे सुत्र अपरिहार्यपणे असे होते-' भाद्य 
गणसमाजाच्या अंतापासुनचा भारतीय इतिहास 


झाली. फुले १८९९ साली वारले. 


हिरव र ७222222220: 


2 
ज्ञोः प्र ) एड” य 
-ऐओरजऑअंञ्ा 
र्ड : ठज्ल2824. 


द 1. आंबे 
भांक्सवाद व फुले-आंबेडकरवाद्‌ ५ 


वगेजातिलढ्यांचा इतिहास आहे'. पुढचा प्रश्‍न असा 
निर्माण होतो: वासाहतिकपू्वे भारतीय समाजात 
वग ही संस्था होती काय ? धमंशास्त्रादी साहित्याने 
दिलेल्या जातीच्या वैशिष्ट्यांवरून जात व वर्ग 
यातील भेद आपल्याला खालीलप्रमाणे मांडता 
येतील-- 


जात 
१) जात जन्मसिद्ध असते. 
२) व्यवसाय जन्मसिद्ध असतो. 
३) बेटीव्यवहार जातीबाहेर नाही. 
४) रोटीव्यवहार जातीबाहेर नाही. 
५) अलग, वहिष्कृत वस्त्या असतात, 
६) जातभाईंचे नियमनदंडन जातपंचायत करते. 


वर्ग 

१) वर्ग जन्मसिद्ध नसतो. 

२) व्यवसाय जन्मसिद्ध नसतो. 

३) बेटीव्यवहार वर्गाबाहेर होतो. 

४) रोटीव्यवहार वर्गाबाहेर होतो. 

५) अलग, बहिष्कृत वस्त्या नसतात. 

६) वगंपंचायती नसतात. 

म्हणजे जातिव्यवस्थेचे ब्रिटिश साम्राज्यशाहीने 
केले तसे किमान विघटन झाल्याशिवाय वर्गव्यवस्था 
अस्तित्वात येऊ शकत नाही. असे विघटन वासा- 
हतिकपूर्व काळात कोणतीही सत्ता करू शकली नाही. 
म्हणून भारतात जातिव्यवस्थेला समांतर अशी 
वर्गेव्यवस्था असू शकत नव्हती हे सिद्ध होते. 
वणेजात व वर्ग 

आता राहतात शिल्लक दोन पर्याय. पहिला आहे: 
जात म्हणजेच वर्गे, हा हास्यास्पद दिसत असला, 
तरी त्यामागील युक्तिवाद दुलेक्षणीय नाही. वासाह- 
तिकपूर्वे काळात वर्ग या शब्दाचा अर्थ आथिकवर्गे 
(01888) असा कधीच होत नव्हता. वगसंस्था 
अस्तित्वात असूनही तद्वाचक शब्द नव्ह्ता असे 
आपण गृहीत धरू या. 

डांगे व डॉ. रोमिला थापर सोडून बाकी सवे 
माक्‍्सेवादी पंडित वर्ण व जात यात भेद करीत नाहीत. 
वण थापरांच्या मते वणे व जात या संस्था समकालीन 
असल्यामुळे त्यांच्या विवरणाचे पर्यवसान होते $ वण 
व जात एकाच व्यवस्थेचे अविभाज्य भाग होते. 


डांगे त्यांच्या ' इंडिया : फ्रॉम प्रिमिटिव्ह कम्यु- 
निजझम ट्‌ स्लेव्हरी ? मध्ये सांगतात, की उत्तर वैदिक' 
काळात गुलाम शूद्र वर्णाच्या उदयातुत भारतात 
गुलामगिरीवर आधारलेला वर्गसमाज जन्माला 
आला. चातुरवण्ये समाज म्हणजे युरोपप्रमाणे, पण 
काही फरक असलेला, दासप्रथाक समाज आणि 
जातिव्यवस्थाक समाज म्हणजे य्रोपप्रमाणे, पण 
काही फरक असलेला, सामंतप्रथाक ( 16008] ) 
समाज, अशा व्याख्या करतात, म्हणजे अंतोगत्वा 
वणं, जात व वर्गे या संस्था एकच आहेत असे सर्वे 
मार्क्सवादी पंडितांचे मत आहे. म्हणून आपल्याला 
वर्णे व जात या संस्था एकच आहेत का हे प्रथम 
पाहिले पाहिजे. 

जाति हा शब्द जातिव्यवस्थेच्या अर्थी प्रथम फक्त 
बौद्ध विनयपिटकात (इसवीपूर्वे ६ वे शतक) वापर- 
लेला आहे. वैदिक साहित्यात तो केवळ कात्यायन 
श्रौत सुत्रात आलेला आहे; पण तेथे तो केवळ 
कुटुंब वा कुल वा गोत्र या अर्थी वापरलेला आहे. 
यावरून स्पष्ट होते, की जातिसंस्था बृद्धपूव काळात, 
म्हणजे वैदिक समाजात, नव्हती. म्हणजे सबंघ 
बुद्धपूवे काळातील भारतीय समाजात केवळ वणं 
हीच संस्था होती. या काळातला भारतीय समाज 
गणसमाज होता. म्हणजे वर्ण हा भारतीय गण- 
समाजाचा अविभाज्य भाग होता. गणसमाजाज्या 
विघटनाशिवाय वर्गंसंस्था अस्तित्वात येऊ शकत 
नाही ही माक्‍संच्या ऐतिहासिक भौतिकवादाची 
मूलभूत धारणा आहे. म्हणून, बुद्धपूवे काळातील 
भारतीय समाजात वणंव्यवस्थेला समांतर अश्ली 
वगेव्यवस्था असु शकत नव्हती. द 

दुसरा पर्याय आहे : वणे वा जात यामध्ये श्रीमंत 
व गरीब असे आथिक भेद असल्याने वणंजाति- 
व्यवस्थांच्या पोटात वर्गव्यवस्था होती. वरणंव्यव- 
स्थाक समाजात दासश्ूद्र वणे आणि वासाहतिकपुर्व 
जातिव्यवस्थाक समाजात शेतकरी ते शझेतमजर 
शूद्रातिशूद्र जातीजमाती कायद्यानेच अधन होत्या. 
म्हणून त्यात आथिक भेद असू शकत नव्हते. आथिक 
भेद होते व्णव्यवस्थाक समाजातील द्विज वर्णामध्ये 
आणि जातिव्यवस्थाक समाजातील सामंत ( लष्करी 
व ब्राह्मण) जातींमध्ये. पण आथिक भेद म्हणजेच वग 
का? मग गरम पाण्याला वाफ व थंड पाण्याला बफे 
म्हणावे लागेळ. आणि वणेजातिव्यवस्थांच्या पोटां- 


द्वे नेवभारतं 


मध्ये वर्गव्यवस्था होती असे मानले, तर ऐतिहासिक 
भौतिकवाद प्रोक्त आद्य गणसमाजाच्या पोटातहो 
वगगव्यवस्था होती असे मानावे लागेळ. आणि मग 
भमादिमानवाच्या उदयापासुनच वगेव्यवस्था होती असे 
मानायचा अनवस्थाप्रसंग ओढवेल. भारतीय तत्त्व- 
ज्ञानाच्या परिभाषेत याला सत्कार्यवाद म्हणतात. हा 
मुळात सांख्य तत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत. काय कारणातच 
अस्तित्वात असते असे तो म्हणतो ; म्हणजे, बदला- 
तून नवीन काहीच जन्माला येत नाही, बदल होतात 
ते केवळ संख्यात्मक, गुणात्मक नाहीत. माक्‍संचे 
तत्त्वज्ञान असत्का्य॑वाद मानते, सत्कार्यवाद नाही. 
म्हणून वर्णंजातिव्यवस्थांच्या पोटात वगंव्यवस्था 
होती असे मानणे माक्‍संच्या अनित्यात्मक भोतिक- 
वादाविरोधी ठरेल, 
यावरून स्पष्ट होते, की वासाहतिकपूर्व सामंत- 
प्रथाक जातिव्यवस्थासमाजात व बुद्धपूवे दासप्रथाक 
वणंव्यवस्थासमाजात वर्गव्यवस्था नव्हती. म्हणून, 
या सबंध काळात शोषकशासक वणं वा जाती 
( जमाती ) आणि शोषितश्यासित वणे वा जाती 
( जमाती ) यात होणारे संघषे वणंलढ्यांच्या वा 
जातिलढ्यांच्या स्वरूपात होत असत, वगंलढ्यांच्या 
नाही, असा निष्कषे अपरिहायेपणे निघतो. हा निष्कपं 
भारतीय इतिहासात प्रथम मांडला जोतिबा फुलें 
“ बळीच्या राज्याच्या अंतापासुनचा भारतीय समा- 
जाचा इतिहास आये द्विज व अनाये शूद्र यांच्यामधील 
वणेंजातिलढ्यांचा आहे'. 
मग यामुळे माक्‍संची वर्गवादी ऐतिहासिक भौतिक- 
वादी अन्वेषणपद्धत भारतीय इतिहासाला गैरलागू 
ठरते काय, बाधित होते काय? वगेसमाज हा अंतोगत्वा 
जसा शोषकशासक व शोषितशासित यांती बनलेला 
असतो, तसाच दासप्रथाक व सामंतप्रथाक जाति- 
समाज. म्हणून, वगंसंस्था ज्याप्रमाणे शोषणज्ञासनाचे 
साधन असते त्याप्रमाणे वर्णसंस्था दासप्रथाक बनल्या- 
पासून व जातिसंस्था प्रथमपासुनच. माक्‍संचा ऐति- 
हासिक भौतिकवाद परंपरानिष्ठ (7901101781) 
मार्क्‍्संवाद्यांनी केवळ वर्गीय सुव्रावर अधिष्ठित ठेव- 
ल्यामुळे तो भारतीय परिस्थितीत बाधित होण्याचा 
धोका उद्भवला, माक्‍संच्या या अन्वेषणपद्धतीचे सार 
आहे : अभ्यासाधीन समाजवास्तूचा आथिक चौथरा 
प्रथम 'रीकन्स्ट्रट' करा, म्हणजे त्यावरील उध्वेवास्तु 


एप्रिल, १९८० 


( 8प९४'ए०पा'6 ) दृग्गोचर होईल. ज्या 
उत्पादनसंबंधांनी हा आथिक चौथरा बनतो ते जसे 
वगंसंबंध असतात, तसे वर्ण वा जातिसंबंधही असू 
शकतात. पण भारतीय कम्युनिस्ट नेत्यांनी व माक्‍सं- 
वादी पंडितांनी वासाहतिकपु्वे वर्णजातिव्यवस्थेला 
ऊ्ध्वेवास्तु मानायचा दुराग्रह अजूनही चालू ठेवला 
आहे. मार्क्स याला उलटी जाणीव (117७16१ 
0०01801011088 ) म्हणतो. वासाहतिकपुर्वे भारतीय 
समाजात वर्गव्यवस्था नसताही ती कल्पिण्यातून 
त्यांची जाणीव विवत॑वादी वा मायावादीही दिसते. 
दीपंकर गुप्तांना पुढे करून त्यांच्या तोंडून नंबुद्रिपाद 
म्हणतात, की वणंजातिव्यवस्थाच माया आहे. 
सुभाषित आहे : ' गजो$पि मिथ्या, मम पलायनम्‌ 
अपि मिथ्या । ' (हा जंगली हत्ती जर माया आहे, 
तर माझे त्याला पाहून पळणेही माया आहे! ) 
भारतीय ऐतिहासिक भौतिकवाद्‌ 

विधायक नकारकरणातून माक्‍संच्या ऐतिहासिक 
भोतिकवादाचे सुत्र असे होईल - ' शोषणशासना- 
धारित समाजाच्या उदयापासूनचा मानवसमा- 
जाचा इतिहाख शोषकशासक व शोषित- 
शासित यांच्यामधील लढ्यांचा आहेः *. 

हे सुत्र भारतीय इतिहासाला लावण्यासाठी मावसंची 
वर्गीय अन्वेषणपद्धत व फुलेंची वर्णजातीय अन्वेषण- 
पद्धत यांना विधायक नकार द्यावा लागेल. मग सुत्र 
बनेल- ' शोषणशासनाधारित समाजाच्या 
उद्यापासून बासाहतिक समाजापर्यंतचा भार- 
तीय इतिहास शोषकशासक वणे बा जाती घा 
जमाती (_ तुळोसारख्यांच्या अथी 9) आणि 
शोषितशासित घण घा जाती ब' जमाती 
( आदिवासीसारण्यांच्या अर्थी ) यांच्यातील 
लढ्यांचा होता, तर वासाहतिक काळापास्‌- 
नचा भारतीय इतिहास वर्गजातीजमातींच्या 
ळळ्यांचा आहे '. या भारतीय ऐतिहासिक भोतिक- 


वादालाच आम्ही म्हणतो माक्‍संवाद - फुले- 
आंबेडकरवाद. 


उण मग त्यात भांबेडकरवादाचा समावेश का ? 
पहिले कारण म्हणज फुलेंची जातिव्यवस्थाअंताची 
चळवळ अतिशूद्रांची वनवणारे एकमेव भारतीय नेते 
होते आंबेडकर. दुसरे म्हणजे, ३६ सालीच त्यांनी 


माकसेवाद व फुले-आंबेडकरवाद ७ 


या देशाला सांगितले, की वगंव्यवस्थेचा अंत जाति- 
व्यवस्थाअंताचा लढा हाती घेतल्याशिवाय होणार 
नाही. तिसरे म्हणजे भारतीय इतिहासात वणंजाति- 
व्यवस्थेच्या ब्राह्मणीतत्त्वज्ञानांविरुद्ध जी अब्राह्मणी 
तत्त्वज्ञाने झुंजली त्यातील महत्तम अशा वुद्धप्रणीत* 
तत्त्वज्ञानाचे ते धम्मदायाद झाले. बुद्धाने भिक्षुसंघा- 
द्वारे वणंजातिविहीन समाजाचा आदश उभा केला 
आणि वणंजातिव्यवस्थेचे व तिच्या तत्त्वज्ञानाचे 
खंडन करणारे भमोघ वैचारिक शस्त्रागार तयार 
केले, द्वे आंबेडकरांचे त्यांच्या द बुद्ध अंड हिज 
धम्म ' या ग्रंथातले उद्गार आजच्या जातिव्यवस्था- 
अंताचे  मार्गेदाते ' आहेत. स्त्रीमुक्‍तीबाबत बुद्धालाही 
* दुरुस्त ' करणारी भिक्षु आनंदची परंपरा नकळत 
शिरोधाये केली फुलेंनी. त्यांनी स्त्रीला पुरुषापेक्षा 
श्रेष्ठ मानून स्त्रीमुक्तीला सर्वाधिक महत्त्व दिले. हा 
वारसा आंबेडकरांनी पुढे चालवला. 
सर्वेकष भारतीय मुक्तीचे तत्त्वज्ञान 
आंबेडकरवादाची तत्त्वज्ञानात्मक बैठक आहे 
बुद्धाचा प्रतीत्यसमुत्पाद, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय 
त्यांच्या ' व्हॉट इज लिव्हिंग अंड व्हॉट इज डेड इन 


इंडियन फिलॉसफी* या ग्रंथात सांगतात, की हेगेलपूर्वे 
काळात अनित्यतावादाचा परमोच्च विकास बौद्ध 
दाशंनिकांनी केला, तर लोकायतिकांनंतर भारतीय 
भोतिकवादाचा परमोच्च विकास ब्राह्मणी न्याय- 
वैशेषिक दाशनिकांनी केला. सिंधुसंस्कृतीच्या अंता- 
पासून भारतात अविच्छिन्नपणे परस्परविरोधात व 
परस्परसमन्वयात वाहात आलेल्या अब्राह्मणी व 
ब्राह्मणी प्रवाहांनी भारतीय इतिहास, तत्त्वज्ञान, 
विज्ञान, संस्कृती, साहित्य, कला, इ. सवे क्षेत्रांत 
जी साधक बाधक योगदाने केलेली आहेत त्यांचे 
विधायक नकारकरण केवळ मार्क्सवाद - फुले- 
आंबेडकरवादानेच होऊ शकते. 


समाजवादी क्रांतीची वाट मोकळी करणारी 
लोकशाही क्रांती युरोपादी देशांप्रमाणे येथे केवळ 
निमसामंतप्रथा वा जमीनदारशाही नष्ट करून होणार 
नाही, तर जमीनदारश्याहीअंताबरोबर जातिव्यव- 
स्थयाअंत करूनच होईल. समाजपरिवतंनासाठी व 
सर्वंकष समता आणणारा भारतीय नवमानव घड- 
वण्यासाठीही मार्क्सवाद - फुलेआंबेडकरवादा शिवाय 
पर्याय नाही. 


% तागसेनानंतर (इसवीपुर्वे २ रे शतक ) बौद्ध तत्त्वज्ञान प्रतीत्यसमुत्पादी न राहाता विज्ञान- 
वादी बनले. ते मग उपनिषदीय अध्यात्मवादावर नवर्वेदिक वेदांताचे अधिष्ठान बनले, 


विलास वाघ 


बार्शी साहित्य संमेळन 


अलीकडे साहित्य संमेलने फार गाजू लागली 
आहेत. म्हणजे ही संमेलने उधळली गेली तरी 
गाजतात आणि उघळली गेली नाही तरी गाजतात. 
बार्शी येथील साहित्य संमेलन उधळले गेले नाही 
तरी गाजले. 

तसं हे संमेलन राजकारणी होतं. अनेक प्रकारचं 
राजकारण या वेळी खेळलं गेलं. प्रभाताई झाडवुके 
आणि पन्नालाल सुराणा यांचे राजकारण, नामांतरा- 
बाबतचे राजकारण, डाव्या साहित्यिकांचे राजकारण, 
आपल्या पुठुयातील माणसे व्यासपीठावर आणण्याचे 
राजकारण, या आणि अशा अनेक राजकीय कार- 
णांचा प्रभाव या संमेलनावर पडलेला दिसला. 

सुरवातीपासून शेवटपयंत दबाव होता. संमेलनाचे 
अध्यक्ष प्रा. सरदार यांचेवरही ' टेन्शन होतं. हे 
टेन्शन शेवटपयंत होतं. संमेलन उधळले जाऊ नये 
म्हणून सर्व बाजूंनी प्रयत्न केले जात होते. 

खरं म्हणजे राजकीय माणसांच्या पुढाकारानेच हे 
संमेळन भरविलं गेलं. तेथूनच तणावाला सुरवात 
झाली. बार्शीच्या राजकारणात पन्नालाल सुराणा ही 
काही सवेसामान्य व्यक्ती नाही. नगराध्यक्ष प्रभाताई 
झाडबुके आणि स्वागत मंडळ यांच्यात सुरवातीलाच 
मतभेद झाले. म्हणूनच संमेळनविरोधी मोठा गट 
बार्शीतच तर्योर झाला. बार्शीकरांचे नाव जाऊ नये 
म्हणून ही मंडळी गप्प बसली. जनता पक्षवाल्यांचे हे 
संमेलन आहे असा शिक्का बाशीकरांनी या संमे- 
ल्नावर मारला, पन्नालाल सुराणांबद्द काही लोक 
बरं बोलत नव्हते. परंतु सुराणा मात्र संमेळ्न यशस्वी 
करण्यासाठी रात्रंदिवस झटत होते. प्रभाताई झाडबके 
शेवटपर्यंत संमेलनात आल्या नाहीत, नगराध्यक्षा - 
सारखी व्यक्‍ती या संमेलनाला नाही ही गोष्ट फारच 


खटकणारी होती. मंत्री सुशीलकुमार शिदे स्वागता- 
ध्यक्ष होते. तरी हा तणाव कमी होऊ शकला नाही. 
वार्शीतील संमेलनविरोधी गट, नामांतरवादी, नामां- 
तरविरोधक या कोणाकडूनही संमेलन उधळण्याची 
शक्‍यता होती. म्हणून संमेलनाचे वातावरण शेवट- 
पर्यंत दबावाखाली होते. 

नामांतराचा ठराव विषय नियामक समितीत 
मोठ्या मुष्किळीने आणला गेला. ठराव चर्चेला 
आणायलासुद्धा खळखळ केली जाते याची .चीड 
कोणीही व्यक्‍त केली नाही. दलित साहित्यिक तर 
गप्पच होते. ( नामांतर लाँग माचंच्या मेळ्यात 
रावसाहेब कसबेंशिवाय नाव घेण्याजोगे इतर साहि- 
त्यिक कुंठे दिसलेच नाहीत. ) म्हणून बार्शीच्या 
संमेलनात साहित्यिक ठोस भूमिका घेतील, अशी 
अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. तसा भनुभव 
आलाच. अखिल भारतीय पातळीवरील या 
संमेलनात नामांतरावाबत इतकी गुळमुळीत भूमिका 
ठरावात असणे ही फारच खेदाची बाव आहे. पड- 
खाऊ समन्वयवादी भूमिकेलाही काही मर्यादा 
आहेत. तडजोडीलाही मर्यादा आहेत. कशाच्या 
मोबदल्यात दलित साहित्यिक आपली अस्मिता 
घालवून बसले आहेत, हेच कळत नाही. 
हे संमेलन पुरोगाम्यांचं संमेलन आहे, असा शेरा 
कण्यात आला. पुरोगाम्यांचे म्हणजे कोणाचे हा प्रश्‍न 
निर्माण होतो. मराठासमाज असे म्हटले म्हणजे ते 
जातिवाचक वाटते म्हणून बहुजनसमाज असे म्हण- 
तात तसेच एखाद्या शब्दाचा उपयोग शिवीसारखा 
वाटतो, तसे कम्युनिस्ट! या शब्दाबद्दल आहे. म्हणून 
कम्युनिस्ट न म्हणता मार्क्सवादी ! शब्द वापरला 
जाऊ लागला, नंतर ' डावे ' असा शब्द वापरला 


बार्शी साहित्य संमेलन ९ 


जाऊ लोगला. डाव्याची जागा “पुरोगामी ' या 
ह्षंब्दाने घेतली आहे. म्हणून खरं म्हणजे ' पुरोगामी 
म्हणजे ' डावे ! किवा * माक्‍कसंवादीच *. 

हे संमेलन पुरोगाम्यांचं असं मत तरी का बर्न- 
विल॑ गै, यांची विचार करण्याची जरूरी आहे. 
डाव्यांचे गुरुस्थानी असलेले प्रा. ग. बा, सरदार हे 
या संभेलनाचे अध्यक्ष म्हणून असे म्हटले गेले, इथ 
वर्यंतच तें संत्यं नाही; तर त्यात अजून काही तरी 
आहे. प्रा. सरदार थोर विचारवंत आहेत. त्यांचे 
विचार न पटणाऱ्यांनासुद्धा त्यांचेवद्दल आदर आहे. 
दलितांमध्ये तर त्यांचेवद्दळ खूपच आदर आहे; परंतु 
प्रा. सरदार एक थोर मृत्त्सहीपण आहेत. डाव्यांची 
एकजूट व्हावी असे मानणाऱ्यांपैकी ते एक आहेत. 
त्यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. साहित्य 
संमेलनाच्या निमित्ताने त्यांनी तसा प्रयत्नही केला. 
डाव्यांची एकजूट होऊ नये, या मताचा मी नाही. 
प्रतिगाम्यांना ठोकून काढण्यासाठी डाव्यांची जरूर 
एकजूट झाली पाहिजे. परंतु डावे म्हणजे कोण 
आणि ज्यांना ठोकायचे ते प्रतिगामी म्हणजे कोण? 
हे नौट ठरविले गेले तर बरे होईल. 


३ फैब्रुवारी १९८० थ्या ' विनांक 'च्या अंकात 
प्रा. सरदार म्हणतात -- “ बंडखोर दलित चळवळी- 
तील एक मोठा प्रवाह डाव्या चळवळीकडे झुकला 
आहे ”. म्हणजे दलित चळवळीतील काही लोक 
मार्कसंवादाकडे झुकलेले आहेत, हे प्रा. सरदारांनी 
स्पष्टवणे म्हटलेले आहे. बार्शी येथे संमेलनाचे दिवशी 
प्रा. अरुण कांबळे यांनी काढलेल्या पत्रकात दलित 
साहित्सिक्षांबाबत म्हटले आहे, की 'प्रस्थापितांकडून 
भानमान्यतेची अपेक्षा करणार्‍या व माक्‍संवाद्यांच्या 
कच्छपी लागलेल्या काही दलित साहित्यिकांनी या 
संबंधात तडजोडीची भूमिका घेतली आहे. प्रस्था- 
पितांचे दलाल झालेल्या काही (मूठभर) साहित्यि- 
कांचा आम्ही धिक्कार करतो". 


प्रा. अरुण कांबळे यांना जे म्हणायचे आहे, त्याची 
जाहीर कबुली प्रा. सरदारांनी दिलेली आहे. ह 
काही दलित साहित्यिक मार्क्सवादी आहेत 


नाहीत याचा वेगळा पुरावा देण्याची जरूरी नाही. 


द. सकोळेच्या वि. हणे पेगवारींच्या मतात 


डॉ. अरुण लिमये म्हणतात, “ ( या संभेल्नात ) 
न. भा. २ 


एवढ्या मोठ्या संख्येने दलित मंडळी यापूर्वी कधीच 
आली नाहोत. ......या साहित्यिकांत तीन मोठ्या 
फळ्या आहेत, हे सर्वश्रुत आहे. परस्परांविषयीची 
त्यांची कटुता टोकाची असली, तरी साहित्य संमे- 
लनात हे सर्वे भेद बाजूला ठेवून, अहंकार विसरून 
वप्नापक सावंत्रिक स्वरूपाच्या हितासाठी ते एकत्र 
आले यावद्दल त्यांचे कोतुकच करावयास हवे ”. 


अरुण लिमयेंच्या मते मोठ्या संख्येने दलित सा हि- 
त्यिक आणि दलित या संमेलनाला आले होते; परंतु 
ते बरोबर नाही. कितीतरी दलित साहित्यिक या 
संमेलनाला आले नव्हते. एकूण संख्येच्या मानाने 
फारच थोडे दलित साहित्यिक हजर होते. शिवाय 
लिमये म्हणतात, तिन्ही फळ्यांचे साहित्यिक हजर 
होते. हेही म्हणणे बरोबर नाही. फक्त एकाच 
फळीचे साहित्यिक हजर होते, अपवादात्मक एखाद- 
दुसरा साहित्यिक इतर फळ्यांमधील होता. 


श्री. ग. वा बेहरे दि. १७२1८० च्या 'सोबत'च्या 
अंकात म्हणंतात, “ त्या मोर्चाला सामोरे जाऊन 
सर्वे दलित साहित्यिकांनी प्रतिमोर्चा काढायला हवा 
होता”, तडजोडी केल्यामुळे दलितेतरांच्या अपेक्षा 
अक्षा वाढतांत. तडजोडीच्या मोबदल्यात दलितां- 
कडून कशाची तरी अपेक्षा करणार्‍यांशी सहकाय 
करायचे की नाही याचा विचार झाला पाहिजे. 
डावीकडे झुकलेल्या दलितांची कुतरओढ होत आहे. 


या संमेलनात दलितांची अपेक्षा होती, कौ दलित 
साहित्यिकांनी दलित वस्तीत जावे. नामांतराबाबत 
आपली भूमिका समजावून सांगावी. किमानपक्षी 
अटक झालेल्यांची तरी विचारपूस करावी. पण असे 
काही बार्शीत जमलेल्या दलित साहित्यिकांनी केले 
नाही. पण याउलट ग. वा. बेहेरे म्हणतात, दलित 
साहित्यिकांनी प्रतिमोर्चा काढायला हवा होता. म्हणजे 
डाव्यांकडून दलितांची जी अपेक्षा असते, त्याच्या 
उलट दलितेतरांची अपेक्षा असते. म्हणजे ' न घर का 
न घाटका ' अशी यांची स्थिती होते. पँथरमधील 
काही मंडळींना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न 
समाजवाद्यांनी आणि कम्युनिस्टांनी केला. तशी 
काही मंडळी याला बळीही पडली. आता त्यांचा 
भ्रमनिरास झाला आहे. समाजवादी आणि कम्य 
निस्ट यांनी त्यांना झिडकारले आहे. कारण पुढे पुढे 


१० 


तडजोडी स्वीकारणे या पँथरवाल्यांना जड गेले. 
अशी स्थिती डावीकडे झुकलेल्या दलित साहित्यि- 
कांची होणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. 

कोणता ना कोणता राजकीय हेतू मनात ठेवूनच 
डावी मंडळी या संमेलनाला आली होती. अमरा- 
वतीचे एक कम्युनिस्ट वकील प्रा, सरदारांशी 
नामांतर ठरावाबाबत वाद घालीत होते. “ माझ्या 
म्हणण्याचा उल्लेख आपण समारोपाच्या भाषणात 
करावा. नाही तर ठराव मांडला जाईल त्यावेळी 
खुल्या अधिवेशनात मला विरोध करावा लागेल !, 
असे त्यांनी प्रा, सरदारांना सांगितले. तसेच नामां- 
तरविरोधक देवीसिंग चोहान. यांनीही आपल्या 
म्हणण्याचा उल्लेख समारोपाच्या भाषणात करावा, 
असा आग्रह प्रा. सरदारांकडे धरला. 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


या .वकीलसाहेबांनी बोलता बोलता सांगितले, 
की ठरावाबाबत माझे काही म्हणणे मांडले नाही, 
तर पार्टीचे लोक मला विचारतील, की तुम्ही तेथे 
होता तर आपले म्हणणे का मांडले नाही ? 

या दोघांच्याही मतांचा उल्लेख प्रा. सरदारांनी 
भापल्या समारोपाच्या भाषणात केला. 

अश्या रीतीने शेवटपर्यंत या ना त्या राजकीय 
प्रवाहाचा प्रभाव या साहित्य संमेलनावर राहिला. 
म्हणून साहित्याचे पीठ राजकीय उद्दिष्टासाठी वाप- 
रले गेले, तर साहित्याची निकोप वाढ होईल का 
याचा विचार झ्षाला पाहिजे आणि म्हणून राजकोय 
महत्त्वाकांक्षा असणाऱ्या माणसांना साहित्य. संमेल- 
नात भाग घेऊ द्यायचा की नाही, याचाही विचार 
करण्याची आवश्‍यकता आहे असे वाटते. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, ९०० ] 


( सुधारून बाढबिलेली नवीन आवृत्ती ) 
ठेलक- तकतेतीथ लक्ष्मणक्षासत्री जोजी. 
प्रकाशक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


[किंमत ३० रु. 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


प्रबोधनकालट* 


यूरोपच्या इ तिहासाची स्थूलमानाने प्राचीन युग, 
मध्य युग व आध्‌निक युग अशा तीन कालखंडांत 
विभागणी करतात. ग्रीक व रोमन सं€कृतीचा काल- 
खंड म्हणजे प्राचीन युग होय. यूरोपमध्ये रोमन 
बादंशहा कॉन्स्टंटीन याने स्त्रिश्‍चन धर्माची दीक्षा 
घेतल्यापासुन प्रबोधनकालापर्यंतचा म्हणजे तेराव्या 
शतकापर्यंतचा कालखंड हे मध्ययुग होय. आधुनिक 
युगाचा प्रारंभ चौदाव्या शतकापासुन होतो. चौदावे 
शतक हा प्रबोधनकालाचा प्रारंभ आणि पंधरावे 
व सोळावे अशी दोन शतके प्रबोधनाचा उत्कषेकाल 
समजतात. 

रिनेसन्स म्हणजे प्रबोधन. या फ्रेंच व इंग्लिश 
शब्दाचा व्युत्पत्त्यथे पुनर्जन्म किंवा नवजन्म असा 
आहे; पुनर्जन्म कशाचा ? प्राचीन युगातील म्हणजे 
ग्रीक व रोमन काळातील ख्त्रिचन धर्माच्या उदया- 
पूर्वीच्या संस्कृतीचा पुनजेन्म, आणि ती संस्कृती 
नव्याने स्वीकारलेल्या, त्या संस्कृतीच्या अध्ययनाने 
स्फूर्ती घेतलेल्या, बुद्धिमंत, प्रतिभाशाली, कतेत्ववान 
आणि परंपरागत शख्त्रिचन धरमंसंस्थेच्या म्हणजे 
चर्चेच्या मानसिक बंधनातून मुक्‍त झालेल्या माणसांचा 
जन्म, असा याचा अथे होतो. परंतु इतिहासाची 
पुनरावृत्ती होत नसते. प्राचीन युगातील परिस्थिती 
निराळी होती. त्यानंतर सुमारे एक सहस्र वर्षांचा 
काळ लोटला होता; भोवतालचे जग बदलले होते. 
म्हणून प्राचीन युगातील मानवी कतृत्वाकडे आकषि- 
लेल्या या नव्या माणसांनी त्या युगाचे अनुकरण 
करीत जे जीवन घडविण्यास सुरुवात केली, ती 


प्राचीन युगाची प्रतिकृती नव्हती. अगदी काही नवेच 
घडू लागले. या प्रबोधनकालाची बीजे मध्ययुगात 
तयार होत होती. त्या मंध्ययुगाचा प्रचंड वारसा 
जिवंत होता. म्हणून मध्ययुग व प्रबोधनकाल यांच्या 
सीमारेषा प्रथम अस्पष्ट राहिल्या होत्या; पुढे 
१५ व्या व १६ व्या शतकांत त्या स्पष्ट झाल्या. 
या तीन शतकांच्या अवधोत आधुनिक संस्कृतीचा 
पाया घातला गेला. यूरोपातील सामान्य माणसांची 
संस्कृती या तीन शतकांमध्ये मध्ययुगीन धामिक 
ख्त्रिचिन संस्कृतीच होती; परंतु काही मोजक्या 
माणसांना मानवी जीवनाकडे पाहण्याची नवी दष्टी 
लाभली. ही माणसे विशेषत: इटलीमध्ये प्रथम 
उदथास आलो. ही माणसे स्वतंत्र व्यक्‍ती म्हणजे 
जात, जमात, धरम इत्यादींची सामाजिक गच्च बंधने 
शिथिल झालेल्या व व्यापक दृष्टी लाभलेल्या व्यक्‍ती 
म्हणून वावरू लागल्या. म्हणून प्रबोधनकालाच्या 
स्फूर्तीचे मुख्य केंद्र इटली हा देश ठरला. प्रबोधनाची 
स्फूर्ती केवळ इटलीपुरतीच मर्यादित राहिली नाही; 
तिच्या प्रवाहांनी पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत 
फ्रान्स, स्पेन, नेदरलेंड्स, जमनी व अखेर ब्रिटन या 
देशांनाही वेढले. माणसाच्या बुद्धीला, प्रतिभेला आणि 
वर्तनक्रमाला नवी दिशा दिली. विश्वाची आणि 
जीवनाची नवी रहस्ये उलगडण्याची प्रेरणा लाभली. 
प्रतिभेची, बुद्धीची आणि कृतीची एका विशिष्ट 
क्षेत्रात डांबवून ठेवणारी जूनी बंधने नष्ट झाली. 
मानवी महिम्याचे, त्याच्या अपरंपार सर्जनशक्तीचें 
दर्शन झाले. कारण, मनृष्य अनंत प्रसवशक्तीच्या 


% मराठी विश्वकोशातील एक नोंद : सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यांच्या 


सौजन्याने. 


१९ 
निसर्गाच्या प्रत्यक्ष दशंनात, रमू लागला. त्यामुळे 
नवे काव्य, नवे नाटक, नवे साहित्यप्रकार, नवी 
रूपण कला, तंत्रविज्ञान, अभियांत्रिकी व नवे विज्ञान 
यांना अखंड बहर येऊ लागला, मानवी जीवन हे 
मुख्य मूल्य होय; सवे विश्‍वाचा * अस्तित्वाचा 
मानदंड मनुष्य होय”, हा प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञ 
प्रोटंगोरस याचा सिद्धांत पुनः आधुनिक मनृष्याचे 
अस्तित्वाकडे पाहण्याचे मूलतत्त्व ठरले. यालाच 
मानवतावाद म्हणतात. मानवतावाद हा प्रबोधन- 
कालाची आधारभूत विचारसरणी होय. याच काळात 
माणसाच्या भोवतालच्या भौतिक विश्वाच्या सीमा 
विस्तारू लागल्या; भूगोल कह्यात आला; आका- 
शाच्या दिशा विस्तारू लागल्पा. 


पार्श्वभूमी-नवी पृथ्वी च नवे आकाश 


या प्रबोधनाच्या उत्क्षकालात धाडसी दर्यावर्दी 
यूरोपियनांनी दूरदूर पर्यंटने करून पृथ्वीवरचे नवे 
नवे देश शोधण्यास सुहवात केली. १४९२ ला 
कोलंबसने अमेरिकेजवळील वेस्ट इंडीज बेटांना 
आपले जहाज नेले. १४९७ ला जॉन केंबटला 
लेंब्राडरचा शोध लागला व. तेथून तो अमेरिकेच्या 
विस्तृत खंडावर उतरला. वास्को-द-गामाने सागर- 
मार्गाने आफ्रिक्रेला प्रदक्षिणा करून कालिकतचा 
किनारा (१४९७-९८) गाठला आणि भारत व 
यूरोप यांच्यातील दळणवळण करण्यास योग्य अशा 
सागरपथाचे उद्घाटन केळे. फडिनांड मॅंगेलन 
( १४८०-१५२१ ) या पोतृंगीज दर्यासारंगाने 
पहिली पृथ्वीप्रदक्षिणा (१५१९-२२) पुरी केली. 
प्रदक्षिणा करताना तो मारला गेला; परंतु त्याचे 
जहाज स्पेनहून निघाले व पृथ्वीप्रदक्षिणा संपवून 
स्पेनला परतले. तेव्हापासुन पृथ्वी वाटोळी आहे, हे 
माणसाला प्रत्यक्ष अनुभवाने निश्‍चित करता आले. 
नव्या देशांतील, यूरोपियन मनुष्यांना अपरिचित 
अश्या विलक्षण वनस्पती, फळे, फुले, झाडे, नवनवे 
प्राणी, देशोदेशींची जीवनाची उपकरणे-अवजारे 
हत्यारांचे प्रकार यांचा संग्रहू करून हे धाडशी लोक 
यूरोपचा किनारा परत गाठत. तरुण व म्हातारे 
स्त्रीपुरुष त्यांच्या स्वागताथे जमत व आाडचर्याने 
भारावून जात. पृथ्वीचा आकार, पृथ्वीवरची 
विविध प्रकारची अपार साधनसंपत्ती यांच्या दर्शनाने 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


यूरोपियन माणसांचा अनुभव संपन्न होऊ लागला. 
त्याबरोबरच अनंत आकाशाचाही अंत मनृष्य पाहू 
लागला. सामान्य माणसांना जाणवेल असा आकाशा- 
तील तार्‍यांच्या व्यूहातला बदल लक्षात आला. 
तायको ब्राहे या खगोलज्ञाला १५७२ मध्ये नवा 
तेजस्वी तारा आढळला, दुसरा असाच मोठा तारा 
याच शतकाच्या अखेरीस जोहान केप्लर या 
खगोल्ज्ञाला दिसला. खगोलाची परंपरागत मांडणी 
अमान्य होण्यासारखी परिस्थिती उत्पन्न झाली. 
पोलिश खगोलज्ञ कोपनिकसने १५४३ मध्ये पथ्वी- 
केंद्रित विश्‍वकल्पनेला धक्का दिला. ह्या कल्पनेला 
“बायबल? चा आधार होता. पृथ्वी, मंगळ, बुध, 
गुरू, शुक्र, शनी इ. ग्रहमाला ही सूर्यकेंद्रित आहे, 
हा शोध त्याने प्रत्यक्ष अवलोकन व गणित यांच्या 
आधाराने सिद्ध केला. याच सुमारास गिअंबतिस्ता 
देल्ला पोर्ता याने दुधिण निमिली, केप्लरने त्याची 
प्रशंसा केली. गॅलिलिओने दुव्विणीत सुधारणा केली, 
तिचा खगोलविज्ञानात उपयोग केला; व सुक्ष्मदक- 
यंत्रही निमिळे. माणसाच्या साध्या डोळ्यांनी जेवढे 
तारे आजपर्यंत दिसत होते, त्यापेक्षा दसपट तारे 
गगनमंडळात भरलेले दुविणीने प्रथमच दिसू लागले. 
कोपनिकस व केप्लर यांनी सिद्ध केलेल्या खगोल. 
ज्ञानाला १६०० मध्ये गॅलिलिओने वैज्ञानिक पद्धती 
शोधून तिचा आधार दिला आणि तेढ 
भौतिक विज्ञान हे सरळ मार्गाने अखंड 
विकसित होऊ लागले. 
नवीन नवीन साधने वा यंत्रे नि 
सुद्धा प्रगती होऊ लागली. १ 
बंदुकीची दारू तयार करण्यात यश 
शिक्षणाचे एक श्रेष्ठ साधन म्हणजे पुस्तके भराभर 
छापणारा छापखाना होय. जोहानेस गटेनबर्ग या 
तत्रज्ञ कारागिराने १४४० मध्ये नव्या प्रकारच 
छापखाना शोधून काढला. घिध्यांपासुन कागद क 
लागला. इटलीमध्ये १४५१ पासून व्हेनि वि 
शहरांमध्ये हे भराभर छापणारे छापखाने र 
पखाने उभारले 
जाऊ लागले. या छापखान्यांनी १५ व्या शत 
सुमारे दोन कोटी पुस्तके छापली. भराभर विवडलाजळ 
छापखाना ही प्रबोधनकालाची माणसाला मिळालेली 
श्रष्ठ देणगी होय. बौद्धिक छोकशझाहीची स्थापना 
छापखान्याने केली, इरास्मसचा मित्र जोहान्‌ 


हापासून 
गतीने 


र्माण करण्यात- 
व्या शतकात 
आले. मानवी 


प्रबोधनकालं 


फ़ोबीनिअस याने स्वित्झलंडमध्ये छाप्षाना काढून 
प्रमाणित ग्रंथांच्या सुंदर आवृत्त्या छापल्या. हिप्पो- 
क्रेटसचा वैद्यकावरील फ्रोबीनिअसने छापलेला ग्रंथ 
अत्यंत सुंदर छपाईसाठी अजून प्रशंसिला जातो. 


सामान्य माणसाचा इहवादी शिक्षणक्रम 


मानवतावादी आंदोलनाचा प्रारंभ म्हणजेच प्रबो- 
धनाचा उष:काल होय, मानव्यविद्यांचे शिक्षण धामिक 
व्यवसाय न करणाऱ्या शासकौय, औद्योगिक, न्याया- 
लयीन, वैद्यकीय व अन्य प्रकारच्या धंद्यांतील माण- 
सांना मिळावे म्हणून प्रयत्न सुरू झाले. समाजाच्या 
जीवनाची धामिक बैठक तयार करून मजबूत ठेव- 
णाऱ्या ख्त्रिचिन गुरूंच्या शिक्षणाच्या चौकटीत न 
बसणारा हा मानव्यविद्यांचा शिक्षणक्रम ठरविला 
गेला. ऐहिक जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसाच्या 
मानव्याचा योग्य विकास करण्यास आवश्यक व 
माणसाच्या ऐहिक जीवनमूल्यांवर भर देणारा असा 
शिक्षणाचा कार्यक्रम अंमलात आणणे, हे या आंदो- 
लनाच्या पहिल्या पर्वाचे वैशिष्ट्य होय. माणूस 
शिक्षणानेच पाशवी अवस्थेतून वर येतो व त्याचे 
वास्तव स्वरूप प्रकट होते, हा प्रबोधनीय मानवता- 
वादाचा ,.प्रास्ताविक विचार होय. हा विचार ग्रीक 
व रोमन जगापासून मिळाला, मानवतावादी 
तत्त्वज्ञान या पर्वात आकार घेऊ लागले. या शिक्षण- 
क्रमातील मानव्यविद्या म्हणजे ख्त्रिश्‍चनपुर्वे प्राचीन 
युगातील साहित्य व कला होत. प्राचीन युगातील 
ग्रीक व लॅटिन या भाषांमधील अधिक प्रमाणात 
उपलब्ध होऊ लागलेली प्रमाणित ग्रंथसंपत्ती होमर 
आणि व्हजिल यांची महाकाव्ये, ग्रीक नाटके, 
सिसरो, सेनेका इत्यादिकांची भाषणे, अभिव्यक्ति- 
संपन्न व वकतृत्वपूर्ण बोधवाड्मय व ललित साहित्य, 
चित्र, मूर्ती, मंदिर, अनेक प्रकारचे स्थापत्य इत्यादी 


प्लॅस्टिक ( रूपण ) कला, संगीत, नीतिशास्त्र, 


राज्यक्षास्त्र, इतिहास इत्यादिकांचा या शिक्षणक्रमात 
आवर्जन अंतर्भाव केला. माणसाचे जग उभारणाऱ्या 
मानवी कृतींना आणि त्या कृतींच्या द्वारे प्रत्ययास 
येणाऱ्या निसर्गाला महत्त्व दिले. 

चर्चचे वर्चस्व क्षीण होण्याचा हा काळ होता; 
कारण चर्चमध्ये अवनेतीची कुलक्षणे दिसू लागली 
होती. चर्चसंस्थेची फुटीरपणाने व भांडाभांडीने 


$$: 


वाताहत होऊ लागली होती व समाजातील विचार- 
वंत व प्रतिष्ठित जनांच्या मनांत त्यांच्या अप्रामाणिक 
व भ्रष्टाचारी जीवनाची शिसारी उत्पन्न होऊ 
लागली होती. धमंगुरूंची जीवनपद्धती वैराग्य- 
सिद्धांताच्या विरुद्ध होती. संपत्तीच्या लोभाने त्यांची 
मने दूषित झाली होती. मोठमोठी इनामे, जमीनदाऱ्या 
मिळविण्याच्या व राबवण्याच्या खटाटोपात त्यांचे 
पारमाथिक जीवन दूषित झाले होते. दानधर्माची 
लालसा अनिर्बंध रीतीने सामान्य जनांची फसवणक 
करण्यात गक होती. देव व स्त्रिस्तमाता यांच्या 
नावाने आज्ञापत्रे काढून सामान्य जनांची आथिक 
पिळवणूक सतत चालू होती. धर्मपीठाचा वारसा- 
हक्‍क मिळविण्याकरता वरिष्ठ धमंगुरूंनी भरवलेल्या 
धामिक संमेलनांमध्ये निरनिराळे मठपती जेव्हां 
जमत, तेव्हा प्रत्येकजण स्वतःची खाण्यापिण्याची 
तरतूद स्वतःच्याच देखरेखीखाली करीत असे, वा 
भापलो शिदोरी जवळ बाळगत असे. धर्मपीठाचा 
वारसा मिळविण्यासाठी कोणीतरी विषप्रयोग करील' 
अशी शंका मनात घर करून बसली होती. गुप्त रीतीने 
खूनही पडत. सामान्य जनांना फसविण्याचे अनेक मार्ग 
योजले जात. त्यात चचंच्या प्रार्थनांच्या चमत्कारांच्या 
अद्‌्भृत रसभरित कथाही सांगण्यात येत असत. 
स्वतंत्र विचारांना बंदी होती. “बायबल? मधील चम- 
त्कार खोटे आहेत, येशू ख्थरिस्त देव नव्हता, चच 
पोप व अन्य धमंगुरू ढोंगी आहेत, प्रभुभोजनात 
ख्तरिस्ताचा देह नसतो, मृत्यूबरोबर आत्माही मरतो; 
असे प्रतिपादन करणारा विचारवंत किवा नागरिक 
देहान्त शिक्षेस पात्र होत असे, 

इटलीमध्ये पोपचे वर्चस्व आपसातल्या फाटा- 
फुटीमुळे क्षीण झाले होते. लहानलहान .-चाळीस-- 
पन्नास राज्ये व उपराज्ये यांमध्ये इटलीचे तुकडे 
झाले होते. पवित्र रोमन साम्राज्याचा अंत झाल्या- 
मुळे इटलीची राजकीय विभागणी अनेक राज्यांमध्ये 
झाली होती. सरंजामशाही जाऊन स्वतंत्र व्यापारी 
श्रीमंत वर्गाची, विशेषतः दयावर्दी व्यापार करणार्‍या 
व्यापारी पेठांची, भरभराट होऊ लागली. त्यांचा 
राजकीय, धाभिक व सामाजिक जीवनावर प्रभाव 
पडू लागला होता. या सामाजिक पाशवेभूमीवर नव- 
शिक्षित मंत्री व दिवाण, सत्ताधारी, अमीर-उमराव 
राजपुत्र, कलाकार, कवी, उत्तम कारागीर असे तरण 


१४ 
व मध्यमवयीन अशांचा, बुद्धिवंतांचा व प्रज्ञावंतांचा 
संख्येने लहान पण गुणवत्तेने श्रेष्ठ असा लहानसा वर्ग 
उदयास आला. या स्वतंत्र व्यक्‍ती होत्या. काही चर्च, 
धर्ममठ, नगरराज्ये, व गणराज्ये यांच्या आश्रयाने 
निरनिराळ्या पदांवर काम करणाऱ्या आणि काही 
निरनिराळ्या विद्यापीठांमध्ये अध्ययन व अध्यापन 
करणाऱ्या यां व्यक्‍ती होत्या. या व्यक्तींची विचार- 
पद्धती एक नव्हती; पण दिश्या मानवकेंद्रित होती. या 
विद्यापीठांपैकी फ्लॉरेन्समधील ' प्लेटॉनिक अकॅडेमी ' 
ही प्लेटोच्या अध्ययनाचे मुख्य केंद्र बनले. 


प्रबोधनपिता 'पीत्राक 


चौदाव्या शतकात प्रबोधनाचा प्रथम प्रतिनिधो 

व प्रबोधनाचा पिता पीत्राके ( १३०४-७४) जन्मला. 

तोपर्यंत सामान्य लोकांची बोलभाषा उपेक्षित राहिली 

होती. त्याला अपवाद म्हणजे डाण्टे ( १२६५- 

१३२१) याने इटालियन भाषेला साहित्याचा आकार 

देण्याचा उपक्रम केला. हा महाकवी होता. ' डिव्हा- 

इन कॉमेडी ” (दिव्य सुखांतिका) ही ऐहिक मानवी 

अनुभवांना आणि भावनांना उत्कट व समर्पक आकार 

देण्यात अत्यंत यशस्वी झाली. ऐहिक इंद्रियजन्य 

अनुभवांच्या प्रतीकांच्या द्वारेच डाण्टे याने ख्रिश्‍चन 

धर्माचे त्रैलोक्य चित्रित केले. धार्मिक वेषांत ऐहिक 

अनुभव उभा केला. बोकचिओ (१३१३-७५) हा 

पीत्राकचा समकालीन होय, इटालियन भाषेला 

साहित्याचे सुरेख रूप देणारा हा कथालेखक होता. 

बोकॅचिओने मनुष्याचे भोगप्रधान जीवन आणि त्या 

जीवनाची आसक्ती असलेल्या पण ती आसक्ती 

लपविणाऱ्या धामिकांचा दंभ उघडकोस आणला. 

पीत्राके हा मानवाच्या अंतरंगाचे म्हणजे रागद्वेष, 

आशानिराशा इत्यादी दृंद्वात्मक अनुभूतीचे वा 

वैचारिक चिंतन व भावासक्ती यांच्या दंद्वाचे 

काव्याच्या वा प्रसन्न संवादांच्या रूपाने व अन्य 
साहित्यप्रकारांनी आविष्करण करून त्याच्या सम- 
कालीनांमध्ये श्रेष्ठ ठरला. जनभाषेची उत्कृष्ट गद्य 
शेली त्याने निमिली. तो आधुनिक सुनीतांचा पहिला 
प्रतिभावंत कवी ठरला. तो तत्त्वज्ञ होता, परंतु 
त्याच्या तत्त्वज्ञानात भौतिक विश्‍वाचा अर्थ शोधण्या- 
पेक्षा. माणसाच्या भौतिक जीवनावर भर होता, 
जगण्याची कला म्हणजेच नैतिक जीवन, असे तो 


नवभारत 


एप्रिल, 4 ९८० 


मानत होता. अँरिस्टाॉटलपेक्षा त्याने प्लेटोला अधिक 
मान्यता दिली. मध्ययुगात अँरिस्टॉटल ज्या स्वरूपात 
तत्त्ववेत्त्यांनी मांडला तो ऑरिस्टॉटल खरा नव्हे, असे 
त्याचे मत होते. अँरिस्टॉटलचे सत्ताशास्त्र व भौतिकी 
त्याला अमान्य होती. सबंध यूरोपभर त्याची ख्याती 
झाली. त्याच्यानंतर झालेल्या परिचम यूरोपातील व 
जमंनीतील महाकवींवरही त्याची छाप पडली. 
रोमनकालीन लॅटिनमधील ग्रंथसंपत्ती जी यूरोपातील 
अनेक धामिक मठांमध्ये धुळ खात पडली होती ती 
साफ झटकून तुलनात्मक अध्ययनाथे संशोधित 
आवृत्त्या त्याने काढल्या. लॅंटिनचे व्याकरण आणि कोष 
यांचा आधार घेऊन चांगली भाषांतरे, विवरणे, टीका, 
जुन्या जगातील वक्त्यांची व्याख्याने, पत्रव्यवहार, 
ऐतिहासिक, व्याकरणविषयक आणि वक्‍्तृत्वविषयक 
ग्रंथ यांचे संपादन मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात 
पीत्राकंने पुढाकार घेतला. ही लॅटिनमधील साहित्य- 
संपत्ती मध्ययुगीन पंडितांना फारशी माहीत नव्हती, 
त्यामुळेच मध्ययुगीन वातावरणात रमलेल्या 
मठस्थ पुरोहितांकडून ही संपत्ती हस्तगत करण्यास 
मदत होऊ जझकली नाही. १४५३ मध्ये कॉन्स्टंटि- 
नोपल तुर्कांच्या सत्तेखाली आले. तोपर्यंत कॉन्स्टरि- 
नोपल हे ग्रीक पंडितांचे विद्यापीठच बनले होते. 
तुर्कांच्या हाती कॉन्स्टंटिनोपळू पडल्यामळे ग्रीक 
पंडितांनी ते हहर सोडले व ते भूमध्य समुद्राच्या 
किनाऱ्यावरील देशांमध्ये पसरले. विशेषतः: इटली- 
तील ,फ्लॉरेन्स, पदुआ, व्हेनिस, मिलान, नेपल्स, 
उरबिनो, फेरारा, मॅन्तुञा, रोम इत्यादी शहरातील 
गणराज्यांत किंवा नगरराज्यांमध्ये त्यांचे स्वागत 
झाले. त्यांना आश्रय मिळाला. प्लेटो, अँरिस्टॉटल 
प्लोटायनस इत्यादिकांचा प्रभाव सेंट आंगस्टीनपासून 
टॉमस अक्वाय्‌नसपर्यंतच्या मध्ययुगीन स्त्रिश्‍चन धर्मा- 
वर व धामिक तत्त्वज्ञानावर खोलपणाने पडला 
होता; आंग्स्टीनने प्लेटोच्या विचारांशी ख्त्रिश्‍चत 
विचारांची सांगड घातली; टॉमस अक्वाय्‌नसने अँरि- 
स्टॉटलशी ख्थिश्‍चिन विचारांचा सांधा साधला. परंतु 
प्लेटो व ऑरिस्टॉटल यांचे मूळ ग्रंथ वाचनातृन्न व 
अध्ययनातून नाहीसे झ्ञाले होते, होमरसारखे महा- 
कवी व ग्रीक नाटककार यांचा तर पत्ताच नव्हता. 
पीत्राकंच्या नेतृत्वाखाली या ग्रीक पंडितांच्या मौलिक 
ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करण्यास सुरुवात झाली. 


प्रबोधनकाल 


प्रथम इटालियन सुशिक्षितांनी उत्तम प्रकारे अभ्या- 
सिलेल्या ग्रीक वाड्मयाची व शास्त्रीय व तत्त्व- 
ज्ञानात्मक ग्रंथांची भाषांतरे होऊ लागली आणि 
व्हेनिस इ. नगरांमध्ये वेगाने छापणारे छापखाने ही 
भाषांतरे आणि त्यांवरील विवरणे छापून देऊ लागले. 
त्यामुळे तात्त्विक विचाराला, धर्मचितनाला नव्या 
प्रेरणा मिळू लागल्या. त्यामुळे इटालियन जनभाषेची 
प्रकृती बदलली; तिचे अंतरंग पालटले; जनभाषेच्या 
रूपात विश्‍वाचा वेध घेणारी मानवी प्रज्ञा आका- 
रास आली. * 

इटालियन प्रवोधनातोल तात्त्विक विचारांचे तीन 
प्रवाहांमध्ये वर्गीकरण करता येते. मानवतावाद, 
प्ेटोची मानवतावादाशी संवादी अशी नवी मांडणी 
आणि ऑअँरिस्टॉटलच्या विचारांची अधिक संशोधन- 
पुर्वक केलेली विज्ञानपोषक मांडणी. प्लेटो व अँरि- 
स्टॉटल यांची विचारसरणी मानवतावादाशी सुसंगत 
अशाच रीतीने यात समथित झाली. 

पीत्राक आणि लोरेन्झो वल्ला (१४०६-५७) 
यांनी धार्मिक मानवतावादाचा पुरस्कार केला आणि 
चर्चचे वैचारिक आधिपत्य नाकारले. मुख्यतः ऐहिक' 
जीवनातील पापमयतेबद्दल घृणा व पडदचात्ताप, 
मृत्यूनंतरच्या पारलौकिक जीवनावद्दलची चिता व 
मुक्‍तीची ओढ यांनी भरलेला, मानवी बुद्धीबद्दल व 
विचारशकक्‍तीबद्दल अविश्वास व्यक्‍त करणारा अतएव 
वैराग्यप्रधान, ऐहिक जीवनाकडे पाठ फिरविलेला 
आणि चर्च व धमंगुरूंच्या संस्थेने परिष्कृत केलेला 
छ्तरिश्‍चन धर्मच मध्ययुगीन यूरोपियन समाजावर 
अधिराज्य गाजवत होता. या अधिराज्याची पकड 
धघाभिक मानवतावादाने क्रमाक्रमाने ढिली केली. 
सेंट ऑगस्टीन तो टॉमस अक्वाय्‌नसपर्यंत झालेल्या 
अनेक मध्ययुगीन स्थ्रिश्‍चन साधूंनी व विचारवंतांनी 
प्रकटित क्षास्त्रावरील श्रद्धा आणि मानवी बुद्धीचे 
स्वातंत्र्य यांचा मेळ बसवून मानवी बुद्धीला प्रकटित 
शास्त्राची मर्यादा अनुल्लंघनीय आहे, ही गोष्ट सिद्ध 
केली. परंतु सेंट ऑगस्टीन व टॉमस अक्वाय्‌नस 
या दोघांची तुलना करता असे आढळून येते, की 
मानवी बुद्धी ही पापदूषित, ढगाळलेली व पूण 
असमर्थ आहे असे ऑगस्टीनने प्रस्थापित केले; त्याच्या 
उलट टॉमस अक्वाय्‌नसने असा सिद्धांत प्रति- 
प्रादिल्ला, की मानवी बुद्धीचे एक व धरमंश्रद्धेचे दुसरे 


१५ 


अशी विभिन्न क्षेत्रे असून मानवी बृद्धी पारलौकिक 
मानवी हिताच्या क्षेत्रात धमंश्यास्त्राचे शब्दप्रामाण्य 
मानून निर्णेय घेऊ शकते. ऐहिक वास्तव विश्व व 
जीवन यांच्याबद्दल मानवी बुद्धीला स्वातंत्र्य आहे. 
सेंट ऑगस्टीनच्या मते मानवी बुद्धीने सामथ्यं 
गमावले ते आदि माता-पित्यांच्या पतनामुळे, 
मानवी बुद्धी मांसविकारमय ऐहिक जीवनात 
भौतिक विश्‍वात गुंतल्यामुळे तिचे सत्यदशंनाचे 
सामर्थ्ये लोपले. श्रद्धेच्या आधारानेच ईश्‍वरास शरण 
जाऊन बुद्धीत ईश्वराचा प्रकाश प्रतिबिबित होऊ 
शकतो. ख्रिश्‍चन धर्माच्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी 
ऑगस्टीनने प्लेटो व प्लोटायनस यांच्याशी 'बायबल? 
मधील विचारांची सांगड घालून केली. उलट टॉमस 
अक्वाय्‌नसने अँरिस्टॉटलचा आश्रय घेऊन मानवी 
बुद्धीला जास्तीत जास्त अवसर देण्याचा प्रयत्न 
केला. पीत्राके आणि वल्ला यांनी चचचा व धमं- 
गुरूंचा अंतिम निर्णयाचा हकक नाकारला. आणि 
त्याबरोबर मध्ययुगीन धाभमिक तत्त्वज्ञानालाही 
बगल दिली. 


चघार्मिक मानवतावाद व 
निसर्गनिष्ठ मानवतावाद 


मानवतावादाच्या प्रभावाखाली प्लेटोच्या विचा- 
रांना निराळा आकार देऊन गियॉव्हनी देल्ला 
मिरांदोला पिचो ( १४६३-९४) व मासिलीओ 
फिचिनो (१४३३-९३) यांनी स्त्रिचन धर्माच्या 
तत्त्वज्ञानाची मांडणी केली. स्त्रिचन देवविद्या, 
प्लेटोचे तत्त्वज्ञान आणि मानवी ऐहिक मूल्ये यांचा 
समस्वय त्यांनी केला. प्लेटोचे बुद्धिगम्य शाश्‍वत ब 
मंगलमय सत्य आणि मनुष्याच्या मनातील आदर्शाची 
ओढ यांचा अतूट संबंध त्यांना दिसला. कलापूर्ण 
जीवनाचे समर्थन या अतुट संबंधातून मिळाले. 
स्त्रिश्‍चन धर्मातील ऐहिक जीवनाची पापमूलकता 
व पापमयता त्यामुळे नाकारता आली. या आदर्शाच्या 
ओढीच्या सिद्धांताचाच उपसिद्धांत म्हणजे मानवी 
स्वातंत्र्य होय. स्वातंत्र्याचा विस्तार व विकास कर- 
ण्याची बौद्धिक शक्‍ती ईश्‍वरापासूनच माणसाला 
मिळाली आहे, असा विचार पिचोने ' ओरेशन ऑन 
द डिग्निटी ऑफ सॅन ' या मानवाच्या महिम्या- 
वरील प्रवचनात मांडला. प्लेटो व अरिस्टॉटल या 


१द्‌ 


दोन्ही परंपरेतील निष्कषे सुसंगत आहे, या मुद्याची 
मांडणी त्याने केली. तो म्हणतो- “ मआदमला देव 
म्हणतो, माणसा, तुला निश्‍चित असे स्थान, तुलाचे 
उच्ति असा आकार किंवा विशिष्ट दाथभाग मी 
दिलेला नाही. त्यामुळे तुला पाहिजे ते स्थान, पाहिजे 
तो आकार, पाहिजे त्या देणग्या तुझ्या इच्छेप्रमाणे 
आणि निर्णयाप्रमाणे मिळू शकतात. उळूट विश्‍वा- 
तील सवे वस्तू आणि प्राणी थांना ठराविक निश्‍चित 
स्वभावधमं प्राप्त झालेला आहे आणि त्यांना अगदी 
निठचित नियमांच्या बंधनानुसारेच रहावे लागते. 
तुलाच केवळ मर्यादा. नाहीत. तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू 
स्वतःला बंधन घातले तरच बंधन आहे. ही अशी 
स्वतंत्र इच्छा मी तुला दिली आहे. विदवाच्या 
केंद्रस्थानी मी तुला स्थापिले आहे. त्यामुळे 
भोवताली कष्टावाचून तू नजर सहज टाकू शक- 
तोस आणि इष्ट ते सवे बघू शकतोस. तुला मी 
दिव्यरूपात वा पाथिव रूपात निर्मिले नाही. मत्ये 
किवा अमर बनविले नाही. त्यामुळे तुला पाहिजे 
त्या स्वरूपात स्वतःची निमिती करून आणि वाटेल 
तो आकार धारण करून तुझे स्वामित्व प्रस्थापित 
करू शकतोस. तू स्वत:ला पशुत्वापयंत अवनत क 
शकतोस किंवा दिव्य स्वरूपापर्यंत पोहोचू शकतोस, 
आकाशस्थ पित्याने माणसाला जन्मापासूनच जीव- 
नाचा कोणताही आकार निर्मिण्याला योग्य अशी 
बीजे प्रदान केली आहेत. तो जी बीजे जपून 
वाढवितो त्या बीजांप्रमाणे फळे येतात. ती वनस्प- 
तींची बीजे असतील, तर तो वनस्पतीसारखा 
स्वस्थानीच कायम रुतून राहील. इंद्रियसंवेदनांची 
बीजे वाढविली तर पशू बनेल. विवेकबृद्धीची मशागत 
केली, तर दिव्य जीवन जगणारे दैवत बनेल आणि 
प्रज्ञेची बीजे पोसली, तर देवदूत किंवा देवपुत्र 
बनेल. ” 

“८ द सिव्हीलिझेशन ऑफ रेनेसान्स इन इटली? 
या आपल्या प्रबोधनाच्या इतिहासावरील सर्वोत्कृष्ट 
ग्रंथात जेकब बुरखाटं म्हणतो, की पीचोचे हे प्रवचन 
प्रबोधनाच्या संस्कृतीने ज्या अत्यंत उदार अशा 
देणग्या दिल्या, त्यांतील एक आहे. या प्रवचनात 
प्रबोधनाचे सर्व सार आणि संपुर्ण ज्ञानसंकल्पना 
ग्रभित आहे. प्रबोधनात मनुष्य ऐहिक जीवनाशी 
अभिमुख झाला आहे. 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


पॉपोनाझी पीत्रो ( १४६२-१५२५ ) हा ऑरि 
स्टॉटल्चा पुरस्कर्ता होता. माणसाला उच्च जौवन- 
भूल्ये किंवा आदश तत्त्वे यांचा बुद्धीने स्वतंत्रपणे 
साक्षात्कार होत नाही; कारण त्याची बुद्धी व ज्ञान 
इंद्रियाधीन आहे. आत्मा गभर ओऔंहे, हा. केवळ 
श्रद्धेय सिद्धांत आहे. अमर आत्म्याचे अस्तित्व सिद्ध 
करण्यास बुद्धीपाशी निश्चित पुरावा नाही, नैतिक 
जीवनाचे मृत्यूनंतरचे फलित निश्‍चित करण्याकरता 
अनेकांनी सात्म्याचे अपरत्व है स्वीकारले आहे; 
परंतु ऐहिक नेतिक जीवन हेच मानवाचे श्रेय व 
कृतार्थता आहे. सद्गुणाचे इष्ट फळ सद्‌गृणच 
होय; आणि दुर्गुणाचे अनिष्ट फळ दुगूणच होय. 
_ अरिस्टॉटलप्रेशिते निसंगेवादावर आधारलेली 
मानवतावादी विचारसरणी धार्मिक मानवतावादा- 
नंतर पुढे आली. ही विचारसरणी लॉरेन्झो वल्ला 
याने पुढे मांडली. त्याने मानवी इच्छास्वातंत्र्याचा 
सिद्धांत भरपूर युक्तिवादाने सिद्ध केला. ईश्वर हा 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आहे, जगात जे जे घडले, 
घडत आहे व घडणार आहे त्या सर्वांचे ईश्वराला 
ज्ञान आहे, त्या ज्ञानाला कालाची मर्यादा नाही हा 
ख्थिशचन धर्माचा सिद्धांत व मानवाच्या इच्छा- 
स्वातंत्र्याचा सिद्धांत यांच्यातला ताफिक विरोध 
अमान्य करता येत नाही हे जरी खरे असले, तरी 
इच्छास्वातंत्र्य हे अनुभवसिद्ध आहे आणि ते मानले 
नाही, तर मानवाच्या सर्जनशीलतेचा अर्थ करता येत 
नाही आणि वतंनाबद्दल त्याला जबाबदार धरता 
येणार नाही. त्याच्या इच्छेचा विषय सुख हा आहे. 
सुख हे अंतिम नैतिक मूल्य आहे. ज्या नियमांनी नग- 
रांचे जीवन नियमित करावे लागते, ते नियम नगरांना 
अधिक सुष्ष मिळावे म्हणूनच केलेले असतात. न्याय- 
तत्त्व, काव्य, कला इत्यादिकांचे मूल्य सुख हेच आहे. 
जीवनाच्या गरजा पुरवणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. 
धामिक वैराग्यवाद हा सामान्य मनुष्याचा जीवनाचा 
मार्गे नव्हे, स्त्रिस्ताच्या जीवनाचा आदश हा वैराग्य- 
वादी धमंगुरूंपुरता मर्यादित नाही. तो सर्व मानवांना 
लाभदायक आहे. अँरिस्टॉटलचे सताशास्त्र आणि 
भौतिकी यांच्यापेक्षा भॅरिस्टॉटलच्या नीतिशास्त्रा- 
लाच प्रबोधनकालातील व्रिचारवंतांनी अधिक महत्त्व 
दिले. वि क सताशास्त्र ( मेटॅफिझिक्स ) 
व भोतिकी यांचेही अध्ययन चालू होते, बुद्धिगम्य 


प्रबोधनकाल 


थस्तुतच्वे व इंद्रियगम्य भोतिक पदाथं यांची अभे- 
दता ऑरिस्टॉटलने प्रतिपादिली. त्यांतून वास्तव 
विश्वाला नवे नवे आकार देणारे प्रबोधनकालीन 
कलाकार व वैज्ञानिक यांती-प्रत्यक्ष अनुभवांच्या 
झाधारे गणित व तके यांच्या साहाय्याने विश्वाचे 
ज्ञान होते; वैज्ञानिक विचारांची व कलांची निमिती 
करणारी एकच मानवी प्रज्ञा आहे,-अश्ली विचार- 
सरणी प्रबोधनकालात प्रस्थापित केली. 

टोमॅसो कॅपॅनेल्ला ( १५६८-१६३९ ) याने, 
पंधराव्या शतकातील जर्मन तत्त्वज्ञानी निकोलस 
कुसानस (१४०१ - ६४ ) याच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
प्रभावाखाली आपले सत्ताशास्त्र व ज्ञानमीमांसा 
सांगितली. कुसानस हा जर्मनीत इ. स. १४०१ मध्ये 
जन्मला; वयाच्या १६ व्या वर्षी तारुण्यात तो इटली 
येथील पदुआ विद्यापीठामध्ये ग्रीक तत्त्वज्ञानाच्या 
अध्यथनार्थ गेला. तेथील प्रबोधनाची प्रेरणा त्याने 
आत्मसात केली. सवधर्मसमत्वयवादी तत्त्वज्ञानाची 
मांडणी याने प्रथम केली, ख्रिश्‍चन धर्म व इस्लाम 
यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला; आणि त्याने 
आपले नवे तत्त्वज्ञान अनेक निबंधांच्या स्वरूपात 
मांडले. त्याचा प्रभाव प्रबोधनकालातील लिओनार्दो 
द विंची ( १४५२-१५१९ ), गियारडानो ब्रूनो 
(१५४८-१६००) इ. इटालियन तत्त्वचितकांवरही 
पडल्याशिवाय राहिला नाही. माणूस, निसर्ग आणि 
ईश्वर यांच्या संबंधाची कुसातसची मीमांसा प्रबोधन 
कालातील इहवादाला अत्यंत पोषक आणि स्फू्ति- 
दायक ठरली. निसर्ग व माणूस हे ईश्‍वरी दिव्य 
शक्‍तीचेच आविष्कार होत, हा मूळ सिद्धांत कुसा- 
नसने मांडला. ' बायबल ' मधील माणसाच्या पाप- 
मय जीवनाची मीमांसा मध्ययुगीन स्त्रिश्‍चन विचा- 
राचा पाया होता; हा पाया प्रबोधनकालात ढास- 
ळला. त्यास कुसानसचेही योगदान कारण झाले. 
ईश्वराने माणूस स्वतःची प्रतिमा म्हणून निमिला या 
सिद्धांताला महत्त्व आले. त्याचा उत्कृष्ट परिष्कार 
प्रबोधनकालातील कुसानसने व अन्य विचारवंतांच्या 
धार्मिक मानवतावादाने केला. कुसानस म्हणतो, की 
इहवरी चैतन्य मानवी बुद्धीच्या रूपाने मानवात वास 
करीत आहे. मानवाची सर्जनशक्‍्ती ही ईश्‍वरी 
शक्तीच आहे. ईरवराचे निर्माणस्वातंत्र्य मानवामध्य 
या शक्‍तोच्या रूपाने प्रकट झाले आहे. ईश्‍वर हा सवे 

नधा. दै 


:/ 


तंत्र स्वतंत्र असा कलाकार आहे. त्याची प्रतिमाच 
माणूस, म्हणून माणूस हा स्वतःच्या विश्वाचा 
म्हणजे संस्कृतीचा मुक्‍त कलाकार बनला. 

* बायवल हे ईश्‍वराने प्रकटित केलेले शास्त्र 
आहे, म्हणून ' बायबल*मधील सत्य हे अंतिम सत्य 
मानले पाहिजे हा मध्ययुगीन विचार कुसानसने 
मर्यादित अर्थानेच मान्य केला. कुसानसच्या 
सांगण्याप्रमाणे देवाने केलेली दोन प्रकटने : एक 
: बायबल ” व दुसरे निसगं. निसर्ग हे ईश्‍वराचे 
मुख्य पवित्र पुस्तक होय; निसगे ही ईकवराची 
सातत्याने सुरू असलेली कृती आहे व * बायबल 
ही जुनी, एका विशिष्ट काळातील मर्यादित उक्ती 
आहे. उक्तीचे अनेक अ्थं व विरुद्धही अर्थ होऊ 
शकतात, तसे प्रत्यक्ष कृतीचे नसते. उक्तीच्या द्वारे 
अथे व्यक्‍त होतो, तर कृती हा प्रत्यक्ष दिसणारा 
अथे असतो. म्हणून विश्‍वाचा अर्थ समजून घेणे 
म्हणजेच ईश्‍वरी अबाधित सत्याचे ज्ञान करून घेणे 
होय. अश्या रीतीने' मानवाच्या ऐहिक जीवनाचे 
धार्मिक पवित्र मूल्य प्रबोधनयुगात स्वीकारले गेले. 


मानव हा ईइवराची प्रतिमा असल्यामुळे ईश्‍व- 
राचे सृष्टिनिभितीचे कतृंत्व मानवातही उतरले 
आहे. ईश्‍वराच्या ज्ञानात जसे सवे अनंत विश्व 
सामावले आहे, तसे ते मानवाच्या बुद्धीतही सामावले 
आहे. मानवी पिण्डात ब्रह्माण्डाची सर्व तत्त्वे 
उतरली आहेत. माणसाच्या बृद्धीला गणिताच्या 
द्वारे विदवाचे आकलन निरिचितपणे होते. या 
बुद्धीच्या द्वारे मनुष्याने आपले सांस्कृतिक विश्‍व 
नि्भिले आहे. म्रह्मांड अनंत आहे; त्या अनंताचे 
आकलन मानवी बुद्धी करत. 


दैवगती विरुद्ध शौये 


मध्ययुगातील अखेरचा प्रज्ञावंत महाकवी डाण्टे 
याने मानवी जीवनातील कल्याण व अकल्याण, 
उत्क्षे व अपकषे, वैभव व अकिचनता हे सर्व दैव- 
गतीच (फॉर्च्युन) नियंत्रित करते असे गृहीत धरले 
आहे. प्रबोधनकालात मानव हा देवाची प्रतिमा 
होय, या कल्पनेला महत्त्व आल्यामुळे व अनंताचां 
वेध घेण्याची त्याची शक्‍ती सिद्ध झाल्यामुळे मानवी 
भवितव्याचा कारागीर मानवच ठरला. ही गोष्टं 
प्रथम पिचोने 'सुप्रसिद्ध ववतृत्वेपूर्णे भाषणात सुरेख 


१्ट 


रीतीने मांडली आहे. याचाच मागोवा घेत ब्रूनोने 
दैवगती नव्हे तर शौयंच (व्हॅलर) मानवी भवितव्य 
घडविते, हा सिद्धांत स्थापित केला. ब्रूनोने ग्रीक 
कथेच्या वेषात हा सिद्धांत मांडला : ' देवाधिदेव 
झ्यूसच्या समोर दैवगती उभी राहते आणि तेथे 
जमलेल्या ऑलिंपियन देवगणांच्या सभेत झ्यूसला 
विनविते, की या स्वर्गीय सभेमध्ये महावीर हर्क्यूलसला 
जे स्थान आहे ते मला मिळावे. तेव्हा देवाधिदेव 
तिला सांगतो, की नाही. या देवसभेत तू कोठेही 
इतरत्र बैस, कोणतेही स्थान पाहिजे तेव्हा तुला 
मिळेल; तू तशी चंचल्च आहेस; परंतु हर्क्यूलसचे 
स्थान मिळणार नाही. हर्क्यूलसचे स्थान आता 
शोर्याला दिले आहे. सत्य, नियमबद्धता आणि न्याय 
यांचे शासन चालायचे तर शोये हे उपस्थितच 
पाहिजे. प्रत्येक सद्गणाचा आधार, न्यायाची ढाल 
आणि सत्याचे उत्तुंग शिखर म्हणजे शौये होय. 
दुर्गुणामुळे शोये वाकत नसते. दुःख आणि व्यथा 
शोर्याला जिकू शकत नाहीत. शौर्याची यात्रा 
नेहमी धोक्यातूनच सुरू असते. भोगवासनेला 
शौर्यापुढे वाकावे लागते, संपत्तीची शौर्याला पर्वा 
नसते. देवगतीला कबजात आणण्याचे कार्य शौर्य 
करीत असते «. बूनो हा प्रबोधन-तत्त्वज्ञानाची 
जीवनाकडे पाहण्याची मूल्भूत प्रवृत्ती स्पष्टपणे 
मांडणारा हुतात्मा वीरपुरुष होय. त्याने प्रबोधन- 
कालातील माणसाचा आत्मविश्वास दृढ केला. परंतु 
दैवगती आणि शोये यांच्यासंबंधी निकोलो 
मॅकिमाव्हेली ( १४६९-१५२७ ) याने बूनोपेक्षा 
अधिक समतोल मांडणी केली आहे. त्याच्या मते 
माणसांच्या पन्नास टक्के कृतींवर दैवगतीचे नियंत्रण 
असते. परंतु जो दृढतेने प्रयत्नशील होतो, तोच अवि- 
श्रांत रीतीने खंड पडू न देता साहसाने दैवगतीवर 
ताबा मिळवितो. लिऑन बॅटिस्टा अल्बर्टी ( १४०४- 
७२ ) म्हणतो, कौ जो तरणपटू मनुष्य आपल्या 
सामर्थ्यावर विशववासून नदीच्या पुरातून मार्ग काढतो, 
त्याला दैवगती खेचून नेऊ शकत नाही. प्रबोधन- 
कालातील मुत्सद्दी व कर्तृत्ववान अज्ञा माणसांची 
भावना यात व्यक्‍त होते ; परंतु तक्त्वचितकही या 
भावनेचे भागीदार झालेले दिसतात. पिचो देल्ला 
मिरांदोळा हीच भावना अधिक मुक्‍त व धाडसी 
उदुगाराने व्यक्त करतो- ' मानवी मनाचे चमत्कार 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


स्वर्गीय चमत्कारापेक्षा मोठे आहेत. या भूपृष्ठावर 
माणसापेक्षा श्रेष्ठ काही नाही. माणसाचे मन व 
माणसाचा आत्मा याशिवाय जगात काही श्रेष्ठ 
नाही. तुम्ही मन व आत्मा यांच्यापर्यंत पोहोचाल 
तेव्हा तुम्हाला आढळेल, की तुम्ही स्वर्गाच्याही वर 
जाऊन पोहोचला आहात *. 


सवेधर्मसमभाव किंवा सवैधर्मसहिष्णुता 


निकोलस कुसानस, मासिलीओ फीचिनो आणि 
प्रबोधनकालातील धार्मिक मानवतावादाचे शिखर 
गाठलेला डेसीडेरिअस इरास्मस (१४६६-१५३६) 
यांनी सर्वघर्मसमभाव किंवा सवेधरमंसहिष्णुता 
अंतर्भूत करणारे धार्मिक तत्त्वज्ञान मांडून मानवी 
ऐक्याचा तात्विक पाया रचला. मध्ययुगीन 
ख्त्रिशचन धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांचा मानवी प्रज्ञेवर 
विश्वास नव्हता, ईश्वराने सव जीवात्म्यांचे भवितव्य 
अगोदरच निश्चित केलेळे असते. माणूस पुण 
परतंत्र; त्याचे भवितव्य पूर्वनिशचित; ऐहिक जीवन 
हे पापमय असून पइचात्तप्त होऊन त्यापासून परा- 
डमुख झालेल्या आत्म्यासच दुर्गतीतून मुक्‍ती मिळू 
शकते. या विचाराच्या नेमका विरुद्ध असा हा 
विचार आहे. येशू ख्रिस्त ही केवळ ऐतिहासिक 
व्यक्‍ती नसून पृथ्वी आणि स्वर्ग यांचा दुवा अस- 
लेल्या मनुष्याचे मानव्य म्हणजेच येशू ख्रिस्त होय. 
या मानव्याचा नेतिक विकास म्हणजेच ख्रिस्ती 
चेतन्याचा आविष्कार होय. अज्ञा जाणिवेने भरलेले 
प्रवोधनकालीन कवी ? साहित्यकार, कलाकार, 
तत्त्वज्ञ आणि अनेक पराक्रमी पुरुष होते. कुसातसने 
हा विचार थोडक्यात असा मांडला आहे : 


ट्र 2 चे रि 
क जगातील सर्व राष्ट्रांचे व धामिक संप्रदायाचे 
प्रतिनिधी परमेश्वरापुढे उपस्थित होऊन प्राथना 
केरतात, को राष्ट्रा-राष्ट्र 


तील आणि भिन्न धर्मांतील 
विरोध आणि मतभेद अंतिम निर्णय देऊन, देवा, तु 
मिटव; कारण सगळेच धर्म एकाच श्रेयस्कर श्रेष्ठ 
उद्दिष्टाप्रत पोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत व 
उदिष्ट म्हणजे शुद्ध सत्य, शुद्ध सत्ता म्हणजे 
इश्वर होय. सगळेच जीवनाची मागणी करतात 
आणि तु तर जीवनाचा मळ स्रोत आहेस, अनेक 
प्रकारचे धामिक संप्रदाय > झी 


दाय व कमकांड, तुझी नाना 
प्रकारची अभिधाने ही सर्वे अप्रमेद व अवणं- 


प्रवबोधनकाल 


नीय अश्या तुझ्याच प्रीत्यथे असतात. कोणतेही 
मृत, मर्यादित वा सान्त जे जे आहे, ते ते तूच 
निमिलेळे आहेस. तु अनंत अशी शक्‍ती आहेस. तू 
सवेसम्थे असल्यामुळें तू असा आकार निर्माण करू 
शकतोस की ज्याच्य़ातून तुझे दर्शन होऊ शकेल. तू 
गुप्त राहू नकोस. कृपा कर. प्रकट हो. त्यामुळे 
सगळ्यांचे तारण होईल. तू आमची प्रार्थना ऐकलीस 
तर द्वेष, मत्सर आणि तलवार आणि जे जे काही 
घातक' वा अनिष्ट आहेते नष्ट होईळ आणि सग- 
ळयांच्या लक्षात येईल, कौ कमेकांडाचे व उपासनेचे 
विविध संप्रदाय असले, तरी धर्म एकच आहे. 
उपासनामागे व विविध कमंकांडें यांचा त्याग कोणी 
करू शकत नाही; परंतु कोणताही एक उपासनामागं 
अथवा कर्मकांड नीट तपासले, तर ते अपुरेच आहे 
असे सिद्ध होते. तू त्याच्या पलीकडे आहेस. ते अंतिम 
सत्य किंवा ती अंतिम सत्ता एक असली, तरी ती 
पलीकडेच राहते. कोणताही एक संप्रदाय सर्वांना 
बंधक म्हणून श्रद्धेने स्वीकारला तर किंवा सगळ्या 
प्रकारच्या पंथांना मान्यता दिली, तर पुन्हा ते सत्य 
व ती सत्ता दूरच राहते. तो विचारांच्या आणि 
जाणिवेच्या पलीकडेच राहते. कारण प्रत्येक धर्मात, 
संप्रदायात, कर्मकांडात दुसर्‍या धर्माशी, संप्रदायाशी, 
कमेकांडाशी विरोधी असे काहीतरी मूलभूत म्हणून 
मानलेलेच असते. यामुळे मतभेद झाला म्हणजे 
त्याच्य़ा पाठीमागून एक धरमंसंप्रदाय भिन्न मत- 
वाल्याचा छळ केल्याशिवाय राहत नाही. म्हणून 
अखेरीस द्वेष आणि युद्धे अटळ ठरतात. म्हणून सवं 
धर्मपंथ आणि कर्मकांडे, विविध प्रकारच्या संज्ञा 
आणि नावे ही केवळ प्रतीके आहेत. त्या प्रतीकांतुन 
मनष्य त्या अप्रमेयाकडेच पहात असतो. प्रत्येक 
व्यक्‍ती साक्षात्‌ ईश्‍वराभिमुख असते. परंतु व्यक्‍ती 
व व्यक्‍तीची धार्मिक प्रतीके यांच्या मर्यादा टाळता 
येत नाहीत. व्यक्‍ती अगणित भाहेत म्हणून त्या 
अनंताकडे पाहण्याचे दृष्टिकोनही अनंत आहेत. है 
अगणित दृष्टिकोन म्हणजे मानवी जीवनाचे मोठे 
वैभवच होय. सर्वे विव हे त्या अनंताचे प्रतीक 
आहे.” 

या व्यापक धर्माचे मुख्य पवित्र पुस्तक ईश्‍वर- 
निमित निसर्गे ठरला. गणिती, तंत्रज्ञ, कलाकार 
यांनी परंपरागत पुस्तकी ज्ञानाला महत्त्व न देता 


रष 


प्रत्यक्ष निसर्गाचा अनुभवच प्रमाण मानला. हा 
अनुभव घेण्याची शक्‍ती असलेले मन हे ईश्‍वराच्या 
मनासारखेच सर्जनशील आहे, हे ध्यानात आले. हे 
मानवी मन इंद्रियगम्य निसर्गाच्या आधारे आकार 
निमिते, आकार बदलते. असा प्रबोधनकालातील 
कलेचा महत्त्वाचा आशय बनला, कलेचा व सौंदर्याचा 
संप्रदाय इहवादी आणि इंद्रियानुभवप्रधान झाला. 
इंद्रियांनी मिळणारा आनंद हा बंधमुक्त झाला. 
परंतु सोंदर्यात कलेच्या आकृतिबंधाची किवा निमि- 
तीची चमत्कृती तेवढ्याने उलगडत नाही. म्हणून 
निसर्ग आणि माणूस यांचा मूळ निर्माता हाच 
सौंदर्याची परिपुर्ण मूर्ती आणि मुक्‍त कलाकार 
असल्यामुळे निसर्गात आणि मानवमनोनिर्मित 
कलेत चमत्कारमयता आहे, असा विचार पुढे आला. 


कला च विक्षान यांचे समान अधिष्ठान 
व निसगेदर्शी प्रज्ञा 


प्रबोधनकालातील कलाकार हे सौंदर्याला केकळ 
मानसिक अधिष्ठान आहे असे मानत नव्हते. त्याला 
निसर्गाइतकीच वास्तवता आहे, असे मानू लागले. 
आकृतिबंध, मोजमाप, उचित संबंध आणि संवादिता 
हे वास्तवांचे गुणधम होत. परंतु मन हा वास्तवाचा 
गुण स्वतःच्याच स्वभावधर्मातून निर्माण होतो, असे 
मानते. कारण अशिक्षित मनालादेखील सुरूप व 
कुरूप यांच्यातला भेद स्पष्ट जाणवतो. ओबडधोबड 
अस्ताव्यस्त पसारा आणि व्यवस्था आणि रचनाया 
दृंद्ातला फरक संस्कार नसलेले मनही स्पष्ट लक्षात 
घेते. कोणताही गोलाकार सर्वांना प्रशस्त वाटतो. 
एखाद्या मंदिराच्या भितींची व त्यातील पाषाणांची 
नीट मांडणी, दरवाजे आणि खिडक्या यांची जेथल्या 
तेथे रचना असल्यास कोणालाही पसंत पडतात. 
मनुष्याच्या शरीरातील अंगोपांगांची प्रमाणबद्धता, 
स्वरांचा सुसंवाद आणि माधुये यांचे आकर्षण 
सामान्यांच्या नेत्रांना व कानांना असतेच. त्याच्या 
पाठीमागे युक्तिवाद शोधावा लागत नाही. याचे 
कारण असे, की विशवरचनेची सगळी मूळ तत्त्वे 
मनुष्याच्या मनामध्ये सुसंगत रीतीने भरलेली अस- 
तात. माणूस हा विश्वाचा प्रतिनिधी आणि विइवा- 
तील तत्त्वांचा मूर्ताकार आहे. बृद्धिगम्य आणि 
इंद्रियगम्य अशा विश्वाच्या स्थिर आणि चंचल 


२९: 


अस्तित्वाचा तो मध्यबिंदू आहे. ईश्वराने निमिलेल्या 
विठववाला व विश्‍वातील वस्तूंना सुसंगत असे आकृति- 
बंध आहेत ; हे कक्षात आले म्हणजे माणसाला 
जिथे जिथे अव्यवस्था, गोंधळ व गुंतागुंत दिसते, 
तिथे तिथे व्यवस्था व सुसंगतीही सापडू शकते. 
याकरिता त्याला स्वतःचे दिव्यत्व सापडून स्वत:- 
वरचा विश्‍वास मात्र बळावला पाहिजे. तो म्हणजे 
विश्वावरचा विदवास होय; त्यामुळे इंद्रियगम्य 
जगाला आकार देण्याची सजंनशक्‍ती माणसात आहे, 
ती प्रकट होते. लिओनार्दो द विची सांगतो, की 
निसर्गाने स्वाभाविक रीतीने तुमच्यापुढे मांडलेल्या 
वस्तूंचे तुम्हाला आकलन होते, ज्ञान होते. एवढ्याच 
मुळे तुम्ही स्वतःवर खूष होऊ नका. तुमच्या मनाने 
त्या वस्तूंच्यामध्ये जे इष्ट आकार आणि उदिष्टे 
कल्पिलेली असतात, त्यांच्यापासुन आनंद झाला 
पाहिजे. मानवी प्रज्ञेमध्ये बुद्धी व प्रतिभा हे दोन 
घटक आहेत ; ते एकमेकांचे पूरक आहेत. बुद्धी 
आणि प्रतिभा यांचे काय एकच ; ते म्हणजे वस्तूंना 
आकृतिबंध देणे. बुद्धीने विज्ञान आणि प्रतिभेने कला 
निर्माण होते. 

,मूळ अस्सल ग्रीक व लॅटिन ग्रंथांच्या प्लेटो, 
भॅरिस्टॉटल, सिसरो, सिनेका, वजिल इत्यादिकांच्या 
अध्ययनाने संस्कारलेल्या प्रबोधनाच्या उत्कषंकालात 
बुद्धिगम्य सामान्य नियमांची आणि त्यातील सत्य व 
इंद्रियगम्य अनंत विश्येषांनी भरलेला निसगं यांची 
एकरूपता लक्षात आली. धाभिक मानवतावादाने 
निसगे हेच ईरवरी प्रकटन ठरविले. त्यानंतर 
अँरिस्टॉटलच्या प्रेरणेने नेसगिक मानवतावाद या 
उत्कर्षकालात काही विशेष व्यक्‍तींनी पुरस्कारिला. 
ज्ञानेंद्रियांनी घेतलेला व मनात भरलेला अनुभव 
आणि मनातील सर्जनशील प्रतिभा व विवेकबुद्धी 
यांच्या संगमात सत्याचे यथार्थ ज्ञान होते आणि 
चमत्कृतिपू्ण असे सौंदयं अनुभवास येते ; त्या सौंद- 
र्यांची कलात्मक निर्मिती करता येते. या सिद्धांताने 
हा उत्क्षकाल भारावला गेला, निसगंनिष्ठ मान- 
वतावादाची पताका उंचावली, आधुनिक विज्ञान- 
युगाचा हाच पाया होय. येथूनच विज्ञानाचा राजमार्ग 
सुरू होतो. 

बुद्धिगम्य नियती (नेसेसिटी) हे सत्याचे शाश्‍वत 
रूप होय. या सत्याचा अनुभवगम्य अनियत 


नवभारत 


एप्रिल, १९८७ 


(भॅक्सिडेंटल) अशा नैसर्गिक विशेष पदार्थांशी 
अविभाज्य समवाय आहे, हा विचार यावेळी दृढ 
झाला. विवेकबुद्धिवाद व इंद्रियानुभववाद यांच्या 
संगमाचे चित्र हे प्रबोधनाच्या विचारप्रवाहाचे चित्र 
होय. नियतिबद्ध संकल्पनांचे स्वरूप गणिताच्या तके- 
शास्त्रामध्ये स्पष्ट होते. हे गणिताचे तकेशास्त्र 
केवळ विज्ञानपद्धतीच निश्‍चित करीत नाही, तर ते 
कलेची तत्त्वप्रणालीही निश्चित करते. विज्ञान व 
कला यांच्या तत्त्वप्रणाली एकमेकांच्या हातात हात 
घालून प्रवास करीत असतात, असा एक विचार 
यावेळी उदयास आला. कारण कलेचा आकुतिबंध 
मोजमापाने निद्र्चिते होत असतो. अकश्ा रीतीने 
दोघांचा साधनमार्ग एकरूप होतो. ही गोष्ट 
गॅलिलीओने आपल्या सुप्रसिद्ध संवादनिबंधात स्पष्ट 
केली आहे. मानवी वुद्धीबहल्ची स्वत.ची संकल्पना 
स्पष्ट करताना अनुभवनिष्ठ ज्ञानाच्या रचनेत 
बुद्धीचे काये चालूच असते, याची उदाहरणे म्हणून 
मायकेल भंजेलो, राफेल व टिशन या कलाकारांचा 
उल्लेख करतो आणि विषयवस्तु व ज्ञान यांचा 
परस्परसंबंध (कोरिलेशन) दाखवून देतो. त्याच्या 
मते मानवाचे स्वातंत्र्य व त्याची मूलभूत सर्जेन- 
शीलता ही निसर्गात सामावलेल्या ' नियतीशी 
संबद्ध आहे. 

लिओनार्दो द विची हा आपल्या टिपणीमध्ये 
भत्यक्ष अनुभव व गणिताचा अनुप्रयोग (अप्लिकेशन) 
यांचा अविच्छेद्य संबंध निशिचित करतो आणि म्हणतो, 
की परंपरागत पुस्तकी ज्ञानावर भरवसा ठेव नका; 
पोथ्यापुस्तकांपेक्षा निसंगाकडे वळा. निसगे "सागतो 
तेच बरोबर असते. आपले नेत्र निसर्गावर रोखा. 
फलज्योतिष, जादू, किमया इ. निसर्गविद्या ह्या 
स्वप्नाचा खेळ आणि फसवे '्रमजंजाल आहे, याचे 
कारण प्रयोगसिद्ध अनुभव व गणिताचा अनप्रयोग 
यांच्याशी त्यांचा संबंध नाही. प्रयोग चुकत नसतो; 
प्रत्यक्ष अनुभव चुकत नसतो; गणिताचा अनप्रयोग 
न केल्यामुळे प्रयोगाचा व अनुभवाचा कल्पिलेला 
अथ चुकत असतो. आपल्या शक्‍तीबाहेरच्या अपेक्षां- 
मुळे ही फसवणूक होत असते. अनुभवांचे गणिती 
मड पा वणेन हेच अनुभवाचे खरे फलित होय. 

र भव एकमेकांची पूरक अंगे होत. दृश्याचा 
अनत पसारा आहे. गणिताच्या बौद्धिक व्यवस्थेत 


प्रबोधनकालं 


ह्याची रचना केल्याने सत्य हाती लागते. अगणित 
नियम निसर्गात लपलेले आहेत. लिओनार्दोच्या 
टिपण्यांमध्ये आधुनिक गतिविज्ञानाचे अनेक निष्कर्ष 
टिपलेले आढळतात. त्यात गँलिलीओने सिद्ध केलेली 
गतीची उपपत्तीदेखील सूचित केलेली आढळते. 
निसर्गही प्रत्यक्ष नियतीच (नेसेसिटी) होय. हा 
लिओनार्दोचा विचारच गॅलिलीओने स्वीकारला 
आहे. तो म्हणतो, कौ अँरिस्टॉटलळ व मध्ययुगीन 
तत्त्ववेत्ते यांनी जे निस्गतत्त्वज्ञान सांगितले आहे, ते 
निसर्गाला प्रत्यक्ष भेटून व विचारून सांगितले नाही. 
तो शुद्ध कल्पनाविलास आहे. खरे पाहता निसगं हे 
तत्त्वज्ञानाचे उघडे पुस्तक आहे; ते आपल्या नेत्रां- 
समोर कायम असते; परंतु ते सुसंबद्ध गणिताक्ष रां- 
मध्ये लिहिले आहे; हे गणित सोडवा म्हणज निसंगं 
समजेल, गँलिलीओचे हे अनुभवनिष्ठ गणित म्हण- 
जेच विज्ञानातील गृहीतक ( हायपॉथिसिस ) होय. 
अस्तित्व व घटना यांचे संबंध म्हणजे कार्यकारण- 
भाव होय. कार्याचे कारणांशी व कारणांचे कार्याशी 
असलेले संबंध तार्किक व गणिती स्वरूपाचेच 
असतात. 

वरील विवेचनावरून लीओनार्दो व गॅलिलीओ 
यांचा विचार एकमेकांशी जुळता असला, तरी या 
निर्णयास ते एकाच मार्गाने पोहोचले नाहीत. कारण 
गॅलिलीओने निसर्गाचे वास्तव जग आणि कल्पना- 
तरंगातील कथा वा गोष्टी यांचे कल्पित जग 
यांच्यात भेदक रेषा काढून काव्य व कला यांना 
कल्पित जगात समाविष्ट केले. उलट, लिओनार्दोच्या 
मते काव्य व कला ही अस्सल वास्तवाच्या ज्ञानाचे 
साधन आहे; केवळ मानसिक कल्पनातरंग एवढाच 
कलेचा अर्थ नाही; विज्ञानातील सत्याचे मूल्य जेवढे 
आहे त्यापेक्षा कलेत कमी नाही; दोन्हीतील सत्य 
सारख्याच तोलाचे आहे. या बाबतीत गटे व 
लिओनार्दो यांचा दृष्टिकोन सारखाच आहे. कला- 
कारांची वैयक्तिक रीती (मॅतर) व अस्सल कला- 
हौली यांच्यात दोघेही मौलिक फरक मानतात. 
कलाैलीचे मूळ, त्यांच्या मते, ज्ञानाच्या अत्यंत 
खोल अशा अधिष्ठानावर, वस्तुतत्त्वावर रुजलेले 
असते, ते वस्तुतत््वच आकृतिबंधात व्यक्‍त व 
दृग्गोचर होते. हा आकृतिबंधच संकल्पनेची व 
ज्ञानाची कक्षा व मर्यादा होय. अंतरचक्षू व बाह्य- 


२१ 


चक्ष्‌ यांचा व विज्ञानाचा हाच विषय होय. लिओ- 
नार्दो वैज्ञानिक, अभियंता, तंत्रज्ञ व कलाकार 
होता. या सवे नात्यांनी तो नेत्रविषय विशवालाच 
मुख्य स्थान देतो. नेत्रविषय विश्व अर्धेवट नव्हे तर 
समग्र व सुसंगत रूपातच त्याच्यापुढे उभे राहते. 
त्याच्या मते संशोधनाच्या प्रगतीकरिता कला व 
विज्ञान ह्या दोन्ही क्षेत्रांत प्रत्यक्ष इंद्रियजन्य अनुभव 
व निश्‍चित इंद्रियसंवेद्य कल्पनातरंग ( एक्झॅक्ट 
सेन्सिवळ फॅन्टसी ) यांचे साहचये लागते. या 
कल्पनातरंगाला स्वगत मोजमाप असते. कल्पना- 
तरंग व विकर्षण ( अँब्स्ट्रॅकशन ) वस्तुदर्शनाला 
मार्ग दाखवितात आणि पूर्णता आणतात. निसगं- 
दर्शनाला गणितान्वित केलेल्या आकाराच्या विचा- 
राची जोड द्यावी लागते. तेव्हा विज्ञान व कला 
यांची परिणती होऊ लागते. मनातील बद्धीचा 
व्यापार म्हणजे गणितान्वित आकाराचा विचार 
होय, लिओनार्दोच्या दृष्टीने निसगं आकार घेऊ- 
नच अस्तित्वात येतो; निराकारता हा त्याचा 
स्वभाव नव्हे. कलेच्या माध्यमातूनदेखील साकार 
निसर्गाचेच दर्शन होते. निसर्ग हे पुणे आकाराचे 
क्षेत्र आहे; ते नियतीचे राज्य आहे. शुद्ध प्रमाण- 
बद्धता म्हणजे नियती होय; ती मनाशी निगडित 
असते. प्रमाणबद्धता ही संख्या व परिमाण यांतच 
नसते तर स्वर, ध्वनी, रंग, वजन, स्थल, काल 
किंवा कसलीही शक्‍ती यांना ती लागू आहे. निसर्ग 
माणसाशी स्वतःला प्रमाणबद्धतेने जळवन घेतो. 
त्यामुळे माणूस व निसगे यांच्यातील सामंजस्याची 
स्थापना होते. वस्तुतः निसर्ग हा अपरंपार व अनंत 
आहे. तरी त्याची अनंतता गणितगत आहे. निस- 
र्गाच्या पसाः्याला गवसणी घालणे अशक्य असले, 
तरी निसर्गाच्या अंतिम आधारभूत तत्त्वांचे आक- 
लन शक्‍य होते. गणित मनाला उच्चतम स्थरावर 
नेऊन पूर्णतेला नेते. दिव्य ज्ञान व मानवी बद्धी 
यांच्यात मध्ययुगाने अडथळा तिर्माण केला होता. 
तो यामुळे दूर होतो. 

गॅलिलीओने ज्ञानाचे दोन प्रकार सांगितले. ते 
म्हणजे निसर्गातील अगणित विशेष वस्तूंचे ज्ञान 
आणि पायाभूत व्यापक तत्त्वांचे ज्ञान, पहिला प्रकार 
अशकय व दुसरा प्रकार शक्‍य होय, असे त्याने मानले. 
कारण दुसऱया प्रकारात गणितज्ञान येते, ते निरप ८ 


र्र 


वाद व निःशंक असते. त्याची दिव्य ज्ञानाशी तुलना 
होऊ शकते. 

लिओनार्दोच्या मते कला निर्माण करणारी 
लोकोत्तर प्रतिभा व निसर्ग यांचा मूल्भूत संबंध या 
दुसर्‍या ज्ञानप्रकारामुळे स्थापित होतो. कलात्मक' 
प्रतिभा निसर्गाला उल्लंघून अवास्तव कल्पनाविला- 
सात न रमता निसर्गाचा स्वाभाविक नियम पकडते 
आणि हा नियम वास्तव सौंदर्याचा आविष्कार 
करतो. कलाकाराची प्रतिभा जेव्हा नवा दुसरा कला- 
त्मक निसर्ग घडविते, तेव्हा ती शून्यातून घडवीत 
नाही, तर स्वाभाविक नियमातुन घडविते. कारण 
आगंतुक, प्रासंगिक वा असंगत असे जे जे असेल 
त्याला निवडून, बाजूला सारूत नियत, आवश्यक व 
सुसंगत तेवढेच ठेवते. हे करताना तत्त्व हे द्श्य 
आंकारास येते. केप्लर आणि गॅलिलीओ यांनी हीच 
अनुभवाची वैज्ञानिक उपपत्ती स्वीकारली आहे. 
प्रबोधनाच्या उत्कषंकाळी कला व विज्ञान अल्ला 
तर्‍हेने एकाच मार्गाचे पथिक बनले. गॅलिलीओ 
म्हणतो, की निसर्गात सवंत्र सुसंगत नियतीचे राज्य 
आहे. याची मताझी पक्की गाठ बांधून वैज्ञानिक 
प्रयोग करीत गेले तर योग्य निर्णयाला पोचता येते. 
प्रयोगाने इंद्रियांचे अनुभव गोळा करीत आणि 
त्यांची तुलना करीत जात असता एक व्यावक 
रूपरेषा मनाशी बाळगावी लागते. किंबहुना न 
विंसरता सामान्य रूपरेषा प्रयोगाच्या आरंभी 
गृहीत धरायची असते आणि अतुभवाच्या कसोटी- 
वर तपासायची असते. तत्त्वविचार व अनुभव यांची 
सतत सांगड असावी लागते, प्रबोधनकालीन चित्र- 
कारदेखील प्रतिभेने निमिलेला आकार व वास्तवाचे 
स्वरूप यांचा संबंध सुटू देत नाही. त्यात उच्छृंखलता 
व स्वरता नसते. ते निसर्गानुभवावे फलित असते. 
कारण कलाविवही निसर्गच असतो; आणि निसर्ग 
नियतीतच जन्मतो व जगतो; नियमरहित असे 
काहीच नसते; नियमरहित म्हणजे गोंधळ व संभ्रम. 

वरील विवेचनावरून हे लक्षात येईल, की सौंदर्य 
व नियमबद्धता यांच्या तादात्म्याची उत्कट संवेदना 
प्रबोधन संस्कृतीवर अंमल गाजवीत होती. कला व 
विज्ञान यांचे अधिष्ठान ही संवेदनाच बनली. निको- 
लस कोपनिकसच्या सुयंकेंद्रित ग्रह्माळेच्या सिद्धांत!त 
तत्कालीन गणितज्ञांना सौंदयं दिसले. कोपनिकसने 


नेवैभार्रतं 


एप्रिल, १९८० 


आपले उच्च शिक्षण इटालियन विद्यापीठांमध्ये पुरे 
केळे. त्याचा शिक्षणक्रम मानवतावादी होता. त्याच्या 
सिद्धांताप्रमाणे सूर्यापासुन ग्रहमालेकडे पाहिले तर 
एक प्रकारचा सुसंगत भव्य आकार लक्षात येतो. 
आपल्या सिद्धांताच्या सौंदर्याचे वणन करीत असता 
तो म्हणतो, की दिव्य रचनाकाराची सुयंकेंद्रित कृती 
परिपूर्ण आहे. गणितज्ञांना कोपनिकसच्या सिद्धांता- 
मध्ये निसर्गाचे नियम साधे, सोपे, सरळ आहेत हे 
पटळे. सौंदर्य व सत्य एकच आहे हे ध्यानात भरले. 


कोपनिकस, केप्लर व गॅलिलीओ यांच्या प्रबो- 
धनकालीन खगोलविज्ञानाने प्राचीन युग आणि 
मध्ययुग यांच्यामध्ये मान्य झालेले विदववरचना- 
शास्त्रच कोलमडले. मध्ययुगाच्या अखेरच्या तीन 
शतकांत भॅरिस्टॉटल, टॉलेमी व बायबल यांचा 
समन्वय करून टॉमस अक्वाय्‌नसने विशववरचनाशास्त्र 
सांगितले, तेच कोलमडले, त्यामुळे परंपरागत ग्रंथां- 
वरची श्रद्धाच ढासळली. 


सत्तेचे राज्यशास्त्र व आदरशंराज्य 

लिओनार्दो आधुनिक युगाच्या प्रारंभीचा पहिला 
निसगविज्ञानी होय, तर मॅकिआव्हेली हा पहिला 
समाजविज्ञानी होय. समाजविज्ञानाचा नवा मार्ग मी 
सांगतो आहे, असे तो म्हणतो, अनुभवावर आधार- 
लेले राज्यशास्त्र त्यानेच प्रथम सांगितले. तोपर्यंत 
राज्यकर्त्यांनी कसे वागावे व कसे वागू नये, समाज 
कसा चालावा आणि कसा चालू नये असे सांगणारे 
उपदेशपर विचार पुर्वीच्या राज्यविषयक ग्रंथांमध्ये 
आले आहेत. समाज कसा चालतो आणि लोक' 
कसे वागतात यांवर म्हणजे अनुभवावर भाघारलेले 
राज्यशास्त्र मॅकिआव्हेलीने प्रथम निर्माण केले. 
आधुनिक अनुभवनिष्ठ वैज्ञानिक तकंशास्त्राचा 
प्रणेता फ्रान्सिस बेकन मॅकिआव्हेलीबद्दल म्हणतो, की 
“ माणसे कशी वागतात यावर मॅकिआव्हेलीची 
राजकीय उपपत्ती आधारलेली आहे; माणसांनी कसे 
वागावे या नैतिक सिद्धांतावर आधारलेली नाही,! 
याचा अर्थ असा, की समाज ही नैसगगिक व्यवस्था 
आहे, म्हणून निसर्गाचे नियम जसे ठरवायचे तसेच 
समाजाचेही नियम ठरविले पाहिजेत. मॅकिआव्हेलीने 
अनुभवाचा आधार घेतला त्याबरोबरच काहो 
महत्त्वाची गृहीत कृत्येही ठरविली आणि त्यांच्या 


प्रबोधनकाल 


आधारावर त्याने आपला सुप्रसिद्ध * प्रिन्स ' (राजा) 
हा निबंध लिहिला. पहिले गृहीत कृत्य म्हणजे 
मनुष्यस्वभाव सदासवंकाळ व सवेत्र सारखाच 
भसतो. मनुष्य हा मुळात शुद्ध आहे, परंतु संस्कृती- 
मुळे तो भ्रष्ट झाला आहे. हा रूसोचा विचार 
मॅकिआव्हेलीच्या डिस्कोर्सोस ( चर्चा ) या पुस्तकात 
गृहीत धरला आहे. 

इहवादी किंवा निधर्मी राजकारणी विचार 
परिचिमेत स्थिरावले- वाढू लागले. त्याचे पहिले 
उदाहरण मॅकिआाव्हेलीचा ' प्रिन्स ' हा निबंध होय. 
धर्माकडे वास्तववादाच्या दृष्टीने त्याने पाहिले. धर्म, 
नीती आणि पोप यांच्याकडे राज्याच्या हिताचे काय 
आहे आणि काय नाही, याच दृष्टीने राजाने पहावे; 
कारण राजा राज्याच्या हिताचे मूतिमंत रूप होय; 
असे त्याने सांगितले. राज्याचे हित हेच राजाचे हित 
होय ; हे त्याचे दुसरे गृहीत कृत्य, यासंबंधी त्याच्या 
विचारांचे सार असे : राज्य हे अंतिम उद्दिष्ट धरून 
सत्ता मिळविणे व बळकट करणे, याकडे सर्वस्वी 
राजाने आपले लक्ष व कतृंत्व केंद्रित केले पाहिजे. 
राज्य हे उद्दिष्ट किंवा साध्य होय; त्याकरिता 
कोणतेही साधन वापरणे हे समर्थनीय ठरते. दृष्ट, 
हिंसात्मक व वंचक' साधने वापरण्यास मागेपुढे पाहू 
नये; कारण राज्य ही एक कला आहे आणि राजा 
किवा सत्ताधारी हा कलाक(र आहे. राजाचे नैतिक 
विचार दुय्पम ठरवावा. राज्य ही मानवनिमित कला 
आहे. तिच्या मुळाशी ईश्‍वरी अधिष्ठान असते किंवा 
ईकवराने दिलेले अधिकार असतात, ही कल्पना 
टाकावी. ' चर्चा ' ( डिस्को्सेस ) या ग्रंथात तो 
म्हणतो, की राजसत्ता, अभिजनसत्ता किंवा लोक- 
सत्ता या तिन्ही चांगल्या म्हणून वाखाणल्या आहेत 
आणि सुलतान शाही, सरदारशाही आणि तत्त्वशून्य 
राजवट या तीन दुष्ट म्हणून समजल्या आहेत; परंतु 
प्रत्येक राज्यपद्धतीमध्ये काही दोष असतात व काही 
गुण असतात. म्हणून दुरदर्शी घटनाकारांनी किवा 
संविधानप्रणेत्यांनी राजा, अभिजन, आणि लोक 
या तीन शक्‍तीचा मेळ बसविला पाहिजे. हे करीत 
असताना जास्तीत जास्त आणि दृढ राज्यपद्धती 
उभारण्याचा प्रयत्न करावा. परंतु काही जरी झाले, 
तरी दैवगती आणि गुणविशेष हेच माणसाचे 
राजकीय भवितव्यावर प्रभाव गाजवीत असतात, 


ऱ्डे 


परिस्थितीवर ताबा मिळविणे हे सताधार्‍याचे मुख्य 
कतेव्य होय. दैवगतीशी गुणविशेषांचा मेळ बस- 
विण्यातच यश अवलंबून असते. : 

मॅकिआव्हेलीनें ग्रीक व रोमन गणराज्यांचा 
अभ्यास केला होता. त्यावरून त्याने आपले निष्कर्ष 
काढले. सुलतानशाही त्याला मान्य नव्ह्ती. नाग- 
रिकांची संपत्ती आणि पत्नी यांच्याबद्दल मोहाला 
बळी पडू नये; कारण त्यामुळे लोकांचा पाठिंबा 
नाहीसा होतो; क्रूर साधनांचा उपयोग केवळ संकट- 
काळीच करणे समर्थनीय ठरते, अन्यथा नव्हे; असे 
त्याने सांगितले. 

मॅकिआव्हेली म्हणजे कुटिल हुकूमशाही, ताना- 
शाही किंवा दडुंकेशाही राजकारणाचा पुरस्कर्ता 
होता, असे त्याच्याबद्दल इतिहासामध्ये वारंवार 
मोठमोठ्या विचारवंतांनी, कवींनी आणि लोक- 
नेत्यांनी म्हटलेले आढळते; परंतु काही मोठ्या 
विचारवंतांनी सत्तेच्या राजकारणाचा विज्ञाननिष्ठ 
दृष्टिकोन सांगणारा म्हणून त्याची प्रशंसा केली 
आहे. ही गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे, कौ 
जागतिक राज्यशास्त्राच्या इतिहासात मॅकिआव्हेली- 
बद्दल जितके व जितक्या वेळा लिहिले गेळे, तितके 
व तितक्या वेळा कोणत्याही राज्यशास्त्रकाराबद्दल 
लिहिले गेले नाही. त्याला एकच अलीकडचा 
अपवाद; तो म्हणजे कालं माक्‍सं होय. 

मॅकिआव्हेली ( १४६९-१५२७ ) नंतर पाच 
वर्षांनी जन्मलेला दुसरा प्रसिद्ध मानवतावादी राज्य- 
शास्त्रकार सर टॉमस मोर (१४७८-१५३५) . याने 
मॅकिआव्हेलीपेक्षा अगदी विरुद्ध प्रकारचे आदर्शवादी 
राज्यशास्त्र लिहिले त्याच्या ग्रंथाचे नाव 'युटोपीया.! 
मॅकिआव्हेलीला शेकडो राज्यांत व उपराज्यांत 
विभागलेले आपले इटली हे राष्ट्र एकात्मक राष्ट्र 
म्हणून कसे उभारता येईल, याची चिता होती. 
बेबंदशाहीतूनच इटली वर आणायची होती. या 
दृष्टीने राष्ट्रवादाचा पहिला द्रष्टा म्हणूनही मॅकि- 
आव्हेलीची गणना होते. टॉमस मोर मॅकिआव्हेली- 
प्रमाणेच शासनसंस्थांमध्ये अनुभव घेतलेला राज- 
कारणी मृत्सही होता. त्याच्या वेळी त्याची जन्म- 
भूमी इंग्लंड हे प्रगतिपथावर होते. मानवजातीचा 
ऐहिक संसार संघर्षरहित, वर्गरहित, विद्रोहरहित व 
शांततापूर्ण असा कसा निर्माण व्हावा, याची त्याला 


34 


चिता लागली होती. परंतु एका अर्थी तो वास्तव- 
वादीच होता. परंपरागत राजकोय दृष्टिकोन व राज- 
कोय प्रथा तपासुन त्याच्यातील राजकीय दुःस्थितीची 
कारणे शोधून सत्तेच्या राजकारणातून मुक्‍त असा 
मानवी समाजकसा निर्माण होईल, हा प्रश्‍न त्याला 
सोडवायचा होता ; त्याकरिता आवश्यक असा 
कायंक्रम त्याने आपल्या ग्रंथात सांगितला. सामान्य 
माणसाच्या दुःखाबद्दल त्याला सहानुभूती होती व 
राज्य हे केवळ नागरिकाच्याच हिताकरता असते, असा 
सिद्धांत त्याने मनाशी बाळगला, सामान्य माणसा- 
बद्दह कळवळा नसल्यामुळे नागरिकांचे हित व 
स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टींकडे मॅकिआव्हेलीने लक्ष 
दिले नाही. हा या दोघांतील महत्त्वाचा फरक. 
सामाजिक ठ्परथा व दोष यांना ईश्‍वरेच्छा किंवा दैव 
हे कारण नाही ; तर मानवानेच' निर्माण केलेली 
समाजरचना त्यास जबाबदार आहे; ही गोष्ट 
त्याने मनाशी पक्की बाळगली होती. ' बायबल 


1, उपया १, ग&००७, ॥॥८ 0८ 


17./2/, 130०011087, 1929. 


2. ९488761, 1५१७, 17८ 1047016०72 ०76 ॥॥८ ९ 
20८7080072, प७०प रळ], 1963, 

3. (885811701, 1711181; प ७2]]श', 08] 
1227262587८6 "0७८7080077 ० ४८7१, 


4, (0888117017, ॥॥11४, 
» 13पा'छ्, ा]], शा 


य ७ ५ 


, जणातवश्ाञाल16!, 
ए००१ (७, 196 
8. ॥७&7एवक्ा, पाडाय, ॥ 


10. 


तवंभारत 


शा. 1, एत. ४४) 


एप्रिल, १९८० 


मधील ख्रिस्ताने केलेला पर्वेतावरील उपदेश आणि 
सेंट ऑगस्टीन याचे ' ईश्वराची नगरी ' हे पुस्तक 
या दोन गोष्टींचा त्याच्या मनावर निरंतर प्रभाव 
होता. त्याला ईश्वरनगरी निर्माण करायची नव्हती, 
तर 'आदशं मानवी नगरी ' निर्माण करायची होती. 
अशा मानवनगरीत ईशवरालाही विश्रांती घेण्यास 
संकोच किवा लाज वाटू नये. 


या नोंदीमध्ये प्रबोधन कालातील मूलभूत तात्त्विक 
संकल्पनांचा ऐतिहासिक परामशे घेतला आहे. 
इटलीनंतर फ्रान्स, नेदरलँड्स, स्पेन, इंग्लंड व जमनी 
या राष्ट्रांमध्ये प्रबोधनाचे आंदोलन पसरून नवी 
कला, काव्य, साहित्य, तंत्रविज्ञान व विज्ञान यांचे 
नवेनवे आविष्कार सतत होऊ लागले ; हो प्रबोध- 
नाची प्रेरणा विविध रूपाने यूरोपच्या पश्चिमी 
देशांत आकारास आली आणि ती मोठमोठ्या ऐति- 
हासिक क्रियराप्रतिक्रियांच्या संक्रमणातून आधुनिक 
विज्ञानयुगाचे स्थिर असे अधिष्ठान बनली. 


१०१८८४८४४०॥ 0 ॥॥८ 1067025507002 ८४४७८ 


०807008 १7८ ॥)८7१६१887702 


(08191; 1१81१81 7. एप. 1), 176 
011०820, 1961. 


॥7॥८ 1४७ 0 हाट 8847८, 1,01 001, 1963. 


अडक 7८ 10८7285770, प शा, 1963 
छागषठांठ 1)6 381]]1818, ॥॥2 १ ी 


४५ ९ 440000000८, ७ श्या, 1964. 
८ 1४7८0 1८72885770, ]गा7०- 


» ७७ ए०पद, 
ढ६८७, 1,091 09, 1960. 
४7८, १०" शग, 


श्रीनिवास दीक्षित 
हिंदुराष्ट्-वाद्‌ : 


मी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघाचा सभासद नाही. 
संघाश्ली संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्‍तीशी 
माझा परिचय नाही. संघाचे काही अधिकृत वाहूमय 
असल्यास ते माझ्य़ा वाचनात आलेले नाही. मुद्दा 
असा, की ज्या “ हिंदुराष्ट्र ' या संकल्पनेची मी येथे 
अंशतः भलावण करणार आहे ती कोणाकडूनही 


दत्तक घेतलेली नाही. 


१ 

काही गोष्टी प्रथमच स्पष्ट करावयास हृव्यात : 

(क ) राष्ट्रवाद हद्दी माणसाची भंतिम निष्ठा 
असावी हे मला मान्य नाही. राष्ट्रनिष्ठा हे सांधन” 
मूल्य आहे, साध्यमूल्य नाही. ' माझ्या राष्ट्राच्या 
हितासाठी काहीही चालेल ' अशी भूमिका आत्यंतिक 
राष्ट्रवादी घेतो. वियतनाममध्ये अमेरिकन सन्य 
असल्याने जर चीनचे भारतावरील आक्रमण थोप- 
विणे सुलभ होत असेल, तर ते सन्य तेथे असावे असे 
राष्ट्रवाद ही परम निष्ठा मानणाऱ्याचे मत असू शकते. 
मला ते मंजूर नाही. माझ्या राष्ट्राच्या सुरक्षितते- 
साठी दुसर्‍या एखाद्या राष्ट्राने कीलक राज्य- बफर 
स्टेट-म्हणून नांदावे हेही माझ्या राष्ट्रवादात बसत 
नाही. काहमीरात सावेमत घेऊ असे वचन जर 
भारताच्या महामंत्र्यांनी दिलेले असेल, तर राष्ट्रिय 
स्वार्थासाठी ते मोडावे असे मला वाटत नाही. नैति- 
कता ही परा निष्ठा होय. नैतिकतेशी सुसंगत नसलेला 
राष्ट्रवाद मला मंजूर नाही. 

(छ) माझ्या राष्ट्राची इंच आणि इंच भूमी 
पवित्र आहे, तिच्यासाठी कितीही रक्‍त सांडले तरी 
हरकत नाही असेही मला वाटत नाही. माझ्या 
राष्ट्राची भूमी पवित्र असेल, तर दुसर्‍या कोणत्याही 
दृष्ट्राची जमीन. तितकीच पवित्र. असणार. मग 

नु, भ्रा, ४ 


माझ्या देशाची भूमी पवित्र आहे असे गजंण्यान 
स्वारस्य कायं उरले ? तसेच ' सारे जर्हांसे अच्छा, 
हिंदोस्तां हमारा ' ही भूमिकाही माझ्या राष्ट्रवादात 
बसत नाही. स्वित्सलंड हा देश, बहुधा, हिंदुस्थानाहून 
अच्छा आहे. तो माझ्ता नाही एवढेंच. * माझा देश 
वीरांचा आहे, माझा देश शूरांचा आहे? अश्या 
अर्थांची गाणी माझ्या मनाची पकड धेत नाहीत. 
जगातील इतर देशांतूनही शूर, वीर होऊन गेले याचे 
भान मला नेहमीच राहते. 

येथे मी विनोबांच्या ' जय जगत्‌ ? या घोषणेचा 
पाठपुरावा करीत नाही. कारण, जय हा नेहमी 
दुसच्या कोणावर तरी मिळवावयाचा असतो. 
ज्यांच्यावर ज्य॑ मिळवावा असे कोणी ज्ञात जीव 
जगताच्या बाहेर नसल्याने ' जय जगत्‌ ' या घोष- 
वाक्याला फारसा अर्थ उरत नाही. मी त्याचा अथं 
एवढाच घेतो, की माझेच राष्ट्र काय ते महत्त्वाचे 
असे कोणी मानू नये. न 


राष्ट्रवाद ही परम निष्ठा नव्हे असे आतापयंत 
म्हटले ते एका उच्चस्तरीय नैतिक भूमिकेवरून होय. 
पण हाच पक्ष एका निम्नस्तरीप भूमिकेवरूनही मी 
घेऊ इच्छितो. 


(ग) राष्ट्रासाठी मरण्यास सदैव तयार राहा 
असे ज्वलन्त राष्ट्रवादी म्हणतो. माझी तयारी नाही. 
राष्ट्रासाठी जगण्यास आणि जगत असताना लहान- 
सहान त्याग करण्यास मी राजी आहे. पण शासनाने 
सक्ती कैली नाही तर राष्ट्रासाठी आत्मबलिदान 
माझ्याने होईल असे वाटत नाहो. राष्ट्रध्वजाच्या 
प्रतिष्ठेसाठी होतात्म्य पत्करलेली माणसे होऊन 
गेली. त्यांना मी प्रणाम करेन. पण त्यांचे अनकरणं 
माझ्याने होणार. नाही. जे .मी करणार नाही -तें 


शद 


इतरांनी करावे असे मी कसा म्हणू १ या दुसर्‍या 
निम्नस्तरीय कारणासाठीही पराकोटीच्या राष्ट्र- 
वादाचे म्हणजे साध्यस्वरूप राष्ट्रवादाचे मी समर्थन 
करणार नाही. 
र 

राष्ट्रवाद हे साध्यमूल्य नव्हे, साघनमूल्य आहे असे 
वर म्हटले. ते कशाचे साधन आहे ? त्याचा उपयोग 
काय ? एक असे सांगता येईल, की जहाजाला 
त्याच्या नांगरामुळे जशी स्थिरता मिळते, तसे 
राष्ट्रवादामुळे मानवी आयुष्यास काही बूड प्राप्त 
होते. माणूस मत्ये आहे, आपण संपून जाणार आहो 
याची एक रुखरुख आपल्या अंतर्मनात सदेव लागून 
राहिलेली असते. त्यामुळे आयुष्यात एकतर उदा- 
सीनता येते किवा आहे ते भोगून टाकावे अशी 
थिल्लर वृत्ती निर्माण होते. जीवनाची गंभीरता 
जाणवतच नाही. पण आपण राष्ट्राचे घटक आहोत, 
पिढ्यापिढ्यांनी काही निर्माण केले आहे, ते टिकून 
आहे, त्यांत आपणास काही भर घालावयाची आहे 
व मग निघून जावयाचे आहे ही जाणीव दिलासा 
देणारी आहे, आयुष्याचे साथकत्व पटवून देणारी 
आहे. एका परंपरेचे आपण वारसदार आहोत, मी 
संपलो तरी परंपरा चाळूच राहणार हे भान आले 
म्हणजे मृत्यूचे ओझे कमी भासते. मला मुले आहेत, 
ती याच भूमीत आहेत, याच मानवसमूहात आहेत, 
मी अधांतरी नाही हे लक्षात आले म्हणजे जीवनातील 
छचोरपणा, बेफिकिरी आणि एकाकीपणा नाहीसे 
होतात. राष्ट्राच्या सांस्कृतिक संचिताच्या जाणिवेने 
आयुष्य आशययुक्‍त होते, जीवन प्रसन्नगंभीर बनते. 
मी येथे एकाच शुभवृत्तीचा उल्लेख केला. पण 
आपले आणि आपल्या भोवतीचे जीवन उत्फुल्ल 
करण्यासाठी कितीतरी शुभप्रेरणा राष्ट्रवादाप|सून 
मिळू शकतात. आपण कोणत्याही क्षेत्रात काम करीत 
असलो आणि राष्ट्राची बांधणी आपणास कराव- 
याची आहे हे भान असले, म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातील 
आपले काम कसाला उतरण्याचा संभव खूपच वाढतो. 
आपली कतेव्यप्रेरणा जागी ठेवण्यास तो साहाय्य- 
भूत होतो. मी परदेशात गेलो आणि माझ्यातील 
राष्ट्रवादी जागा असेल, तर तेथील लोकांशी फारच 
सौजन्याने वागेन, कारण, माझ्या राष्ट्राची प्रतिष्ठा 
माझ्या. वामणुकीवर निर्भर आहे याची मला जाणीव 


नवभारत 


पप्रिळ, १९८० 


असते. म्हणून राष्ट्रवाद जरी अंतिम निष्ठा नसली 
तरी साधनमूल्य म्हणून जीवनात त्यास महत्त्वाचे 
स्थान आहे. आमच्या जीवनात हे महत्त्वाचे स्थान 
त्याला मिळण्यासाठी तो हिंदुराष्ट्रवाद असणे अधिक 
उपयुक्‍त होईल असे मला म्हणावयाचे आहे. हिंदु- 
राष्ट्रवाद म्हणजे काय हे सांगण्यापूर्वी हिंदुराष्ट्रवाद 
म्हणजे काय नव्हे ते सांगतो. 
३ 

हिंदुराष्ट्रवाद म्हणजे हिंदुराज्यवाद नव्हे. 

(क) या देशावर राज्य कोणी करावे? उत्तर 
अगदी सोपे आहे. या देशातील जनतेने म्हणजे येथे 
राहणाऱ्या वयात आलेल्या सर्व स्त्रीपुरुषांच्या प्रति- 
निधींनी राज्य करावे. ते प्रतिनिधी हिंदू नाहेत 
किवा बिगरहिंदू आहेत हे लक्षात घ्यावपाचे कारण 
नाही. तसेच येथील राज्य कोणासाठी, कोणाच्या 
हिताथे चालावयाचे ? या प्रश्‍नाचे उत्तरसुद्धा हिंदु- 
राष्ट्रवादी भसे देईल, की राज्य सर्व नागरिकांच्या 
हितासाठी चालले पाहिजे. नागरिका - नागरिकांत 
पक्षपात होता कामा नये. नागरिक असण्यापासून जे 
जे फायदे मिळावयाचे ते सर्वांना समान मिळाले 
पाहिजेत. दुर्बेळांना विज्षेष सवलती द्यावयाचे ठरले 
तर त्या खव दुर्बलांना द्यावयास हव्यात, मग तो 
धर्माने स््रिस्ती असो की इस्लामी असो, क्षै॑व असो 
वा वैष्णव असो. अहिंढूना एथून हुसकून काढावे 
अगर त्यांना दुय्यम नागरिकत्वाच्या दर्जास आणून 
बसवावे असा काही तिष्क्षे हिंदुराष्ट्रवादातून 
निघत नाही. नागरिकत्व आणि राष्ट्रयत्व या भिन्न 
गोष्टी होत. नागरिकत्व हो कायद्यातील संकल्पना 
आहे. कायद्याने ते देता येते आणि काढूनही घेता 
येते, पण राष्ट्रियत्व हे एक भावविदव आहे. ते 
कायद्याने देता येत नाही. आपले व्यक्तित्व घडवून 
त्यात प्रवेश मिळवावा लागतो. नागरिक है कोणत्या 
तरी राज्याचे असतात. पण राज्य म्हणजे राष्ट्र 
नव्हे. 

एका राष्ट्राचे एक राज्य असावे - नेज्षन स्टेट - 
ही कल्पना युरोपच्या इतिहासाच्या विशिष्ट अव- 
स्थत मान्यता पावली. पण याचा अथे असा नव्हे, 
को राज्य आणि राष्ट्र ही दोन्ही एकच गोष्ट होय. 
हिंदुस्थानात एक राज्य प्रथम इंग्रजांनी आणले, 


हिंडुराष्ट्र-वाद 


आजचा सर्व भारत अशोकाच्या किवा चंद्रगुप्ताच्या 
राज्यात नव्हता. तरीही ते एक राष्ट्रच होते. आणि, 
समजा मुळात ते एक राष्ट्र नसेल, तर मारून मुटकून 
याला एक राष्ट्र बनवावयाची खटपट आपण- 
कशाला करावयाची ? केवळ भूमीच्या या तुकड्या 
वर इंग्रजांनी उणीपुरी दीडशे वर्ष एक राज्य केले 
म्हणून ? छे, छे, हे कारण पुरेसे नाही. ते मानले तर 
ब्रम्हदेशालाही आपल्या राष्ट्रात ओढावे लागेल आणि 
गोमन्तकास दूर लोटावे लागेल. तात्पये असे, को 
राष्ट्र आणि राज्य या भिन्न गोष्टीं होत. म्हणून जो 
हिंदुराष्ट्र मानतो तो थिऑक्रेटिक स्टेंट मानतो असे 
होत नाही. कारण स्टेट म्हणजे राष्ट्र, नव्हे. 

(ख) आणखीही एका कारणासाठी हिंदुराष्ट्र 
वादाची धर्माधिष्ठित राज्याशी-थिऑक्तेंटिक स्टेटशी 
“गल्लत होता कामा नये, थिऑक्ेटिक स्टेटमध्ये 
धार्मिक आदेक्यानुसार राज्य चालत असते. पण 
हिंदू नावाचा कोणताही धरम विद्यमान नाही; आज 
नाही आणि पूर्वी नव्हता. अखिल हिंदूंना बंधनकारक 
आणि केवळ त्यांनाच बंधनकारक अश्या कोणत्याही 
समान श्रद्धा सांगता येणार नाहीत. सवे हिंदूंना 
बंधनकारक असाः आचरणाचा कोणताच निय्रम 
नाही. जो तो आपआपले जातिघर्म आणि कुलधर्म 
पाळतो. पण अखिल हिंदूंचा असा काही धर्म नाही. 
फारच क्ाले तर जे काही आहे त्याला धर्मांचे एक 
संघराज्य -फेडरेशन- असे म्हणता येईल. पण हिंदू 
धर्म नावाच्या धर्माचा काही आशय सांगता येणार 
नाही. 

वेदांच्याविषयी प्रामाण्यबुद्धी हे तर हिंदू नावाच्या 
धर्माचे लक्षण नव्हेच नव्हे. महानुभावांना हिंदूच 
समजले जाते. पण त्यांचा वेदविरोध प्रसिद्ध आहे. 
वेदात यज्ञयागादिकांचा एक श्रौत धर्मे सांगितला 
आहे. पण बृद्धांच्या प्रभावाने तो लुप्त झाला. 
त्याला आता शेकडो वर्षे झाली. ख्त्रिस्त्याच्या घरी 
जसे बायबल तसे हिंदूच्या घरी वेदाचे. पुस्तक असत 
नाही. वेदांचे अस्तित्वही माहीत नाही अश्या करोडो 
लोकांना आपण हिंदु आहो- हिंदू समाजाचे घटक 
आहो- हे माहीत आहे. हिंदू नावाचा एक जिवंत 
समाज आहे आणि वेदापर्यंत जिचा उगम शोधता 
येतो अश्या एका अविच्छिन्न सांस्कृतिक परंपरेचा तो 
वारसदार आहे. 


२७ 


हिंदू नावाचा धमं नसला तरी अर्वाचीन काली 
ज्याला हिंदू असे नाव देण्यात आले. असा एक 
समाज प्राचीन कालापासुन या भूमीत सातत्याने 
नांदत आहे. त्याने येथील पवंतांना विध्य, हिमाचल 
अशी अथंपूर्णे नावे दिली व मेरू, मन्दार असे 
कल्पित परवेतही निर्माण केले, येथील नद्यांना यमुना, 
गंगा अशी नावे दिली आणि त्यांच्या तीरातीरावर 
अनेक मिथ्यकथा निर्माण केल्या. ही मिथ्ये हिंदू 
व्यक्‍तीने आपल्या देनंदिन जीवनाशी आणून भिड- 
विली. मुंबईतील चाळीत प्लॅस्टिकच्या बादलीतील 
पाणी टिनाच्या टंम्रेलाने अंगावर घेत असताना 
तिला हिमालयात उगम पावणारी गंगा आठवते 
आणि हिमालयावर विहार करणाऱया गंगाधराचेही 
नाव तिच्या मुखातुन निघते. यात धर्माचा काही 
संबंध नाही. नेहरू तर धा्भिक नव्हते. पण त्यांनी 
स्वदस्तुराने लिहिलेल्या मृत्युपत्रात म्हटले आहे, की 
गंगेच्या काठचा इतिहास आणि पुराणकथा ( होय, 
पुराणकथा ) यांचे लहानपणापासुन मला जबरदस्त 
आकर्षण आहे आणि म्हणून माझ्या शरीराच्या 
राखेचे गंगेत विसर्जन करा. या देशात असा माळ 
अथवा भोहोळ नाही की ज्याच्या संदर्भात हिंदू 
समाजाने एखादे मिथ्य निर्माण केले नाही. युरोपा- 
तील मिथ्यकथा साहिंत्यातील उपमा - रूपकांकरिता 
वापरतात. त्या मिथ्यांचा त्यांच्या जीवनाशी संस्पश् 
झालेला. नसतो. पण हिंदुस्थानात स्वतःला कोणी 
वाल्मीकीचा वंशज म्हणवितो, कोणी यादवांचे कुळ 
सांगतो, कोणी स्वतःला चांद्रसेनीय म्हणवितो, कोणी 
अत्रीचे गोत्र सांगतो. हिंदूंनी जे हे भावविश्व 
निर्माण केले आहे तो त्यांच्या राष्ट्रियत्वाचा एक 
महत्त्वाचा अंश आहे. हे राष्ट्रियत्व बंदिस्त नाही. 
खुलेच आहे. आत्मसंमानपूवेक ते स्वीकारायचे असते. 
नागरिकत्वाप्रमाणे ते कायद्याने देता येत नाही. 
हिंदूंच्या पूथक्‌ सांस्कृतिक जीवनातून हिंदू समाज 
निर्माण झाला आहे, हिंदू नावाच्या धर्मामुळे नव्हे. 
हिंदू समाजाने शेव, शाक्त, वष्णव, जैन असे अनेक 
धर्मे निर्माण केले आणि पाखंडेही निर्माण केली. 
(काय ? चार्वाक हिंदू नव्हता ? मग कोण होता ? 
चार्वाकाचा विचार हा हिंदु तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे. 
सर महमद इक्बाल यांच्या तत्त्वज्ञानाला मात्र कोणी 
हिंदू तत्त्वज्ञान म्हणणार नाहीत. ) खास हिंदूंचे 


२८ 


म्हणून साहित्यशास्त्र आणि छंदःशास्त्र आहे, वैद्यक 
आहे. आणि ज्योतिगणित आहे, शिल्प आहे आणि 
संगीत आहे. हे जे आहे ते त्यांचे आहे आणि केवळ 
त्यांचे माहे. हे त्यांच्या संस्कृतीचे घटक होत. तिच्या 
आधारावर हिंदू नावाचा एक समाज उभा आहे. पण 
हिंदू नावाचा एक धर्म आहे व त्याच्या अनुयायांचा 
हिंदू समाज बनला आहे अप्ता एक अपसिद्धांत रूढ 
होऊन बसला आहे. येथे एक ख्त्रिस्ती समाज आहे. 
तो निराळा आहे याचे कारण त्याचा ख्रिस्ती धर्म. 
मुसलमान नावाचा समाज बनला तो त्याचा इस्लामी 
धर्मामुळे. मग ख्थित्ती आणि इस्लामी यांहून वेगळा 
जो हिंदू समाज त्याचाही काही तरी एक वेगळा धर्म 
असला पाहिजे अशा अलीक सादृुश्यानुमाना मुळे 
( फॉल्स अंनॉलाजीमुळे ) हिंदू धर्माची धर्माची 
कल्पना करण्यात भाली आणि आमच्या सामाजिक 
विचारांत पदोपदी ठेचा खावयांस लावणारी ती एक 
घोंड होऊन बसली आहे. वास्तवात ती एक सांस्कु- 
तिक परंपरा आहे. 
या परंपरेत अनेक मानवसंघ येऊन मिळाले, 
त्यांची वैशिष्ट्ये संपूण नाहीशी न होताही परंपरेच्या 
त्या ओघात ते विरघळून गेले; हिंदू झाले. हिंदुत्व 
हे एक द्रावणं - सॉल्व्हंट-आहे. येथील श्त्रिस्ती 
आणि महंमदी समाज मात्र थोडेसे अविद्राव्य राहिले 
आहेत. कारणे शोधावी लागतील. तरीही हिंदू हा 
धर्म नसल्याने, त्याला धर्मपीठ नसल्याने, हिंदुराष्ट्र- 
बांदांचा धर्माधिष्ठित राज्य या संकल्पनेशी अणुमात्र 
संबंध नाही. र 
(ग) आणखी एक गोष्ट अश्ली, की शासनाला 
आंदेश देऊ धजेल अशी हिंदूंची एकही संघटित धरमं- 
संस्था नाही. धंमंसंस्थेने शासनाला आव्हान द्यावे हे 
या देशात कधी घडलेच नाही. युरोपमध्ये ते घडले. 
म्हणूंन थिऑक्रेटिक स्टेट या संकल्पनेला युरोपच्या 
इतिहासात अथ आहे. भारतामध्ये शासनावर धमे- 
सत्तेचा कँबजा असावा कौ काय हा प्रश्‍न कधी 
निर्माण झाला नाही, व्हावयाचा संभवही नाही. 
म्हणून हिंदूराष्ट्रवाद आणि थिऑक्रेटिक स्टेट यांची 
गल्लत करूया नको, 
ऱ्ड 
हिंदूराष्ट्र म्हणणे हिंदुराज्य नव्हे असे म्हटले. 
आता हिंदुराष्ट्र म्हणजे काय होय ते सांगावयास 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


हवे. पण त्याच्याही पूर्वी राष्ट्र म्हणजे काय याचा 
सामान्यपणे विचार करू. एक गोष्ट प्रामुख्याने 
लक्षात ठेवावयास हवी, राष्ट्र हे पद अमुक एका 
वस्तुस्थितीचे निदर्शक नाही. म्हणजेच ते निव्वळ 
वर्णनात्मक नाही. त्याला क्रियात्मक अंक आहे. 
तो फॅक्शनल शब्द आहे. उदाहरणार्थ, पेपरवेट हा 
शब्द फॅक्शनल आहे. पेपरवेटचा आकार अथवा 
रंग अमुकच असला पाहिजे हा भाग त्याच्या 
अर्थामध्ये समाविष्ट नाही. कागद उडू न देण्याचे 
काम (म्हणजे, फंक्शन) ज्या कशाने होते ते पेपर- 
वेट, मग तो काचेचा गोळा असो वा धातूचा चौकोन 
असो. याच रीतीने अश्या घटकांच्या संकल्पनेस राष्ट्र 
म्हणावयास हवे, की ज्यांपासून अपेक्षित प्रेरणा 
निष्पन्न होतील. अर्थात हे घटक सवंत्र तेच असतील 
असे नाही. ही बाब लक्षात न घेतल्याने राष्ट्र याच्या 
ज्या अनेक व्याख्या केल्या गेल्या त्या एकदेशीय 
ठरल्या. 

एक ठराविक भूभागावर राहणारे लोक म्हणजे 
राष्ट्र नव्हे. काल-परवापर्यंत ज्यू लोकांना स्वतःची 
अशी भूमी नव्ह्ती, पण तरीही * ज्यू ' हे एक राष्ट्र 
होते. समान ऐतिहासिक परंपरा हो राष्ट्राच्या 
घडणीस आव्यक नाही. उत्तर अमेरिकेत भिन्न 
भिन्न परंपरांचे लोक गेले आणि त्यांनी एक राष्ट्र 
बनविले. समान भाषा ही राष्ट्रनिमितीस आवद्यक 
नाही. बेल्जिअम हे राष्ट्र आहे; पण तेथील लोक' 
एकभाषिक नाहीत. अशा तर्‍हांच्या अडचणींमुळे 
एक व्याख्या सोयीची म्हणून सांगितली गेली ती 
अशी : '“ राष्ट्र म्हणजे अशा लोकांचा समूह, 
की ज्यांना आपण एक राष्ट्र आहो अशी भावना 
असते”, या व्याख्येतील चक्रक दोष उघड आहे. 
व्याख्येयातील राष्ट्र हे पद परत व्याख्यापकात 
वापरलेले आहे. तरी सुद्धा त्या व्याख्येने असे सुच- 
विले जाते, की राष्ट्र हे पद फंक्शनल आहे. 

हे ध्यानात घेऊन आपणांस ' हिंदुराष्ट्र ' ही संक- 
ल्पना समजावून घ्यावयाची आहे. भारताच्या राष्ट्री- 
यत्वाच्या चर्चेच्या संदर्भात, स्थूल मानाने, दोन पक्ष 
आहेत. पहिला पक्ष परंपरावाद अथवा सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद मानणार्‍्यांचा. हिंदू राष्ट्रवाद हा या 
पहिल्या पक्षात मोडतो. दुसरा पक्ष जे लोक स्वत:ला 
आधुनिक अथवा पुरोगामी अथवा डाव्या विचार- 


हिंडुराष्ट्र-वादं 


सरणीचे म्हणवितात त्यांचा, या दुसऱ्या पक्षाच्या 
राष्ट्रवादाचे नाव प्रादेशिक राष्ट्रवाद असे ठेविता 
येईल. पहिल्या प्रकारच्या राष्ट्रवादाचे नाव सांस्कृ- 
तिक राष्ट्रवाद असे होईल. प्रथम प्रादेशिक राष्ट्र- 
वादाची चर्चा करू. मग सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे 
वळू. 
षः 

फार संल रीतीने प्रादेशिक राष्ट्रवादाचे म्हणणे 
असे मांडता येईल £ अमुक एका भूभागातील सवे 
हछोकांचे मिळून राष्ट्र बनते. या राष्ट्राचा अभिमान 
धरून त्यावर प्रेम करणे म्हणजे राष्ट्रवाद अंगी- 
कारणे होय. 

(क) या मतात पहिली अडचण अशी येईल: 
हा अमुक एक भाग ठरवावयाचा कसा ? त्याच्या 
सीमारेषा कशा भाखावयाच्या ? एक उत्तर असे 
संभवते, की हे काम इतिहासाने आधीच करून ठेवि- 
लेले असते. काही एका क्षेत्रमर्यादेवर एक राजकीय 
सत्ता अधिष्ठित असते व ती भूमर्यादा राष्ट्राच्या 
सीमा ठरविते, 

हे उत्तर बरोबर नाही. ते मान्य केल्यास सलग 
भूप्रदेशावरील राज्यांच्या सरहद्दी यांना राष्ट्राच्या 
सीमा मानाव्या लागतील, मग या सीमा बदलून नवा 
इतिहास घडविण्याचा प्रत्येक प्रयत्न वावगा मानावा 
लागेल. इतिहास नेहमीच सुरू असतो. म्हणून 
राजकीय इतिहासाची कोणतीही विशिष्ट अवस्था 
प्रमाण धरून राज्याच्या प्रदेशव्याप्तीवरून राष्ट्र- 
निठड्चिती करता येणार नाही.. 

बहुधा ही अडचण लक्षात घेऊन प्रा, नरहर 
कुरुंदकर यांनी असे म्हटले आहे, की ज्या लोकांना 
एकाच शासनाखाली राहावे अश्ली इच्छा भसते त्या 
सर्वांचे मिळून एक राष्ट्र बनते. 

भाता माझी स्वतःची इच्छाच पाहिली तर 
लंडनमधील लोक ज्या शासनाखाली नांदतात, १० 
डाउनिंग स्ट्रीट येथून जे शासन चालते त्या शासता- 
खाली आपण असावे अशी आहे. पण ही माझी 
इच्छा मी झिडकारतो. मी स्वत:ला असे बजावतो, 
की इंग्लंड हे परके राष्ट्र आहे. म्हणून, इंग्लंडच्या 
शासनाखाली असावे ही माझी इच्छा वावगी आहे. 
अर्थात, कोणत्या शासनाखाली मी असावे या- 


र्र 


विषयीची माझी प्रत्यक्ष इच्छा आणि माझे राष्ट्रियत्व 
या भिन्न गोष्टी होत, एकाच झासनाखाली नांदावे 
अशी इच्छा असणाऱ्यांचे एक राष्ट्र बनत नाही तर 
एकाच राष्ट्रातील लोकांना आपण एकाच शासना- 
खाली असावे अशी इच्छा, सामान्यतः, होते. भाधी 
समान राष्ट्रोयत्व, मग समान शासनाविषयी आकांक्षा. 
कुरुंदकरांनी हा क्रम उलटा केला आहे. गोहत्तीचा 
रहिवासी आणि त्रिवेंद्रमचा रहिवासी हे स्वतःला 
एंकाच राष्ट्राचे घटक मानतात. पण एका समान 
शासनाचे नागरिक असावे या आकांक्षेने प्रेरित 
झाल्यामुळे परिणामतः ते स्वतःला एका राष्ट्राचे 
घटक समजतात असे वाटत नाही. म्हणून प्रादेशिक 
राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेप्रमाणे एका राष्ट्राचा जो प्रदेश 
ठरतो तो समान शासनाच्या आकांक्षेमुळे ठरतो असे 
म्हणवत नाही. 

(ख) दुसरी अडचण अशी, की प्रदेशावरच्या प्रेमास 
राष्ट्रप्रेम असे म्हणता येणार नाही. फार तर त्याला 
देशभक्ती म्हणता येईल. सतत एकाच कुरणात चर- 
णाऱ्या गाईम्हशींच्या खिल्लारांचे त्या त्या प्रदेशावर 
प्रेम असते. त्याच्या ओढीने ती तिकडे धावतात. 
त्यांचे पोटापाण्याचे हितसंबंधही तेथे गुंतलेले अस- 
तात. एकाच प्रदेशावर प्रेम आणि समान हितसंबंध 
असुनही गाईम्हशींची राष्ट्रे बनत नाहीत. कारण, 
परंपरेने निर्माण केलेली संस्कृती त्यांच्याकडे नसते. 
पक्ूंची प्रत्येक नवी पिढी जीवनाला पहिल्यापासून 
सुरवात करते. पुर्वसंचिताच्या अभावी गाईम्ह्लींच्या 
भूमिप्रेमास राष्ट्रप्रेम म्हणता येणार नाही. कुत्र्याला 
गल्लीतील विशिष्ट हहींपयंतचा भाग खास आपला 
वाटतो. त्या हद्दीत इतर कुत्र्यांचे येणे त्याला सहन 
होत नाही. पण कुत्र्यांचे प्रदेशप्रेम आणि त्या प्रेमा- 
पोटी दिसून येणारी त्यांची क्षात्रवृत्ती ही ज्यांना 
आपण राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रवाद असे म्हणतो त्यांच्या 
जातीतील नव्हे. याचे कारण राष्ट्रवादात सांस्कृतिक 
परंपरेचा अभिमान आपण गृहीत धरतो हे आहे. 

प्रादेशिक राष्ट्रवादाचे वर लिहिलेले स्वरूप अति- 
सुलभीकरण करून सांगितले. त्या भरात ते थोडे 
विकृतही झाले आहे. सुधारित स्वरूपात ते असे 
मांडता येईल : राष्ट्रियत्वाचा संबंध साक्षात प्रदे- 
शाशी नसून त्या प्रदेशावर राहणाऱ्या लोकांक्षी 
असतो. एकाच प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या ? लोकांचे 


३० 
हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले असतात. त्यामुळे 
त्यांच्यात आत्मीयता आणि प्रेमभाव निर्माण होतो. 
अशा प्रकारे परस्परांवर प्रेम करणाऱ्या लोकांचे 
राष्ट्र बनते. प्रादेशिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणारे 
प्रा. कुरुंदकर यांनी “ मी राष्ट्र म्हणजे राष्ट्रातील 
जनता मानतो ” असे लिहिलेले आहे. (' साधना 
साप्ताहिक २२.९.७९). 

राष्ट्र म्हणजे राष्ट्रातील जनता अथवा हाडा- 
मासाची जिवंत माणसे आणि राष्ट्रप्रेम म्हणजे या 
जिवंत माणसांवरील प्रेम हा प्रादेशिक राष्ट्रवादाचा 
अविकुृत अं आहे. तो स्वीकारल्यास काही अडचणी 
यतात : 

१) प्रेम करायचे ते माझ्याच राष्ट्रातील व्यक्‍तीं- 
वर का म्हणून करायचे ? आसाममधील मला 
अत्यंत अज्ञात अशा एखाद्या दूरस्थ भारतीय नाग- 
रिकावर जितके मानवी प्रेम मी करू शकतो, तितकेच 
बांगला देशातील एखाद्या खेडवळावर मी करू 
शकतो. करू शकतो इतकेच नव्हे तर तसे करणे 
नीतीला घरून होईल. 

२) आणखीही एक अडचण आहे. हाडामासाची 
खरीखुरी माणसे रोज नवीन जन्मास येतात आणि 
त्यातील काही रोज मरतात. देशातील जिवंत माणसे 
म्हणजेच राष्ट्र असे समीकरण मानले, तर माझे 
राष्ट्र रोज निराळे होऊ लागेल. पण वास्तवात तेच 
हे राष्ट्र असे आपण मानतो. याचे कारण असे असते, 


की ही माणसे एकाच सांस्कृतिक संदर्भात जन्मतात व- 


मरतात. सातत्य असते ते परंपरेचे आणि संस्कृतीचे. 
त्यामुळे तेच हे राष्ट्र अशी नित्यत्वाची प्रतीती येते. 
प्रत्यक्ष असलेल्या माणसांच्य़ाकडे ती संस्कृतीची 
वाहक या दृष्टीने पाहता येते. 

३) प्रत्यक्षात पाहता असे दिसते, की माझ्या 
राष्ट्रातील प्रत्येक माणसावर माझे प्रेम नसते. 
पुष्कळांचा मी द्वेषही करतो. केवळ मीच करतो असे 
नव्हे. देशाचा गाडा हाकणारे मोठमोठे पुढारी एक- 
भेकांचा कडकडून द्वेष करतात आणि तरीही ते सर्व 
राष्ट्रवादी असतात. याचा अर्थ असा, की राष्ट्रप्रेम 
म्हणजे राष्ट्रातील जिवंत व्यक्‍तींवरील प्रेम नव्हे. 
एकमेकांशी आणि एकमेकांच्या अतुयायांशी प्रचंड वर 
असुनही या नेते मंडळींपाशी राष्ट्रप्रेम असते याचा 
अथे राष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेवर त्यांचे प्रेम 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


असते, एवढाच असतो. मी पुरा नास्तिक असेन तरी- 
सुद्धा वारकऱ्यांच्या पिढ्यापिढ्यांनी विठ्ठलावर 
केलेल्या प्रेमावर प्रेम करू शकतो. आणि हे प्रेम- 
व्यक्‍तींवरील प्रेम नव्हे-माझ्या राष्ट्रवादाचे घटक 
असते. 

म्हणून राष्ट्र म्हणजे विशिष्ट भूप्रदेशातील रक्‍ता- 
मासाची जिवंत माणसे हे प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या 
समथेकांचे म्हणणे जसेच्या तसे उचलून धरता येणार 
नाही. त्याला कोठेतरी मुरड घालावी लागेल. राष्ट्र- 
वादात परंपरेचा अंतर्भाव करावाच लागेल, 

मग प्रश्‍न येतो, की कोणती परंपरा ? ज्यांना 
हिंदुराष्ट्रवादात काही संकुचितपणा आहे, कापेण्य 
आहे असे वाटते ती मंडळी म्हणतात, की “ भारतीय 
परंपरा * ही परंपरा निव्वळ हिंदू नाही. ती संमिश्र 
आहे. येथील हिंदू मुसलमानांनी मिळून एक ' काम्पो- 
झिट कल्चर * निर्माण केले आहे. 

आपण स्वतःला प्रामाणिकपणे विचारू या, की 
खरोखर संस्कृतीचा असा एक संमिश्र प्रवाह येथे 
वाहत आहे काय? “ नाही ! असे मला वाटते. या 
देशात अनेक सांस्कृतिक प्रवाह आहेत. त्यातील 
प्रमुख प्रवाहास हिदू संस्कृती म्हणावे लागेल. हिंदू 
-संस्कृती ही विशुद्ध आणि निर्भेळ अशी वस्तू नाही. 
इस्लामचा पुष्कळ भाग तिने घेतला. नथीसारखा 
दागिना, जिलेबीसारखे पक्वान्न, अत्तर-गुलाबपाण्याचे 
स्वागत, शायरी काव्य, अदबीने बोलण्याचे काही 
प्रकार, शासन आणि न्यायदान यांतील कांही संकेत, 
गुलकंदासारखे औषध अशा कितीतरी गोष्टी इस्लामी 
संस्कृतीतुत हिंदू संस्कृतीने घेतल्या. पण एकदा 
घेतल्यावर त्या हिदू संस्कृतीचा भाग बनल्या ; संमिश्र 
भारतीय संस्कृतीचा नव्हे. कारण, एक निराळी 
इस्लामी संस्कृती स्वतंत्रपणे येथे नांदते आहे. पण या 
तथाकथित संमिश्र भारतीय संस्कृतीहून निराळी अशी 
हिंद संस्कृती विद्यमान नाही. आहे असे म्हटल्यास, 
एक हिंदु संस्कृती, एक मुस्लिम संस्कृती, एक ख्शिस्ती 
संस्कृती, एक... आणि या सर्वांशिवाय एक संमिश्र 
भारतीय संस्कृती अशी मोजदाद करावी लागेल. 
आणि हे विचित्र होईल. रुपयाची मोड घेतल्यावर 
परत माझा रुपया दे असे म्हणण्यासारखे होईल. 

अन्य संस्कृतीशी संपक झाल्यावर त्यातील काही 
ना काही भाग प्रत्येक संस्कृती आत्मसात करीतच 


हिंडुराष्ट्र-वाद 


असते. पण हे करताना ती ' स्व 'त्व सोडून देत नाही. 
एखाद्या जिवंत शरीराप्रमाणे परद्रव्पाच्या सात्मी- 
करणाची ही प्रक्रिया हिंदुत्वामध्ये .विज्षेषत्वाने दिसून 


येते. या देशात सतत चालू असलेली सामाजिक - 


सात्मीकरणाची प्रक्रिया म्हणजेच हिंदुत्व. निर- 
निराळ्या मानवसमूहांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये शक्‍य 
तेवढी शाबूत ठेवून जगण्याच्या काही रीतीचा शोध, 
युंगे झाली, येथे चालू आहे. त्यामुळे म्हसोबाला 
ब्रँकऱ्याचा बळी देणारी व्यक्ती आणि ईश्वराला 
मिथ्या मानणारा अद्वैत वेदान्ती हे दोघेही हिंदू ठर- 
तात. युरोपचे ख्त्रिस्तिकरण होत असताना भिस्त 
भिन्न मानवगटांची परंपरागत वैशिष्ट्ये निपटून 
काढण्यात आली. तसे येथे झाले नाही. जे आहे ते 
राहू द्यावे, जे वर्धमान आहे ते वाढू द्यावे ही अहि- 
सक प्रवृत्ती आयंपु्वे कालातील येथील समाजाचा 
वारसा आहे आणि हिंदुत्वाचे मध्यवर्ती सुत्र आहे. 
हिंदुत्व हीच सतत वर्धमान अशी संमिश्र संस्कृती 
असून या भूमीतील मुख्य सांस्कृतिक परंपरा आहे. 
द्‌ 

या परंपरेचा संबंध राष्ट्रिय * स्वत्वाशी म्हणजेच 
राष्ट्राच्या आत्म्याशी येतो. राष्ट्रिय एकात्मते- 
विषयी खूप चर्चा होते; पण राष्ट्रिय पृथगात्मता ही 
राष्ट्रिय एकात्मतेस पायाभूत आहे हे क्वचितच लक्षात 
घेतले जाते राष्ट्र म्हणजे ' आम्ही'; पण हे ' आम्ही 
इतर सर्वाहून- ' तुम्ही'हून- निराळे असलो पाहिजे, 
पथक असलो पाहिजे. आमच्या राष्ट्राचा म्हणून 
इतरांहून निराळा असा काही स्व-भाव असला पाहिजे 
जर 'स्व '- भाव असेल तरच आम्हांस स्व म्हणजं 
आत्मा असणार. राष्ट्रास आयडेंटिटी हवी असते असे 
म्हणतात ते याच अर्थाने. आयड टिटी म्हणज इतरांहून 
पथक असा 'मी' किवा आम्ही. व्यक्‍तीला स्वतःच्या 
“मी ! त्री, इतरांहून पृथक्त्वाची मी म्हणजे तू नव्हे 
याची साक्षात जाणीव असते. तशी अर्थात राष्ट्राला 
नसते. राष्ट्राच्या बाबतीत ही पृथगात्मता राष्ट्राच्या 
स्वभावातून व्यक्त होते. भारताला असा काही 
स्वभाव आहे काय ? की अमुक अक्षांश आणि 
अमक रेखांश यांमधील भप्रदेश अथवा त्यावर 
राहणारी माणसे म्हणजे भारत ? 

मी म्हणणार आहे, की भारताचा म्हणून काही 
स्वभाव आहे, त्याला पृथगात्मा, आहे. या म्हणण्यास 


डर 


एक पुरावा असा : १९७७ च्या आसपास भारत, 
पाकिस्तान व बांगला देश या तीन्ही ठिकाणी सत्तांतरे 
झाली. पण त्या त्या प्रक्रियांत किती फरक ? भार 


“तातील सत्तांतर हे, स्थूलमानाने, लोकश्याहोच्यो 


रीतीने झाले असे म्हणता येईल ( १९८० मधील 
सत्तांतराला हीच गोष्ट लागू आहे. ). पण बांगला 
देश व पाकिस्तान येथील सत्तांतरे दंड्क्‍्याच्या 
मार्गाने झाली, हा फरक कशामुळे पडला ? अगदी 
अलीकडच्या काळापर्यंत हे तीन्ही देश मिळून होणारे 
भारतीय उपखंड एकाच शासनाखाली होते. खाण्या- 
पिण्याच्या रीती, करमणुकीचे प्रकार यांसारख्या 
बाह्य गोष्टींना जर संस्कृती म्हटले, तर बांगला 
देशातील संस्कृती आणि त्याला लागून असलेल्या 
भारतीय भूप्रदेशाची संस्कृती, तसेच पाकिस्तानची 
संस्कृती आणि त्याच्या लगतच्या भारतीय प्रदेशाची 
संस्कृती ही एकच होती. मग भारतात जसे लोक- 
शाहीच्या रीतीने सत्तांतर झाले, तसे पाकिस्तान व 
बांगला देश येथे का घडले नाही ? असे म्हटले जाते, 
कौ जी काही मोडकी तोडकी लोकशाही आमच्यात 
रुजली आहे ती आम्ही इंग्रजांपासून शिकलो. पण 
इंग्रजांनी जे काही दिले ते या तीन्ही देशांतील 
लोकांना एकाच काली आणि एकसारखेच दिले 
असणार. पण घेणाऱ्यांमध्ये फरक होता. हा फरक 
कसा सांगावयाचा ? एकच रीत आहे. पाकिस्तान 
व बांगलादेश या ठिकाणांची प्रजा इस्लामी आहे 
आणि भारतातील लोक प्रायः हिंदू आहेत. तेव्हा 
भारत या राष्ट्राचा स्वभाव म्हणून काही असेल, 
त्याचे पृथगात्मत्व कशात असेल तर ते त्याच्या 
हिंदूपणात आहे. म्हणून, भारतीयत्व म्हणजे हिंदुत्व. 

आणखी एक विचार असा : स्थूलमानाने असे 
दिसते, कौ इतिहासक्रमात हिंदुत्वाच्या ज्या सीमा 
असत त्याच भारताच्य़ाही सीमा ठरल्या. एका वेळी 
अफगाणिस्तान ( म्हणजे, गांधार देश) हा भारताचा 
भाग होता. पण तेथून हिंदुत्व ह॒टले तसा तो भागही 
भारतातून गेला. आज नागालंडमधील लोक भारता- 
पासून फुटून निघतो म्हणतात. जर तेथे हिंदंची 
बहुसंख्या असती, तर अशी भावना निर्माण झाली 
नसती हे म्हणणे बहुतेक लोकांना पटेल असे वाटते. 
येथे केलेल्या विधानास नेपाळ देश हा अपवाद दिसतो. 
तो प्रदेश हिंदूंचा आहे - पण तो भारताबाहेर आहे. 


श्रे 


या अडचणीचा परिहार असा असू शकतो. नेपाळ हे 
राज्य निराळे आहे, पण राष्ट्र म्हणून त्याचे पृथक्‌ 
अस्तित्व नाही. ज्या देशात पशुपतिनाथाचे 
मंदिर आहे, जेथे भगवान बृद्धांचा जन्म झाला, 
जेथे रामायण आणि महाभारत यांची पारायणे होत 
असतात, ज्या ठिकाणी आयुर्वेदास लोकमान्यता 
आणि राज्यमान्यता भाहे, जेथे मम्मट आणि लोल्लट 
यांच्या काव्यविचाराचे परिशीलन होते, जेथील 
भाषा संस्कृतोद्भव आहे, जेथील लोकांना गंगे- 
विषयी आकर्षण आहे, जेथील कवितांची वृत्ते ल. ग. 
क्रमाने मोजतात, त्या प्रदेशाचे राष्ट्रियत्व भारतीय 
नाही असे कसे म्हणावे ? परवा परवापर्यंत गोव्याचे 
राज्य निराळे होते; पण गोवा हे निराळे राष्ट्र आहे 
असे आपण मानीत नव्हतो. विचाराची तीच रीत 
नेंपाळच्या बाबतीतही लागू पडते. पण हा विचार 
ज्यांना मान्य होणार नाही, त्यांनी नेपाळ हा देश मी 
वर केलेल्या सामान्य स्वरूपाच्या विधानाला एकमेव 
अपवाद समजावा. तात्पर्ये असे, को जगाच्या पाठी- 
वर एक पृथक्‌ राष्ट्र म्हणून आम्ही उभे आहोत 
याचे कारण आम्ही हिंदू आहो. 

आम्ही लोकशाही मानतो. ठीक आहे. लोकशाही 
मानणारे जगात इंग्लंडसारखे आणखीही देश आहेत. 
सेक्युलॅरिझम्‌ नावाची काही एक गोष्ट आम्हांस 
मंजूर आहे. पण अमेरिकेतही तिला मान्यता आहे. 
एक आकांक्षा म्हणून समाजवादाचा आम्ही स्वीकार 
केला आहे. पण असा तो स्वीडन आणि नॉर्व या 
देशांनीही केला आहे. म्हणून, राष्ट्र या रीतीने 
आमचे जे काही वेगळेपण आहे ते लोकशाही, 
सेक्यूलॅरिझम्‌, समाजवाद यांसारख्या मूल्यकलापात 
नसुन आपल्या हिंदुत्वात आहे. हिंदूसमाज ही काही 
सरधोपट, एकरस गोष्ट नाही. त्यात अनेक गट 
आहेत. त्यांच्यात भित्भता आहे. त्यांच्या धाभिक 
श्रद्धा केवळ वेगवेगळ्या आहेत (शेव आणि वैष्णव) 
इतकेच नव्हे, तर प्रसंगी विरोधीही आहेत 
( द्वैत आणि अद्वैत). पण या विभक्त गटांत 'अवि- 
भक्‍्तं विभक्तेषु' असे काही सुत्र आहे. त्यांनी 
एकत्र राहावयाची काही रीत शोधून काढिली आहे. 
तसे नसते, तर हिंदुसमाज ही गोष्टच बनली नसती. 
राष्ट्रिय एकात्मता ही संकल्पना राष्ट्राला काही 
एक आत्मा असतो या कल्पनेवर आधारलेली आहे. 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


आत्मा म्हणजे अनेकांना एकत्वात गुंतवणारे सूत्र 
असा आहे. इतिहासक्रमाने हे सूत्र निर्माण केले 
आहे. त्याला हिंदुत्व हे नाव दिले, तर अभ्पासकाच्य 
सोईचे होणार आहे. 
७ 

भनेकातील एकत्व हा जसा आत्मकल्पनेचा एक 
अर्थ आहे तसाच जी काल होता तोच आज आहे 
हाही अर्थ त्यात आहे. भारत हे एक अतिप्राचीन 
राष्ट्र आहे असे आपण म्हणतो, दोन-तीन हजार 
वर्षांपूर्वी येथे जे कोणी होते ते आम्हीच, आभचेच 
पूवेज॑ हे आपण म्हणतो ते जीवशास्त्रीय आनुवं- 
शिकतेच्या आधाराने नाही. कितीतरी बाहेरचे 
लोक आले आणि रक्तांची मिश्रणे झाली. ' तेच 
आम्ही ' असे म्हणावयाचे ते सांस्कृतिक आनुवंशिकते - 
मुळे. याचा अथे असाही नव्हे, की तीन हजार वर्षा- 
पूर्वीची एथील संस्कृती आणि आजची संस्कृती या 


- सारख्याच आहेत. सारख्या नाहीत. खूप फरक पडले 


आहेत. चाळीस वर्षांपूर्वी कॉलेजात शिकतं असणारा 
“ मी ' आणि भाजचा *मी ' यांमध्येही खूपच फरक 
आहेत. पण स्मृतीचा धागा आहे. या स्मृतिसातत्यामुळे 
तो उच्छृंखल * मी ' आणि आजचा शांत ' मी ' एकचं 
होय असे म्हणता येते. येथील हिंदूंना हे स्मृतिसातत्य 
लाभलेले आहे. पाणिनी हा भारताचा प्राचीन वैय्या- 
करण असे आपण मानतो. पण पाणिनी हा पेशा- 
वरचा आणि पेज्ञावर पाकिस्तानात आहे. भौगोलिक 
आणि प्रादेशिक राष्ट्रवाद मानला, तर पाणिनी हा 
पाकिस्तानचा वेय्याकरण असे म्हणावे लागेल, पाकि- 
स्तानात अलीकडे लिहिले गेलेल्या भाषाशास्त्रावरील 
एका पुस्तकाच्या लेखकाने ते पुस्तक “ पाकिस्तानचा 
आद्य वैय्याकरण' असे संबोधून पाणिनीस अर्पण 
केले आहे. पण हा भाग आपण गमतीचा मानतो. 
त्यात काही चमत्कृती आहे असे जाणवते. चमत्कृती 
आहे ती अशामुळे, की पाणिनी हा भारतीय आहे 
अशी आपली निठ्चिती असते. त्याचे कारण है, 
की पाणिनीशी आपले स्मृतिसातत्य आहे. मराठी 
भाषेत ' राष्ट्रिय ! हे बरोबर की * राष्ट्रीय ' हे 
बरोबर, ' सुजनशील' असे म्हणावयाचे को “ सर्जन- 
शील ! असे म्हणावयाचे, मृण्मय ' असे लिहावयाचे 
की “ मुन्मय ' असे लिहावयाचे हे ठरविताना पाणि- 
सीचे म्हणणे काय आहे ते आपण विचारात घेतो. 


हिंडुराष्ट्र-वाद॑ 


झसे पाकिस्तानात घडत नाही, पूर्वीचा पाणिनी ते 
आजचे आम्ही असा एक अखंड घागा आहे, एक 
स्मृतिपरंपरा आहे. माझा कालचा 'मी%, एका 
अर्थाने, नष्ट झाला आहे. पण नष्ट होताना त्याने 
आपली स्मृतिमंजूषा माझ्या आजच्या “मीच्या 
हवाली केली आहे. म्हणून काल रात्री अंथरुणात 
ज्ोपलेलां तोच मी आता पहाटे कुशी बदलत आहे 
अशी प्रत्यभिज्ञा येते. राष्ट्रांच्या कीलंच्य़ां जीवनात जे 
काय घडले त्याच्या जाणिवेचा आजच्या जीवनावर 
होणारा पंरिणाम म्हणजे राष्ट्रिय स्मृतीची अखंडि- 
तता. अशी अखंड स्मती आम्हांस वैदांपर्यंत आहे. या 
दृष्टीने वेदांचे महत्त्व हिंदू राष्ट्रास जरूर आहे. 
त्यांची अर्थ असा नव्हे, को आम्ही वेवप्रामाण्य मानतो. 
मानौत नाही हे उघडच आहे. वेदांनी सांगितलेला 
धम आज प्रचारात साही. गोमांसभक्षण वेदांनी 
धैर्म्य म्हणून सांगितले आहे. ऑर्ज आम्ही ते निषिड 
मानतो. पण वेदांपासुत आजतागायत अखंडित 
स्मृतिप्रवाह आहे. तेच हे आम्ही असे भान आहे. 
वेदपूवेकालीन सैंधव संस्कृतीचा काही संबंध आमच्या 
आजच्या संस्कृतीशी आहे. पण तो कार्य-कारण 
मा स्वरूपाचा आहे. स्मृतिरूंप नाही. म्हणून त्यां 
संस्कृतीचा आमंच्या राष्टंमत्वाशी संबॅंध॑ नाही. 
प्राचीन काळी इजिप्त देशातही एक महान संस्कृती 
हौऊन गेली. पंण॑ स्मृंतींचा धांगा तुटल्यामुळे 
नासरचे इजिप्त आणि पिरॅमिड निर्माण कॅरणांथ्यां 
लोकांचे इजिप्त ही एक राष्ट्र नव्हेत. वेदकाला- 
पॉर्सून ऑर्जतोंगार्यंत यो दैंशात रंमूंतींचां ऐक अखंड 
घागा आहे. म्हणून “ राम वनात गेला असे 
म्हणण्यापेक्षा ' प्रभु रामचंद्र वनात गेले ' असे म्हट- 
ल्याने मला बरे वाटते. “सीता * या उल्लेखापेक्षा 
: सीतामाई! असा उल्लेख मला संतोष देतो. ' येथेच 
माधवाने पार्थास बोध केला ' या माडगुळकरांच्या 
काढ्यपंक्तींनी माझ्या वृत्ती उचंबळून गरेतात. अक्ा 
तर्‍हेचे ममत्व आणि आत्मीयता पिरॅमिडमध्ये १ 
लेल्या राजाराण्यांशी आजच्या इजिप्शिअन ल 
नाही. म्हणून इजिप्त हे अर्वाचीन राष्ट्र आहे. भारत 
हे प्राचीन राष्ट्र होय. (चीन हे अर्वाचीन की प्राचीन 
ते पुढील दहा-वीस वर्षांत ठरेल. ) त्याच्या या 
स्मृतिसातत्यामुळे त्याला हिंदू राष्ट्र असे बाव देता 
त. भा. ५ 


शड 


येते. पृथगात्मता आणि स्मृतिसातत्य या दोहोंतुन 
राष्ट्राची तदेवता निर्माण होते. 

एथील मुसलमानांची संख्या इतरांपेक्षा अधिक 
वेगाने वाढत आहे असे म्हणतात. समजा हा वेग 
फारच वाढला आणि शंभर वर्षांनंतर एथील लोक- 
वस्तीत मुसलमानांची संख्या नव्वद प्रतिशत झाली. 
अर्थात त्यावेळची सवे प्रजा आज येथे राहणाऱ्या 
लोकांचीच वंशज असेल, पण तरीही त्यावेळचे 
भारत राष्ट्र आणि आजचे भारत यांना एकच राष्ट्र 
म्हणता येईल काय ? नाही असे वाटते. आजच्या 
राष्ठ्राशी त्याची तदेवता ( आयडेंटिटी ) राहणार 


नांही. 
ट 


कोणी म्हणेल, “ ज्या परंपरेचा तुम्ही इतका 
बडेजाव सांगता ती किती जणांची परंपरा आहे? 
ख्रिस्ती आणि मुसल्मान तर सोडाच, पण ज्यांना 
हिदू समजले जाते अशा किती तरी दलित जातींना 
तुम्ही वर्णन केलेल्या' परंपरेविषयी बिलकुल आत्मी- 
यता नाही. स्मृतिसातत्याविषयी बोलताना तुम्ही 
हे लक्षात घेत नाही, की त्यांच्या स्मृती अतिशय 
कडवट आणि दाहक आहेत. त्या विसरून जाव्यात 
असा आत्मसत्मानासाठी त्यांचा प्रयत्त आहे आणि 
वैशांच्या भल्यासाठी इतरांचाही पण तोच प्रयत्न 
आहे. आंबेडकरांनी तर आपल्या अनुयायांना परं- 
परेची नाळ तोडावयास सांगितले आणि त्यांना बुद्ध- 
धर्मांची दीक्षा दिली. ते हिंदुत्वातुत बाहेर पडले 
आणि आता बौद झाले. त्यांना हिंदुराष्ट्रवाद कसा 
कीय मास्य होणार? ” 

नौट विचार केल्यास त्यांनाही तो मान्य होईल 
असे मला वाटते. स्मृती दुःखद असल्या, कडवट 
असल्या तरी त्या आपल्या नव्हेत असे होत नाही. 
त्या स्मृती दलितांना जशा दुःखद आहेत, तक्षा इतरां- 
नाही अलेशकारकच आहेत. म्हणून त्या समान 
स्मृती आहेत. एक जेते आणि दुसरे पराभूत असे त्या 
स्मृतींचे स्वरूप नाही. लहानपणी मी शेजाऱ्याच्या 
खिज्लातील पैसे चोरले असतील अथवा त्याच्या 
हातचा मार खाल्ला असेल अथवा लहान बहिणीला 
अकारण छळले असेल तर त्या स्मृती मला प्रिय 
असणार नाहीत. पण त्यावेळचा मी आणि आताचा 
मी यांचे ऐकरूप्य.अथवा. तादात्म्य प्रस्थापित होण्या- 


-1-) 
साठी त्या स्मृतींची इतर स्मृतींशी सांखळी असणे 
आवद्यकच आहे. दलितांच्या स्मृतींनाही हाच न्याय 
लागू आहे. त्यांच्या दुःखद स्मृतींनीच ते हिंदू राष्ट्राचे 
घटक ठरतात.' - 
दुसरे असे, की वोद्ध झाल्याने त्यांची हिंदुत्वाशी 
नांळ तुटलेली नाही. ती अधिकच घट्ट झाली. बौद्ध 
झाल्याने ते अधिकच हिंदू झाले, 
पूर्वी ते हिंदू होते म्हणजे नेमके काय होते ? 
कोणती सांस्कृतिक परंपरा त्यांच्याकडे होती ? 
कोणतीच नव्हती. त्यांच्यावर जो अन्याय झाला 
आहे तो मुख्यतः त्यांना सांस्कृतिक परंपरेपासून 
वंचित करण्याने झाला आहे. आपला आजा अथवा 
पणजा यांच्या पलीकडे त्यांची स्मृती पोचतच नव्हती. 
आज ते आपले पूर्वज नागवंशीय क्षत्रिय होत 
असे मानतात. पूर्वी आपल्या मुलांची नावे ते 
सख्या, धोंड्या, केरबा अशी ठेवीत. त्या नावांचा 
कोठल्याही परंपरेशी संबंध नव्ह्ता. आज त्यांच्या 
मुलांची नावे गोतम, सिद्धार्थ, मिलिंद अश्ञी ठेविली 
जातात. आणि हीच नावे माझ्याही मुलांची असू 
शकतात. जॉन अथवा मेरी, अब्दुल अथवा झेवृत्निसा 
अशी नावे त्यांच्या मुलांची असणार नाहीत आणि 
माझ्याही मुलांची असणार नाहीत. आपण म्हणून 
कोणी असले पाहिजे, आपली काही अस्मिता पाहिजे 
आणि तिचा आदशंही निर्माण केला पाहिजे अशी 
प्रेरणा घेऊन ते “अस्मितादर्श ' नावाचे मासिक 
चालवतात. अस्मिता आणि आदश हे दोन्ही शब्द 
संस्कृत आहेत; हिंदू परंपरेतील आहेत. आंबेडकरांनी 
जो सामुदायिक दीक्षासमारंभ घडवून आणला तो 
विजयादशमीला, एक जानेवारीला नाही. वैशाखी 
पूणिमेस, नरंजन वनात, अश्‍वत्थ वृक्षाखाली बुद्धत्व 
प्राप्त झालेल्या गोतमाविपयी हिंदूंस केवळ आदर 
वाटतो असे नाही, तर आत्मीयताही वाटते. याच्या 
उलट, बेथलहेम येथील गोठयात जन्मलेल्या येशू- 
विषयी हिंदूंस आदर वाटेल, पण आत्मीयता वाटणार 
नाही. प्रज्ञा, करुणा, शील, समाधी या संकल्पनांची 
नवबौद्ध चर्चा करतात, या संक्रल्पना हिंदूला परक्या 
वाटणार नाहीत. वेदप्रामाण्पवादी मीमांसक आणि 
बौद्धाचायं यांच्यामध्ये प्राचीन काळो वादविवाद 
चालत, शब्दाल! अर्थ कसा प्राप्त होतो यासारखे विषय 
त्यात असत,. शब्दांचा संकेत जातीवर. होतो असे 


भवेभारतें 


पप्रिळ, १९८० 


मीमांसक म्हणत, तर अपोहाने शब्दाला अथं प्राप्त 
होतो असे वौद्ध म्हणत. या चर्चा शक्‍य होत असंत 
याचे कारणं दोघांना समान अश्ली एक सांस्कृतिक 
बैठक होती. त्या समान संस्कृतीचे नाव, आजच्या 
परिभाषेत, हिंदू हेच म्हटले पाहिजे. मुस्लिम धर्म- 
शास्त्रवेत्ते, अथवा ख्थिस्ती धमंगुरू आणि हिंदू पंडित 
यांच्यामध्ये अश्या तर्‍हेच्या चर्चा होऊ शकत नाहीत. 
तेव्हा मुद्या असा, की दलितांनी बौद्ध परंपरेशी 
तादात्म्य पत्करले यामुळे ते हिंदुत्वास पारखे होत 
नाहीत. उलट त्यांचे हिंदुत्व सुदृढ होते. कारण ते 
एका समान स्मृतिपरंपरेत जाणीवपूर्वक सहभागी 
होतात. 

भारत या राष्ट्राची पृथगात्मता आणि स्मृति« 
परंपरा ही हिंदुत्वावर निर्भर आहेत असे दाखवि- 
ण्याचा येथपर्यंत प्रयत्न केळा. त्यात जर काही 
चुकले नसेल, तर हिंदुत्व हेच राष्ट्रियत्व असे मान- 
ण्यात काही वावगे नाही हे पटावे. 

९ 

पण पटणार नाही. हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रियत्व हे 
कितीतरी लोकांना पटणार नाही. ते म्हणतील, की 
या प्रचंड देशात कोटिकोटींच्या संख्येने बिगर हिंदू 
राहात आहेत. त्यांना काही आपण उचलून फेकून 
देणार नाही आहोत. वर वणंन केलेल्या हद 
राष्ट्रियत्वाशी त्यांना आत्मीयता वाटणे कठिण आहे. 
त्यांचे काय करावयाचे ? त्यांना केवळ नागरिक 
म्हणूनच राहू द्यावयाचे असे म्हटल्यास राष्ट्र उभा- 
'रणीच्या कामास ते उत्साहाने हातभार कसा लाव- 
तील ? आपण जर हिंदू राष्ट्रवाद असे मुखाने घोकत 
राहिलो, तर ही मंडळी सदैव दुर्पुखळेली राहतील, 
हे इष्ट नाही. राष्ट्रवाद हे काही साध्यमूल्य नव्हे. 
माणसांनी सुखासमाधानाने एकत्र राहावयाचे ही 
गोष्ट अधिक महत्त्वाची आहे. ते शक्‍य होण्यासाठी 
तुमच्या पारंपरिक अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाऐवजी' 
प्रादेशिक राष्ट्रवाद पत्करला पाहिजे. भारताची 
विशिष्ट परिस्थिती लक्षात घेऊन, अथवा, निदान 
मुत्सद्दीपणा म्हणून तरी प्रादेशिक राष्ट्रवादास आपण 
मान्यता द्यावी. येथील सर्व नागरिकांना समान असा 
एक भारतीय राष्ट्रवाद आहे असे आपण म्हणत राहू. 
ब्रिटिशांपासुत स्वातंत्र्य हिसकावून घेत असताना 
अनेक हिंदू-मुसलमान-स्श्रिस्त्यांचे रक्‍त एकत्र सांडले 


हिंडुराष्ट्र- वाद 


आहे आणि त्यातून, त्या सामायिक त्यागातून एक 
नवे भारत राष्ट्र निर्माण झाले आहे असे म्हणत राहू. 
केवळ म्हणत राहिल्यानेही काही महत्त्वाचे फरक 
घडून येतील, काही समान परंपरा नव्याने निर्माण 
करण्याचा प्रयत्न करू या. कारण, अखेर पोटा- 
पाण्याचा प्रश्‍भ महत्त्वाचा आहे; समाजात तणाव 
नसण्याचा प्रश्‍नही महत्त्वाचा आहे. जर भापण हिदू 
राष्ट्रवादाचा घोळ घालीत बसू, तर समाजातील 
निरनिराळ्या घटकांचे सहकार्य कमी होईल व 
भाकरीचा प्रश्‍न सोडविणे मुष्कील होईल. तुमचा 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही सद्य:स्थितीत तरी एके न 
परवडणारी चैत ठरेल. 

यावर हिंदुराष्ट्रवादी म्हणेलः- तुम्ही दाखवता 
ती अडचण मला मान्य आहे. तिच्यातून काही मार्ग 
काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. त्यासाठी हिंदुराष्ट्र 
वाद छिनावून घेण्याची आवइ्यकता नाही. माझे 
हिंदुत्वच जर तुम्ही विसरावयास सांगत असाल, तर 
माझ्या भावजीवनाचा फार मोठा हिस्सा तुम्ही 
उध्वस्त कराल. तसे करू नका, 

मला माहीत आहे, की जे विचारवंत हिंदुत्वनिर- 
पेक्ष राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करतात ते सत्प्रवृत्त अस- 
तात. एक संपुर्ण नवे आणि समृद्ध असे राष्ट्र निर्माण 
करण्याच्या कल्पनेने ते झपाटलेले असतात. पण ते 
इतके झपाटलेले असतात, की सांस्कृतिक राष्ट्रवारा- 
तील सौंदर्य आणि प्रेरक सामर्थ्य ते लक्षातच घेत 
नाहीत. याचे एक कारण असे असू शकेल, को प्राचीन 
संस्कृतीच्या ज्या भागाशी माझा परिचय आहे, 
त्याच्याशी प्रादेशिक राष्ट्रकार्याचा संपकेही आला 
नसेल. 

किवा असे असेल, की माणसांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे 
दोन प्रकार आहेत. एका प्रकारातील व्यक्‍तींना 
भूतकालाविषयी आकर्षण असते व दुसऱया प्रकारच्या 
लोकांना केवळ भविष्याची ओढ असते. असे असेल, 
तर दोघांनी एकमेकांना समजावून घेणे आणि 
कामाला लागणे हे शक्‍य होईल. हिंदुराष्ट्रवाद्याच्या 
दृष्टीने कामाची योजना अशी राहील. 

एका दीर्घकालीन योजनेचा पहिला टप्पा म्हणून 
या भू-खंडात आथिक दृष्ट्या समृद्ध असा एक 
बहुषटक समाज-प्ल्युटॅलिस्टिक सोसायटी- निर्माण 
करण्याचा आपण एक प्रामाणिक प्रयत्न करूया, 


३५ 


त्या प्रयत्नासाठी जी प्रेरणा लागेल, ती हिंदूंना 
त्यांच्या हिंदुराष्ट्रवादापासुन घेऊ द्या. इतरांनी 
कोठून घ्यावयाची हे त्यांचे त्यांना ठरवता येईल. 
आपली मुलेबाळे येथे सुखाने नांदावीत या इच्छेतुन- 
सुद्धा काही एक क्रिमान प्रेरणा त्यांना मिळेलच. पण 
सर्वांना सामावून घेणारा एक समृद्ध समाज निर्माण 
करण्याची हिंडुराष्ट्रवादातून निर्माण होणारी प्रेरणा 
बलवत्तर राहील, 
१० 

कारण हिंदुत्वाची जी काही संकल्पना इतिहास- 
क्रमात आकार घेत गेली आहे, तिच्यातुन मूल्यांचा 
एक व्यूह प्रकट झाला आहे. जगात अनेक राष्ट्रे 
कशास हवीत याचे एक समर्थन असे देता येईल, कौ 
प्रत्येक राष्ट्र एक एक मूल्प्रसंपुट उघडून दाखवीत 
असते. राष्ट्राराष्ट्रांच्या चढाअढीत जी मूल्ये कसास 
उतरतील त्यांच्या समन्वयाने एक विदवसंस्कृती 
जन्मास येणार आहे. ही इनिहास-मोमांसा अतिशय 
मेटॅफिजिकल म्हणून, वाटल्यास, सोडून देऊ. पण 
हिंदुत्व याचा एक अथे प्राचीन कालापासून या 
भूखंडात सुरू असलेली एक नेतिक चळवळ असा 
करता येतो. या चळवळीतून जी मूल्ये बाहेर पडली, 
त्यांची एक यादी अशी:- भहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्म- 
चर्य आणि अपरिग्रह. मनू आणि याज्ञवल्क्य त्यांना 
सामान्यधर्मे म्हणतात, पतंजली त्यांना यम असे 
नाव देतो, जैत त्यांना व्रते म्हणतात, बुद्धाने त्यांना 
पंचशील म्हटले. आणखीही अनेक ठिकाणांहून एत- 
त्सदृश याद्या काढता येतील. प्रत्येक यादीत एखादी 
बाब अधिक उणी आढळेल. पण तो फरक नगण्य आहे 
ह॒ सर्वांताच मान्य होईल. उदाहरणाथ, बुद्धाने अपरि- 
ग्रहाचा उल्लेख न करता त्याच्या ऐवजी मद्यपान- 
निषेध (सुरामरेयपान-विरति) सांगितला आहे. या 
मूल्यांचा पुरस्कार आणि त्यांची आस्थापना म्हणजे 
हिंदुत्वाची चळवळ असे म्हणता येईल. 

सत्य हे मूल्य बाजूस ठेवू. कारण ते सर्वांनाच 
मान्य असते, अहिसेचा विचार करू. सावंत्रिक आणि 
आत्यंतिक अहिंसा जगात सवंत्र मान्य असत नाही; 
म्हणून ते मूल्य खास आमचे असे म्हणता येईल, 
अहिसेचा अत्यंत व्यापक अथे असा करता येईल : 
जगात जे जे जगते आहे त्या प्रत्येकास, शक्‍य तेवढे 
करून, त्याच्या त्याच्या रोतीने जगू द्या. जे उमलू 


३६ 


पाहते, त्याला कुस्करू नका. सर्वच जीवन पवित्र 
आहे. त्याच्या विषयी आदर बाळगूया. द्वेष नको. 
शरोरानेच नव्हे, तर वाणीने आणि मनानेही कोणाला 
दुखवूया नको : हा सर्वे अथे त्या संकल्पनेत फार 
पूर्वी नसेलही. पण गांधी-विनोबाप्यंत भहिसेच्या 
तत्त्वाचा जो विकास झाला आहे, त्यात तो आहे. 
आता पुढील प्रश्‍न असा. ज्याला लोकशाही म्हण- 
तात ती गोष्ट यात येत नाही काय ? मला वाटते, 
येते. मूलत: लोकशाही म्हणजे दुसर्‍याच्या मताविषयी 
आदरभाव, जितका मी महत्त्वाचा तितकीच दुसरी 
कोणतीही व्यक्‍ती महत्त्वाची अशी निरंतर जाणीव. 
हा सर्व अर्थ अहिसिमध्ये आहे आणि थोडा अधिकही 
आहे. अहिसा ही संकल्पना व्यापक आहे. आणि, 
तुलनेने, लोकशाही ही संकुचित आहे तेव्हा लोक- 
झाही नावाच्या एका अदृष्टपू्व मूल्याची आपण 
पदिचिमेतुन आयात केली असे मानावयाचे कारण 
नाही. हिंदू राष्ट्रवादात ते मूल्य अन्‌स्यूत आहे. 
अस्तेयाचा विचार करू. अस्तेय म्हणजे जी वस्तू 
माझी नाही ती मी न घेणे. (अदत्तादान-विरति हे 
पंचशीलांपकी एक शोल म्हणून सांगितले आहे. 
त्याचा शब्दशः अथ होईल : जे कोणी दिलेले नाही 
ते घेण्यापासून परावृत्त होणे.) एखादी वस्तू माझी 
केव्हा होते यासंबंध्री काही सखोल आणि सुसुत्र 
घ्रिचार आपल्याकडे झाला आहे असे वाटत 
'ही वस्तुच्या निभितीसाठी मी केलेल्या श्रमा'मुळे 
त! पाझो होत हा व्रिचार प्रस्तुत. लेखक्राला ग्राह्य 
व ता. मो जर पुरेसे श्रम न करेन, तर तेवढ्या 
सपात्ताच्या उपभोवावरर माझा अधिकार राहूणार 
नाहा का ण श्रमातूनच, विशेष 1: थकवा येणाऱ्या 
शरीरिक तमातूनच, संपत्ती निर्माण हाते हा 
विचार मूळ या आमच्या परंपरेतील नाही. विनोबा 
मात्र म्हणतात, की संपत्ती निढळाच्या घामातून 
निर्माण होते हा विचार वेदात आहे. पण ' न क्रते 
श्रांतस्य सख्याय देवाः (श्रम करून थकल्याविना 
देव मदतीस येत नाहीत.) या क्र्ग्वेदातील वचना- 
शिवाय या संदर्भातील दुसरे एखादे वचन प्रस्तुत 
लेखकाच्या आढळात नाही. म्हणून मी असे मानतो, 
की गांधींनी शरीर-श्रमाच्या पावित्र्याचा हा विचार 
पढिचमेतून आणला व आपल्या एकादश ब्रतांत त्यास 
स्थात दिले, आता तो विचार आपला झाला, तो 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


विचार घेऊन आपण म्हणू शकतो, की स्तेयवृत्ती 
म्हणजेच विनाश्रम जगणे, दुसर्‍याच्या श्रमातून 
निर्माण झालेल्या संपत्तीविषयी लोभाविष्ट होणे. 
असे न करणे म्हणजे अस्तेय हे मूल्य होय. * मा गूध: 
कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ' ( दुसऱ्याच्या धनाचा लोभ धरू 
नकोस ). या ईश॒ उपनिषदातील आदेशाचा अर्थ 
असा घेता येईल. 

श्रमातून, आणि केवळ श्रमातून, संपत्ती निर्माण 
होते हे मान्य केल्यावर त्यातुत असा निष्कर्ष काढू 
नये, कौ मी निमिलेल्या अथवा माझ्या वाडवडिलांनी 
निमिलेल्या संपत्तीचा मी कितीही संचय करावा. 
कारण “ अपरिग्रह हे दुसरे मूल्य आपल्या सांस्कृतिक 
परंपरेत आहे. परिग्रहाने दुःखे वाढतात, आत्म्याचा . 
संकोच होतो. परिग्रह नको याचा अथ उपभोगच 
नको असा होत नाही. “ परमेश्वराच्या नावाने त्याग 
करून भोगीत जा? ( तेन त्यक्‍्तेन भुज्जीथा:। ) 
असे ईश्यावास्याचे सांगणे आहे. निलेप, असंग 
वृत्तीने, हे सर्वे ईश्‍वराचे वैभव आहे या वृत्तीने 
सृष्टीतील नानाविध गोष्टींचा उपभोग घेता येतो. 
भगवान बुद्ध निरनिराळ्या उद्यानांत वास करीत 
असत. पण त्या उपवनांच्या परिग्रहाची अथवा 
मालकीची भावना त्यांची नव्ह्ती हे उघड आहे. 

वर सांगितलेली अस्तेय-वृत्ती आणि आता 
सांगितलेली अपरिग्रहाची वृत्ती एकत्र आणली 
म्हणजे समाजवादाची उव्चतम संकल्पना निर्माण 
होते. या समाजवादामध्य़े श्रम केल्याशिवाय उप- 
भोगाचा अधिकार येत नाही आणि खाजगी माल- 
कोचा निषेध आहे. मार्क्सच्या ' झास्त्रीय समाज- 
वादा'पेक्षा हा समाजव'दी विचार अधिक प्रेरक 
आहे. कारण त्याची मुळे शाश्‍वत नीतितत्त्वांत 
आहेत. 

अहिसा, अस्तेय आणि अपरिग्रह या हिदुराष्ट्राच्या 
मूल्यांत लोकशाही आणि समाजवाद यांनी जे जे 
निदिष्ट होते, ते ते सवे आहे आणि शिवाय अधिकही 
काही आहे. जे अधिक आहे तेही लोभस आहे. 

हिंदू नावाचा धम नाही आणि हिंदु राष्ट्रवाद हा 
धर्मावर आधारित नाही हा मुह्हा स्पष्ट करण्याची 
कोशीस वर केलेलीच आहे. हिंदुत्व ही एक चळवळ 
आहे. ते एक नैतिक आरोहण आहे. इतिहासाकडे 
पाहिले तंर असे दिसते, की अनाग्रह्ीपणा हा या 


हिंडुराष्ट्र-वाद 


खळवळीचा एक स्थायी भाव आहे. माणसाचे जे 
काही उच्चतम प्राप्तव्य असेळ, तिकडे पोचण्याचे 
अनेक मार्गे आहेत हे या चळवळीत गृहीत आहे 
आणि अनेक ठिकाणी तसे स्पष्ट निर्देश आहेत. 
आपआपल्या कुवतीप्रमाणे आणि रुचिवैचित्र्याप्रमाणे 
प्रत्येकाने माग शोधला, तरी मुक्कामाचे ठिकाण 
एकच असते या अर्थाची वचने पारंपरिक वाडूमयात 
विपुल आहेत. म्हणून या देशात धामिक झगडे झाले 
नाहीत. शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन इत्यादी सवं 
धामिक मतांचे अनुयायी येथे सुखाने नांदले. 
हिंदू-मुसलमानातील दंगे ही धाभिक भांडणे 
नव्हेत. ते दोन समाजातील दंगे असतात. मुसल- 
मानांच्या धाभिक श्रद्धा चुकीच्या आहेत, त्यामुळे ते 
नरकात जातील, म्हणून त्यांनी त्या सोडून द्याव्यात 
व आमच्या श्रद्धा स्वीकाराव्यात असे हिंदू दंगेखोरांना 
वाटत नाही. युरोपात जे धार्मिक झगडे झाले, त्यात 
तुमच्या श्रद्धा चुकीच्या आणि आमच्या बरोबर 
असा वादाचा मुद्दा असे. येथे होणाऱ्या झगड्यांमध्ये 
५ तुम्ही आमच्यावर कसे कुरघोडी करता ते पाहू" 
किवा ' तुमच्या नाकावर टिच्चून अमुक एक गोष्ट 
आम्ही करूच ? असा मुद्दा असतो. “ साले माजले 
आहेत. याद राहील असे बडवून काढले पाहिजे ” 
असे दंगलखोर म्हणत असतो. 'तुम्ही' विरुद्ध “आम्ही' 
असा तो सामना असतो. मुसलमानांच्या धाभिक 
श्रद्धांविषयी हिंदू दंगलखोरांना माहिती नसते आणि 
जिज्ञासाही नसते. हिंदूंच्या दृष्टीने पाहता कुणाचीही 
धार्मिक मने काहीही असलेली त्याला खपते आणि 
अधाभिक मतेही खपतात. माकडासारख्या प्राण्यां- 
पासून माणसाची उत्पत्ती झाली या डाविनच्या 
मतामुळे युरोपात हूलकल्लोल माजला. ते मत जेव्हा 
हिंदुस्थानात आले, तेव्हा ढिम्म झाले नाही. भाम्ही 
म्हटले, “ डाव्रिनच्या कितीतरी आधी आमच्या 
पुराणांतून डाविनचा विकासवाद सांगितला आहे. 
मत्स्य, कू्मे इत्यादी विष्णूचे दहा भवतार जीव- 
सृष्टीच्या विकासाचा क्रमच सांगतात ५, बिचारा 
डाविन ! धर्ममत-निरपेक्ष सामाजिक जीवन असा 
जर सेक्यूलश्‍ेरिझम्‌चा अर्थ असेल, तर सेक्युलॅरिझम्‌ 
ही हिंदुत्वाची एक अथंच्छटा आहे. नेहरू म्हणत 
असत, की सेक्युलॅरिझम्‌ ही आमची परंपरा आहे, 
* आमची ' म्ह्णजे कोणाची ? येथील मुसलमानांची 


३७ 


अथवा शख्त्रिस्तांची असे त्यांना म्हणावयाचे नसावे. 
ती हिंदूंची परंपरा आहे. 

तेव्हा लोकशाही, समाजवाद, सेक्य्‌ लॅरिझम्‌ अशी 
जी काही मूल्ये आजकाल सांगितली जातात, ती 
सवे हिंदु-राष्ट्रवादात अनुस्यूत आहेत. म्हणून जे 
स्वतःला आधुनिकतावादी म्हणवितात, त्यांनी हिंदु- 
राष्ट्रवाद म्हटल्याबरोबर हडबडून जावयाचे कारण 
नाही. हिंदुराष्ट्रवादाच्या स्वीकाराने त्यांनाही अभि- 
प्रेत असे या राष्ट्राचे नवोत्यान घडून येईल, 

११ 

पण हा प्रश्‍न इतका सोपा नाही. “हिंदु' या 
नावाबद्दल तिरस्कार असणारें अनेक हिंदू हिंदुस्था- 
नात रहातात. तसेच पुष्कळ अहिंदूही येथे रहातात? 
त्यांनी काय करावयाचे ? 

त्यांनी काहीच करावयाचे नाही. जे काही करा- 
वयाचे ते हिंदू राष्ट्रवाद्यांनीच करावयास हवे. 
त्यांनीच एक सुघटित, सुदृढ असे हिंदुत्व उभे करा- 
वयाचे आहे. सार्‍या जगाने टकमका पाहात रहावे 
असे एक हिंदुत्व निर्माण करावयाचे आहे. हिंदूंच्या 
शाश्‍वत मूल्यांवर आधारलेली एक जीवनपद्धती 
प्रसारित करावयाची आहे. पृथ्वीच्या जवळन 
जाणाऱ्या उल्का जशा पृथ्वीच्या गुरृत्वाकषेणामळे 
तिच्याकडे खेचल्या जातात, तसे हिंदू जीवनपद्धतीच्या 
रमणीयतेने येथील अहिंदू समाज हिंदुत्वात खेचले 
जातील. गुरुत्वाकषणाने; बळजबरीने नव्हे. हिंदू 
समाजाकडे या घडीला ते गुरुत्व नाही. मग आक- 
षेण कोठून येईल. 

गुरुत्व यावे म्हणून प्राचीन मूल्यांच्या आधारावर 
जाणीवपूर्वक आपली जीवनरीती बदलली पाहिजे. 
ती उदार आणि उदात्त केली पाहिजे. हिंदुराष्ट्रवाद 
हा मुसलमानांच्या अथवा अन्य कोणाच्या द्वेषावर 
पोसावयाचा नाही. ' अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण 
एव च! हा आमचा नोंद क्षालेला राष्ट्रिय आद 
आहे. द्वेषाने शक्‍ती क्षीण होते. 

अहिसा, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादी मूल्यांच्या 
आधारावर जीवनाची घडी बसवावयाची आहे. 
गांधींनी असा प्रयोग केला. काही प्रमाणात त्याला 
यश आले. गुजरातमध्ये आजही जे शेक्षणिक प्रयोग 
सुरू आहेत, त्यांच्यामागे हिंदू मूल्यांचे अनुकरण 
करणारी गांधींची जीवनदृष्टी आणि प्रेरणा आहे. 


--अ 


तेथील जीवन थोडे थोडे बदलत आहे असे वाटते. 
सबंध भारतभर हा प्रयोग करूया. एक लहात 
अडचण आहे. हिंदुराष्ट्रवाद ही काही तरी संकुचित 
विचारसरणी आहे, असा एकसारखा प्रचार होत आहे. 
त्यामुळे तरुणांस थोडी नाउमेदी वाटते. आपण आपले 
विचार स्वच्छ केले तर ती नाउमेदी जाईल. ' यंग 
भेन्स्‌ ख्त्रिश्‍चन असोसिएशन मध्ये शिरताना ख्रिस्ती 
तरुणास लाज वाटत नाही. पण ' हिंदू युवजन संघ! 


साभार पोच 


* ' वैक्षानिक पारिभाषिक संज्ञा ' ( वनस्पती- 
शास्त्र - व्याख्यासंग्रह ) : संपादक- शं. आ. 
परांडेकर; प्रकाशक- महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
संस्कृती मंडळ, मुंबई; १९७७; पृ. ६-- ३४५; 
कि. ३५ रुपये. 


* “ यज्ञ : आदाय आणि आविष्कार : प्रमुख 
संपादक गणेश थिटे; प्रकाशक- याज्ञवल्क्य 
आश्रम, १२१ कसबा पेठ, पुणे ११; १९७९; 
पृ. ६ -- १९८; किमत ३० रपये. 

* “ सूळ ' ( कथासंग्रह ) : रघुनाथ मिरकुडे, 
पद्म प्रकाशन, सोनकिरे (सांगली); १९७९; 
गृ. १०२; किंमत १५ रुपये. 


% वृद्गात ' (काव्यसंग्रह) $ फ. मुं. शिदे; प्रोग्रे- 
सिव्ह॒ को-ऑप. पब्लिकेशन्स सोसायटी लि., 
अंगुरीबाग; औरंगाबाद; १९७८; पृ. ४८) 
किमत ८ रुपये, 


नवभारत 


एप्रिल, १९८० 


अशी काही संस्था निघाली, तर त्यात प्रवेश करताना 
आपल्याकडे कोणी पाहात तर नाही याची प्रथम 
आपण खात्री करून घेऊ. हे होऊ नये. * ख्पिश्‍चिन 
समाजवाद * या शाब्दप्रयोगात कोणास काही वावगे 
वाटत नाही. “ हिंदू समाजवाद ! म्हटल्यावर मात्र 
म्हणणाऱ्याची कुचेष्टा होते. ती होऊ नये, पारंपरिक 
हिंदू मूल्यांतून समाजवादाच्या निभितीस पुरेशी 
प्रेरणा मिळेल, आणि ती पथ्यकर असेल. 


$ “ प्रकाशाचा देश शोधताना ' (कवितासंग्रह) 
प्रा, अनुराधा केने, सौरभ प्रकाशन, १७४, 
अभ्यंकर नगर, नागपूर १०; १९८०; पू. ५६; 
किमत ९ रपये. 

' आपल्या आ्थक विकासाची समस्या ' 
(व्याख्यान संग्रह) व्याख्याते प्रा. नी, वि. सोवनी; 
नागपूर विद्यापीठ प्रकाशन, नागपूर; १९७९; 
पृ. ८२; किमत ५ रुपये. 


% ' कोरस ! (कवितासंग्रह) -प्रा. विश्‍वास वसेकर; 
प्रतिमा प्रकाशन, १८ नूतन कॉलनी, औरंगाबाद ; 
१९८०५ पृ. ७२; किंमत १० रुपये. 


ब 


% ' चक्रपाणी चिंतन '-ब्रह्मानंद देशपांडे : राउळ 
प्रकाशन, श्रीकृष्णनगर, पैठणरोड, औरंगाबाद; 
१९७९; पृ. १६०; किमत १५ रुपये. 


मे. पु. रेगे 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे-२* 


कॉन्टं व॑ आविष्कारवाद 

लवंदे यांनी घेतलेले इतर आक्षेप मुंख्यतः पाटण- 
करांनी आविष्कारवादाचे ( 1051)170881011811) 
जै विंवरण केले आहे त्याच्या संदर्भात आहेत. कान्ट 
'हा आविष्कारवादाचा जनक आष्ठे असे विधान 
पाटणक्ररांती केळे आहे आणि हेगेल, बोसांके व 
अलेक्झांडर यांची सौंदर्यमीमांसा आविष्कारवादी 
विचारसरणीची आहे असे मत त्यांनी मांडळे आहे. 
'लवंदे यांना ह्या दोन्ही गोष्टी आक्षेपाहे वाटतात. 

लवंदे यांची ह्यासंबंधीची वाक्ये अशी : 
४: कान्टच्या सौंदर्येमीमांसेत आविष्कारवादाला 
कुठेही स्थान नाही. कितीही प्रयत्न केला तरो 
आविष्कारवादाचा ( एक्स्प्रेशतिझम ) दूरान्वयानेसुद्धा 
यास कान्टच्य़ा तत्त्वज्ञानात येत नाही, डॉ. पाटण- 
करांचा आग्रह असा, की कान्ट हा आविष्कारवादाचा 
जनक होप ! 

आपल्याला. . .आविष्कारवादाचा जनक ठरविल्या- 
बद्दल कान्टने कपाळावर हात मारून घेतला असला 
पाहिजे. तीच गोष्ट हेगेल, बोसांके व अलेक्झांडर 
यांची. यांनासुद्धा आमच्या डॉक्टरसाहेबांनी आवि- 
ष्कारवादाचे प्रवर्तक ठरविले आहे व तेसुद्धा ते नाही 
नाही असे म्हणत असताना. ” 


ह्या आक्षेपाचा विचार करण्यापुर्वी लवंदे यांनी 
कान्टच्या संदर्भात मांडलेल्या दोन मुद्द्यांची दखल 
घेणे इष्ट ठरेल. लवंदे यांनी कान्टचे पुढील वाक्‍य 
उद्धृत केले आहे : “ 110 8016 ॥0001/0:1॥9)/| 
०! ]पतष्ठुठण९1( 0. ६७.6 18 छि र्ला 
10897 ० 81 00७ (0 1100१60 01 


70[11168९11712 1. ). ( पान ६२) ?” आणि 
ह्या वाक्याचा अथे त्यांनी पुढे दिल्याप्रमाणे लावला 
आहे. “ याचा अर्थे असा, की सौंदर्यानूभवात 'फॉर्मे' 
असते. परंतु ते त्या वस्तुचे असते आणि त्यात 
: फायनॅलिटी ? म्हणजे * स्वयंपूर्णता ' असते". येथे 
फायनॅलिटी म्हणजे स्वयंपुणंता असा जो लवंदे यांनी 
अर्थ लावला आहे तो चूक आहे. फायनेंलिटी म्हणजे 
हेतुपूर्णता, वस्तूचे स्वरूप एखाद्या हेतुला अनुसरून 
असण्याचा तिच्या ठिकाणी असलेला धरम. संदर 
वस्तूच्या ठिकाणी, कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे, कोणत्या 
प्रकारची हेतुपूर्णता असते हे आपण वर पाहिलेच 


आहे. . 


दुसरा मुद्दा असा : लवंदे यांनी असे विधान केले 
आहे, की कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे दोन प्रकारच्या 
संकल्पना असतात; एक ऑन्टॉलॉजिकल ( वस्तूवा- 
चक) आणि दुसरा प्रकार म्हणज अँक्सिऑलॉजिकल 
(मूल्यवाचक)« आणि कान्टने असे प्रतिपादन केले 
आहे, की सौंदर्यानुभवात वस्तुवाचक संकल्पना नस- 
तात. पण मूल्यवाचक संकल्पना असतात. लवंदे 
यांची वाक्ये अशी : “ संकल्पना या शब्दाला दोन 
अर्थ आहेत असे त्याला ( कान्टला ) सांगावयाचे 
असते. ते दोन अर्थ ' ऑन्टाॉलॉजिकल' (वस्तूवाचक,) 
आणि ' अँ क्‍्सिऑलॉजिकल ' ( मूल्यवाचक ) असे 
आहेत ... २०३ पानाप्यंत कान्टचे म्हणणे असे, 
कौ सोंदर्यानुभवात वस्तूवाचक संकल्यना नसतात, 
याचा अथे दुसर्‍या कुठल्याच संकल्पना नसतात असे 
नव्हे. २०४ पानापासून जेव्हा डायलेक्टिक सुरू 
होते तेव्हा कान्ट आग्रहाने प्रतिपादतो, की सौंदर्या- 


% मार्च, १९८० अंकात ' लवंदे-पाटणकर वादातील मुहे- १' हा लेख प्रसिद्ध ज्ञांला होता. 
एप्रिल अंकात ह्याच.लेखाचा दुसरा भाग प्रसिद्ध होत आहे. 


|. 1. | 


नुभवात मूल्यवाचक संकल्पना असतात. त्याचे हे 
म्हणणे बरोबर आहे. सौंदर्यानुभवात जर केवळ 
वस्तुवाचक संकल्पना असतील तर सौंदर्यानुभवाचे 
स्वतंत अस्तित्व नाहीसे होऊन सौंदयेशास्त्र हे 
भोतिकशास्त्राचा एक घटक होईल. सौदर्यशास्त्र हे 
स्वतंत्र शास्त्र आहे असा कान्टचा आग्रह आहे व 
त्याकरता त्याचे म्हणणे असे, को जरी सोंदर्या- 
नभवात षस्तुविषयक संकल्पना नाहीत, तरी मूल्य- 
विषयक संकल्पना असल्याच पाहिजेत. ' 
आता एक गोष्ट स्पष्ट आहे. “ ऑन्टीलॉजिकल ' 
आणि * अँक्सिऑलॉजिकल ' हे शब्द वापरून कान्टने 
संकल्पनांमध्ये भेद केलेला नाही. काही संकल्पना 
ऑन्टॉलॉजिकल असतात आणि काही अँक्सिऑलॉजि- 
कल असतात असे कान्टने स्वत: म्हटलेले नाही. तेव्हा 
कान्टने संकल्पनांमध्ये केलेल्या ज्या भेदाचा निदेश 
ऑन्टॉलॉजिकल आणि अँक्सिऑलॉजिकल हे दोन शब्द 
वापरून लवंदे यांनी केला आहे तो स्वत: कान्टने 
कोणत्या शब्दांत मांडला आहे हे लवंदे यांनी स्पष्ट केले 
पाहिजे.कान्टची स्वत:ची संबंधित विधाने अश्ी आहेत, 
की फक्त दोन प्रकारच्या संकल्पना असतात; हे दोन 
भ्रकार म्हणजे निसगेविषयक संकल्पना आणि स्वातंत्र्य- 
विषयक संकल्पना; पहिल्या प्रकारच्या संकल्पनांमुळे 
अनुभवपूवे तत्त्वांवर आधारलेले आपपत्तिक 
( 1601601108] ) ज्ञान शक्‍य होते; ( उदा. 
“ द्रव्यगुण ', * कारण? ह्या संकल्पना ह्या प्रका- 
रच्या होत. ). दुसर्‍या प्रकारच्या संकल्पनांकडून 
संकल्पशक्‍तीचे ( ॥111) नियमन करणारी मूलभूत 
तत्त्वे प्राप्त होतात; ( म्हणजे नैतिक नियम प्राप्त 
होतात.) [ पहा : ४०१ 11612 810 0 ७७४० 
एगत8 ० ०००९8, ... ॥॥७ 6010018 
7016000 (0 810 11080 ०/ १६४६८/८ 91 
४॥७ 0 /7८००0॥. 1397 16 शा, 01 
01686 8 ८7८07९7८47 ००१टूणा 0 हीय 
«४72०7४ 7110110103 0001168 ])0०881016, 
गर 7०8९० ०. डालो. ळुयांधरिया, 
10०७7९५४७7, (18 86001त ७७ 1६8. एहा'ए 
००॥०९७॥, 111[0०॥"७ 10 100760 11811 5 
10४७1४6 [0711710110 ( ॥॥७॥ 01 ४11107160 
8111111088), ७॥1]6 10' ॥॥6 १९७॥७1- 
ए॥801 0 ॥॥6 छां1, 0 0 0शाद्र 


नैवभारत 


एप्रिल, १९८० 


1810, ६ 6808008168 1010810108) 
७7 ल]168 एला. 0118120116 860110 01 
18 ळी शए, यत छणांला 00. 188 
8600111 89 08]]९0 ७7८०८१८7. - 7. 8.] 
आता लवंदे यांनी ज्यांना मूल्यविषयक (अँक्सिऑलॉ- 
जिकल ) संकल्पना म्हटले आहे त्या म्हणजे ज्यांना 
कान्टने स्वातंत्र्याच्या संकल्पना म्ह्टले आहे त्याचे 
मसतील, तेरे सौंदर्यानैभवात ह्या संकल्पना 
अंतर्भूत नसतात अज्लीच कान्टची स्वच्छ मूमिका 
आहे. कान्टच्या स्वातंत्र्यवविषयक संकल्पना म्हणजे 
ज्यांच्यावर ध्यांवहा रिक तत्त्वे आधारली जातात 
त्या संकल्पना, व्यावहारिक तत्त्वे म्हणजे काय 
निवडावे क्रिवा काय चांगले आहे हे ठरविणारी 
तत्त्वे. आणि चांगुलपणाचे निकष घालून देणाऱ्या 
ह्या सैकल्पना- साधन म्हणून चांगल्या असलेल्या 
गोष्टीच्या चांगुलपणाचे किंवा स्वत:च चांगल्या असर 
लेल्या गोष्टीच्या चांगुलपणांचे निकष घालून देणार्‍या 
संकलप॑नां- सौंदर्यानुभवात अंतर्भूत नसतात. पहा : 
“उपा ॥भे)७ 081 8117 10])18560181107 
० 8॥ 0७]७०ए७ तात... १९७1011116 
10 ]ए0१2011९11 01 18816, 810, 00180. 
पृप्था]ए, शं ]७' एहा हछार्‍ए._ जा 00 
० ॥७ ४००१. (5. 62) .) काध्टला सौंदर्यानुभ- 
वाची स्वायत्तता जी टिकवायची होती ती केवळ 
शानानुभवापासून टिकवायची नव्हती; ती चांगूल- 
पणाच्या अनुभवापाश्लूनही टिकवायची होती, 
आता आविष्कारवादाशी संबंधित असलेल्या 
आक्षपांकडे वळूया. कान्ट, हेगेल, अलेक्झांडर, क्रौचे 
हे तत्त्ववेत्ते घेतले तर र्यांनी मांडलेल्या सौंदयंमीमांसा 
सर्वतोपरी संमान नाहीत, कित्येक बाबतींत एक - 
भेकांपासून भिन्न असलेल्या अश्या त्या मीमांसा आहेत 
हे स्पष्ट आहे. आणि तरीही हे तत्त्ववेत्ते आविष्कार- 
वादाचे पुरस्कते आहेत असे जर कुणी म्हटले, तर ते 
कधी मान्य होऊ शकेल ? एक तर विशिष्ट बाबतींत 
ह्या तत्त्ववेत्त्यांमध्ये मतभेद असले, तरी एक समान 
सिद्धांत त्या सर्वांनी स्वीकारला आहे असे दाख- 
विष्यात आले पाहिजे. ह्या समान सिद्धांतात परस्पर- 
विसंगत अशा उपसिद्धांतांची भर घातल्याने ह्या 
वेगवेगळया मीमांसा प्राप्त झाल्या आहेत असे दाख- 


वून दिले पाहिजे, हा समान सिद्धांत, ज्याचे 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- २ 


* आविष्कारवाद असे यथार्थपणे वर्णन करता येईल, 
असा असला पाहिजे. म्हणजे सुंदर वस्तूमध्ये किवा 
कलाकृतीमध्ये कशाचा तरी आविष्कार झालेला 
असतो, सुंदर वस्तूचे सौंदर्य, कलाकृतीचे कलाकृती 
हे स्वरूप, विशिष्ट प्रकारच्या आविष्कारामध्ये 
सामावलेले असते, असा ह्या समान सिद्धांताचा 
आशय असला पाहिजे. तसेच कलाकृतीला कलाकृती 
हे स्वरूप किंवा दर्जा प्राप्त करून देणार्‍या ह्या 
आविष्काराचे, ह्या तत्त्ववेत्यांना अभिप्रेत असलेले 
स्वरूपही साधारणपणे सारखे असले पाहिजे. तेव्हा 
कान्ट, हेगेल, अलेक्झांडर आणि क्रोचे यांच्या सौंदये- 
मीमांसांत असे काही समात सूत्र आढळते की नाही 
ते पहावे लागेल. 

ह्या बाबतीत कान्टचे म्हणणे असे आहे! 
“ सौंदर्याचे ( मग ते निसर्गाचे असो किवा कलेचे 
असो ), वेदनात्म परिकल्पनांचा आविष्कार असे 
सामान्यपणे व्य़ाख्यापन करता येईल ”. (जाड ठसा- 
मूळात; पृ. १८३). [389प7 ( फ०७! ४ 
७७ ० 1३एपा 00 ठी क्वर्ण) छे य 
2७18] 08 ४७1100 16 ८८७८882002 0 
8681110160 10888.] पण ह्या म्हणण्याला 
पुढील जोड दिली पाहिजे असेही कान्टने म्हटले 
आहे : कलेचे सौंदर्य घेतले, तर ही परिकल्पना 
तिच्या विषयवस्तूच्या ( 00100, ) संकल्पनेच्या 
माध्यमाद्वारा जागृत झालेली असते. उलट, निसर्गे- 
सौंदर्य घेतले, तर वस्तूचे जे साक्षात्‌ दर्शन 
( प्रतिभान ) आपल्याला लाभलेले असते त्याचे 
केवळ चिंतन, ती वस्तू कशी असायला हवी ह्या- 
विषयीच्या संकल्पनेच्या निरपेक्ष, ती वस्तू ज्या परि- 
कल्पनेचा आविष्कार म्हणून मानण्यात येत असेल, 
ती परिकल्पना जागृत आणि संक्रांत करायला पुरेसे 
असते. [प 116. 10080 पडा 8 
&हततहत ७७४७ फा) 0087 0 870 1118 
1१68 ॥)प७; 00 ९३०७१ 110पष्टा] 1110 
॥0हताणा 0 ७ णा०९७७ 0 11160 011600, 
ज७७88 प्रा) 1068४ 018170, [116 
७७४॥ 7७11601101 ए]]०॥ 8 टांएशा उगपा- 
०, 880 ॥ा'०्या ह. 116 00]00 18 
11061१6 ॥० 0७; 18 छणीलांभा. 7 
णार भणा३१्ट 91ते ७०00॥१॥110811082 00 

न, भा. ६ 


8१ 


उंव७& ० एपांली ॥॥७ (0516० 18 7९९७1'- 
१९ 88 ॥॥]७ ८८७7882072 0. 184] 

तेव्हा सुंदर वस्तूचे सौंदर्य आविष्कारामध्ये 
सामावलेले असते असे कान्ट स्पष्टपणे म्हणतो. हा 
आविष्कार कशाचा असतो ? सुंदर वस्तू, मग ती 
निसर्गातील एखादी सुंदर वस्तू असो किंवा एखादी 
सुंदर कलाकृती असो, एका परिकल्पनेचा आविष्कार 
असते. ह्या अविष्काराचे स्वरूप आता समजून घेतले 
पाहिजे. 

नैसगिक सुंदर वस्तू ही निसर्गात आयती असते, 
ती कलाकृतीप्रमाणे माणसाने घडविलेली नसते. 
आता कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे : (१) अशी निस- 
र्गातील सुंदर वस्तू एका वेदनात्म परिकल्पनेचा 
आविष्कार असते. (२) तिच्या स्वरूपाचे चिंतन 
केले असता, ती वस्तू कोणत्या प्रकारची वस्तू आहे 
आणि त्या प्रकारची वस्तु म्हणून तिचे स्वरूप कसे 
असायला हवे अशा विचाराचा आधार न घेताही, 
ज्या परिकल्पनेंचा आविष्कार म्हणून त्या वस्तूकडे 
आपण पहात असू ती परिकल्पना चिंतकाच्या मनात 
जागृत आणि संक्रांत ( 000111 0111689160 ) होते. 
(३) वस्तू सुंदर आहे हा अनुभव म्हणजे ती वस्तू 
एका परिकल्पनेचा आविष्कार आहे असे साक्षात 
दर्शन ( प्रतिभान ), । 

ह्या म्हणण्याचा अर्थ अधिक स्पष्ट करावा लागेल. 
ह्या संदर्भात परिकल्पना म्हणजे वस्तूच्या स्वरूपा- 
तील एकतेचे तत्त्व. ह्या एकतेच्या तत्त्वाला कान्ट 
परिकल्पना का म्हणतो ? एक तर हे एकतेचे तत्त्व 
संकल्पनेच्या स्वरूपाचे नसते. उदा. समजा, मी एखाद्या 
वस्तूला ' घोडा ? म्हणून ओळखतो तेव्हा माझ्या- 
समोर इंद्रियसंवेदना आणि प्रतिमा यांचा मिळन 
बनलेला आशय असतो आणि ह्या आशयाला उद्देशून 
“ घोडा ' ह्या संकल्पनेचे उपयोजन करता येते, 
(* घोडा ' ही संकल्पना त्याला उद्देशून लावता येते), 
त्या भाशयात जो तपशील असतो त्याचे ' घोडा ' ह्या 
संकल्पनेच्या साहाय्याने एकात्म आणि सुसंगतपणे 
ग्रहण करता येते असे मी मानतो. वस्तूच्या सौंदर्याच्या 
अनुभवात जो तिच्या दृश्य स्वरूपाच्या एकतेचा प्रत्यय 
असतो तो असा संकल्पनात्मक नसतो, तो संकल्पना- 
निरपेक्ष असतो आणि म्हणून कान्ट ह्या एकतेच्या 
सूत्राला आणि त्याच्या प्रत्ययाला (1601160861. 


४२ 


8101) ) परिकल्पना म्हणतो. पण परिकल्पनेमध्ये 
आणखी काहीतरी अभिप्रेत आहे. परिकल्पना हा 
पूर्णाचा ( 11016 ), समग्रतेचा ( ०६७1५ ), 
स्वयंपुणतेचा ( 8611 - 8पयी ८16110७ ) प्रत्यय 
असतो. जे स्वयंपूर्णे असतें ते अन्य कशावर आधारलेले 
नसते ( ॥1100101110160) . पहा $ ““ 1068 18 
७]6 761080119101 00 ७ 06 1 
80 101 88 1 100688897]9 1006068 116 
१०७011७101 01 110 108118... पप'8118- 
०6॥06118] 1१688 8160 ७॥०86 11 फाटा 
॥॥0 8080)पॉ0 1016 १60611111108 ॥॥९ 


0७8 1 811 चष्टष्टा९४७(७ 01 88 861168.” 
(फिलीळांठाल) 7. 1244-तृण06त 7 १ 


९०ण७ग7शाछा'ए ४० ]९७॥/७ ' एषातृप७ 
० पा७ 1868801, प. 7. 50101, 2 
फव. 1962 ). “ ... 07 . णा ०४ 
0 एिाश8, उ शाळा 110610011100101) 
88. ठार १प3य32्ट ७ पए1ए७'४6, 18 
५०००॥1९(७]7 80१6१०8७७७ ४० ॥७ 1१68 7” 
((प७तूप2 0 0पा७ 10९8801, ७ 817- 
1853 34-56). म्हणजे “ जो पूर्ण (त्याच्या) 
भागांच्या निर्धारणाच्या अनिवार्यपणे पूर्ववर्ती असतो 
अशा पूर्णाचा प्रत्यय म्हणजे परिकल्पना होय... 
ज्यांच्यामध्ये केवळ पुर्ण ( आपल्या ) भागांच्या 
समूहांचे किवा श्रेणींचे निर्धारण करतो (ते प्रत्यय) 
म्हणजे परिकल्पना होत. ” “ परस्परसंबंधांमधून 
विश्‍व म्हणून सिद्ध होणारे समग्र वस्तुजात हाच 


केवल परिकल्पनेला पुरतेपणे साजेल (असा आशय) 
असतो.” 


तेव्हा निसर्गातील सुंदर वस्तूच्या स्वरूपामध्ये जे 
एकतेचे सुत्र असते, ते त्या वस्तूच्या दृश्य स्वरूपाला 
स्वयंपूर्ण, एक समग्र पूर्ण असे रूप देणारे सुत्र असते. 
ह्या सुत्राचा -परिकल्पनेचा-आविष्कार म्हणजे त्या 
वस्तूचे सुंदर स्वरूप. हे सुत्र त्या वस्तूच्या स्वरूपा- 
तील प्रत्येक घटक, प्रत्येक संवेदना आणि प्रतिमा 
निर्धारित करते. हे सर्व घटक आणि त्यांच्यामधील 
परस्परसंबंध ह्यांनी सिद्ध झालेले जे त्या वस्तुचे 
दृश्य स्वरूप असते त्यात हे सुत्र मूत झालेले असते, 
प्रकट झालेले असते. वस्तू, आणि वस्तूला उद्देशून 
लावता येईल अशी संकल्पना, ह्या दोहोंमध्ये ताकिक 
नाते असते; पण त्या दोन भिन्न, अलग असलेल्या 
अज्ञा मोष्टी असतात. त्या वस्तूला उद्देशून जो संक- 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


ल्पना लावता येते ती त्या वस्तूसारख्या असलेल्या 
इतर वस्तूंना उद्देशून लावता येते. पण सुंदर वस्तूचे 
स्वरूप, आणि ह्या स्वरूपात मूर्त किवा सिद्ध किवा 
आविष्कृत झालेले एकतेचे सुत्र ह्या गोष्टी अशा 
एकमेकांपासून अलग नसतात. त्या स्वरूपाला सिद्ध 
करण्यात त्या सूत्राची परिपूर्ती असते आणि त्या- 
बरोबरच ह्या स्वरूपात ते निःशेषपणे विलीन झालेले 
असते. ज्या स्वरूपात हे एकतेचे सूत्र मूर्त झालेले 
असते त्याला वेगळे काढून इतर कोणत्यातरी तप- 
शीलाला एकता द्यायला, त्याचे नियमन करायला 
ते उपयोगी पडत नाही. एकता आणि अनेकता, 
आकार आणि आदय यांच्यामध्ये हे जे परस्पराव- 
लंबित्व असते, हा जो एकजीवपणा असतो 
त्याच्यात वस्तुच्या सुंदर स्वरूपाची स्वयंपूर्णता 
सामावलेली असते; दुसर्‍या शब्दांत ही गोष्ट 
सांगायची तर ह्याच्यातच सुंदर वस्तूचे नावीन्य, 
मौलिकता, अनन्यसाधारणत्व सामावलेले असते. 

हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होण्यासाठी विवेकात्म 
परिकल्पना (7911011891 1068) आणि वेदनात्म 
परिकल्पना ( 96४॥७४० 168 ) हा जो भेद 
कान्टने केला आहे तोही ध्यानात घेतला पाहिजे. 
विद्व किवा वास्तवता हा एक केवल, स्वयंपूर्ण असा 
पूर्ण आहे अज्ी त्याची केलेली कल्पना ही एक 
विवेकात्म परिकल्पना आहे. एखादी संकल्पना ज्या- 
प्रमाणे अनेक वस्तूंना उद्देशून लावता येते, तक्षी ही 
परिकल्पना अनेक वस्तूंना उद्देशून लावता येणार 
नाही हे उघड आहे. संकल्पनेची अनेक उदाहरणे असू 
शकतात; परिकल्पना ही सर्वेसमावेशक समग्राची 
कल्पना असल्यामुळे ज्यांना उद्देशून ती लावता 
येईल अश्ी तिची अनेक उदाहरणे असूच शकत 
नाहीत. तेव्हा संकल्पना आणि तिची उदाहरणे 
यांच्या दरम्यानचा ताकिक संबंध, (उदा. ' घोडा ' 
ही संकल्पना आणि तिची उदाहरणे असलेले विशिष्ट: 
घोडे यांच्या दरम्यानचा संबंध ), आणि परिकल्पना. 
व तिचा विषय असलेले ( समग्र, स्वयंपूर्ण ) विश्व 
यांच्या दरम्यानचा ताकिक संवंध यांच्यात फरक 
असणार. “ हा एक घोडा आहे ' ह्या विधानात 
* घोडा ही संकल्पना एका विणिष्ट उदाहरणाला 
उद्देशून लावण्यात आली आहे आणि तिचे असे 
उपयोजन करण्यात ज्यांना उद्देशून ती लावता येईल . 


"कखगंधर निघुन, 
-रढडटच द्थ्न 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- २ 


आणि ज्यांना उद्देशून ती लावता येणार नाही अशी 
अन्य उदाहरणे असु शकतात- घोडे असलेली आणि 
घोडे नसलेली अन्य उदाहरणे असु शकतात- असे 
अभिप्रेत असते. पण “* हे विश्‍व एक स्वयंपूर्ण असा 
सबंध आहे ह्या विधानात “ स्वयंपूर्ण असे सबंध 
नसलेली अशी इतर विदवे असणे शक्य आहे हे 
विधान अभिप्रेत नसते. विश्‍व ही कल्पना म्हणजे 
जे, जे आहे ते सर्व ज्याच्यात सामावलेले आहे 
त्याची कल्पना, ' केवळ आणि स्वयंपूर्ण भसा सबंध? 
ही परिकल्पना जेव्हा विदवाला उद्देशून लावण्यात 
येते, तेव्हा विश्‍वाची अनिवायं घडण कशी आहे हे 
ती सांगते. ' विश्‍व हा एक केवळ आणि स्वयंपूर्ण 
असा सबंध आहे * हे विधान, विश्‍वाच्या घडणीची 
आपण अनिवार्यपणे कशी कल्पना केली पाहिजे, हे 
सांगणारे विधान आहे; जे अन्य कशावर आधारलेले 
नाही असे स्वाधिष्ठित (॥॥॥०010110100) तत्त्व 
आहे आणि जे, जे आहे ते सवे ह्या स्वाधिष्ठित 
तत्त्वापासून अनिवार्येपणे निष्पन्न होते अशी ह्या 
विश्‍वाची घडण आहे असे ते सांगते. थोडक्यात, विश्‍व 
म्हणजे, (जे, जे आहे ते सवं म्हणजे), एका अना- 
धारित, स्वाधिष्ठित तत्त्वाचा * आविष्कार ' असतो 
असे ह्या विधानाचे म्हणणे असते. 

। केवळ आणि स्वयंपूर्ण असा सबंध ह्या विवे- 
कात्म परिकल्पनेचे आपल्या अनुभवाचे विषय 
असलेल्या वस्तूंच्या समूहाला उद्देशून उपयोजन 
करता येते की नाही, क्रिवा कोणत्या प्रकारे आणि 
कोणत्या उद्देश्याने करता येते ह्या प्रश्‍नात येथे शिरा- 
यचे कारण नाही. प्रस्तुत असलेला मुह्या असा को 
ही परिकल्पना म्हणजे ज्याची घडण तार्किक आहे 
अशा सबंधाची कल्पना असते. भूमितीत ज्याप्रमाणे 
स्वयंसिद्ध ( 8०-6ए10/11 ) असे मूलाधार 
( 8510108 ) असतात आणि त्यांच्यापासुन सत्य 
अशी प्रमेये अनिवार्यपणे निष्पन्न होतात त्याप्रमाणे 
विदवात जे, जे आहे ते सवे एका स्वाधिष्ठित 
अस्तित्वापासुन अनिवार्यपणे निष्पन्न होते. आता 
सुंदर वस्तूचा अनुभव हाही स्वयंपूर्ण अशा सबंधाचा 
अनुभव असतो. पण ह्या सबंधाची घडण तार्किक 
नसते. म्हणून सुंदर वस्तू हा विवेकात्म परिकल्प- 
नेचा विषय नसतो. एका स्वाधिष्ठित तत्त्वापासून 
अनिवायपणे निष्पन्न होणाऱ्या समग्र अस्तित्वांचा 
समूह ( आणि अशा रीतीने निष्पन्न होत असल्या- 


1. डी: 


मुळे परस्परसंवंधित असलेल्या आणि म्हणून एक 
सवंध ( ७]1])1010 ) असे ज्याचे स्वरूप आहे असा 
समूह ) हें जसे विश्वाचे स्वरूप आहे तसे स्वरूप, 
तशी घडण सुंदर वस्तुची नसते. सुंदर वस्तुच्या 
स्वरूपातील एकतेचे तत्त्व आणि ज्या घटकांचे मिळून 
हे स्वरूप वनलेले असते ते घटक यांच्यामधील संबंध 
तार्किक, संकल्पनात्मक नसतात. सुंदर वस्तू हा एक' 
स्वयंपूर्ण सवंध असतो आणि म्हणून तो परिकल्पनेचा 
विषय असतो, पण ही परिकल्पना विवेकात्म नसते. 

ती वेदनात्म (9658111016) परिकल्पना असते. 
सुंदर वस्तुचा अनुभव हा एका स्वयंपुणे अद्ला 
सबंधाचा अनुभव असतो; पण “स्वयंपूर्ण सबंध' म्हणून 
जो सुंदर वस्तूचा अनुभव येतो त्याचा आधार आणि 
अनिवार्य घटक म्हणजे एक वेदना (/8]]_]शट ) 
असते. ही वेदना म्हणजे सुखवेदना. सुंदर वस्तुचे 
स्वरूप असे असते कौ त्याच्या अवधारणात ह्या 
स्वरूपाच्या घटकांचे ( म्हणजे संवेदना आणि प्रतिमा 
यांचे ) अवधारण करणारी संवेदनाशक्‍ती ( किवा 
कल्पनाशक्ती ) आणि तिच्या एकतेचे अवघारण 
करणारी संकल्पनाशकक्‍्ती यांच्या मुक्‍त सुसंवादाचा 
सुखद अनुभव प्रेक्षकाला येतो. मुक्‍त ह्याचा अर्थ 
असा की ह्या स्वरूपातील एकतेचे जे अवधारण 
झालेले असते ते संकल्पनेच्या साहाय्याने झालेले 
नसते; एका संकल्पनेशी सुसंवादी असे ह्या स्वरू- 
पाचे सवे घटक आहेत असा हा प्रत्यय नसतो. 
संकल्पनाविरहित असा हा एकतेचा आणि सुसंवा- 
दाचा प्रत्यय असतो. हा सुसंवाद म्हणजे आपल्या 
संकल्पनाशक्तीने ग्रहण केलेली ताकिक सुसंगती नसते. 
तो भावलेला सुसंवाद असतो. त्या स्वरूपाचे घटक 
असलेल्या संवेदना आणि प्रतिमा उत्स्फूतेपणे एका- 
कार झालेल्या असतात; आणि त्या स्वरूपाची 
एकता त्या स्वरूपात मुक्तपणे व्यक्‍त होऊन विलीन 
पावलेली असते. 

ज्याच्या घडणीची एका विशिष्ट रीतीने कल्पना 
करण्यात आली आहे असे विश्‍व किंवा समग्र 
अस्तित्व हा विवेकात्म परिकल्पनेचा विषय असतो. 
घडणीविषयीची ही कल्पना म्हणजे विश्‍व एक 
तकेत: स्वयंपूर्ण असा सबंध आहे ही कल्पना. वेद- 
नात्म परिकल्पनेचा विषयही स्वयंपुर्ण असा सबंध 
असतो. पण ( १ ) वेदनात्म परिकल्पनेचा विषय 
असलेल्य स्वयंपूर्ण सबंधाचा साक्षात्‌ अनुभव आप- 


छ्छ 


ल्याला येतो. विवेकात्म परिकल्पनेचा विषय अस- 
लेल्या स्वयंपूर्ण सबंधाचा साक्षात्‌ अनुभव येत नाही. 
(२) वेदनात्म परिकल्पनेचा विषय असलेल्या स्वयं- 
पुर्ण सबंधाची घडण, ( त्याच्या घटकांना एकीकृत 
करून “ सबंध ' हे स्वरूप त्याला देणारे तत्त्व ), 
ताकिक, संकल्पनात्मक नसते. ती वेदनात्म असते. 
ह्या विषयाचा ' स्वयंपूर्ण सबंधपणा ! हा भावलेला 
असतो. हे दोन मुद्दे कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे परस्पर- 
संबंधित आहेत. ' आपल्या साक्षात्‌ अनुभवाचा 
( गपां७ला ) विषय असलेली, जिची घडण संक- 
स्पनात्मक आहे अशी स्वयंपूर्ण वस्तू ! ही संकल्पनाच 
आत्मविसंगत आहे. कारण आपल्या भनुभवाचा 
विषय असलेली वश्तु अवकाल्ात आणि कालात 
असणार आणि द्रव्य-गुण, कारण-कार्य, इ. अनु- 
भवपूर्व संकल्पनांनी त्यांची घडण घंडलेली असणार, 
'म्हेंणजे आपल्या अनुभवाचा विषय असलेली वस्तू 
ज्याच्या ठिकाणी गुण आहेत आणि जे अनेक अव- 
स्थांतुन जाते असे अथकाझात ( आणि कालात ) 
असणारे द्रव्य असणार, हे द्रव्य ह्याच स्वख्पाच्या 
इतर द्रव्यांवर नियमांना अनुसरून परिणाम घडवून 
आणीत असणार, इ. आता अवकाशात असणारी 
ओणि कालात बदलत जाणारी द्रव्ये अनिवायेपणे 
अवकाशात ब कालात असणार्‍या दइतर द्रव्यांशी 
संबंधित असतात आणि ' समग्र अवकाह ' किंवा 
* समग्र काळ ' असे काही असु शकत नसल्यामुळे, 
अवकाझ् आणि काल ह्यांतील वस्तूंचा कितीही मोठा 
विस्तार घेतला तरी ते समग्र, स्वयंपूर्ण असे अस्तित्व 
असु शकत नाही; ते अपुरे असते. तेव्हा अनुभवाचा 
विषय असलेल्या वस्तूचा एक स्वयंपूर्ण सबंध असा 
अतृभव जेव्हा आपल्याला येतो तेव्हा त्या वस्तूची 
संकल्पनात्मक घडण आपण बाजूला सारलेली असते. 
तिच्या स्वरूपात, संकल्पनाविरहित अल्ली एकता 
भाणि भनेकता-तिच्या स्वरूपाचा तंपश्ील-- यांच्या- 
मध्ये असलेल्या सुसंबादाचा, मिलाफाचा सुसवेद- 
नेच्या रूपाने आपल्याला साक्षात्‌ प्रत्यय येत असतो. 
हा सुसंवाद म्हणजे तिची स्वयंपूर्णता असते आणि 
ह्या स्वयंपुर्णतेचा प्रत्यय वेदनात्म असतो. ( पंण 
अर्थात्‌ ह्याच वस्तुची संकल्पनात्मक घडण जेव्हां 
आपण ध्यानात घेतो तेव्हा अवकाशात आणि 


कालात असलेली एक वस्तु, अशा इतर वस्तूंशी 


नर्वभाररत 


एप्रिल, १९८७ 


संबंधित असलेली व म्हणून स्वयंपूर्ण नसलेली वस्तू, 
हेच तिचे स्वरूप असते. ) 

सुंदर वस्तुच्या स्वरूपातील एकतेचे तत्त्व आणि 
तिच्या स्वरूपातील विशिष्ट तपशील ह्यांच्यामधील 
संबंधाला कान्ट ' आविष्कार ' म्हणतो. हा तार्किक, 
संकल्पनात्मक संबंध नसतो. तो भावणारा संबंध 
असतो ; वेदतात्म असतो. ' वेदनात्म परिकल्पना ' 
हे पद दोत अर्थांनी वापरता येते. सुंदर वस्तूच्या 
स्वरूपातील एकतेचे तत्त्व या अर्थाने ते वापरता 
येईल, ह्या अर्थाने सुंदर वस्तु हा वेदनात्म परि- 
कल्पनेचा आविष्कार असतो. किंवा एकतेच्या 
तत्त्वाच्या आविष्काराने सिद्ध झालेले समग्र स्वरूप 


ह्या अर्थाने वेदनात्म परिकल्पना हे पद वापरता 


येईल. ह्या अर्थाने वेदनात्म परिकल्पना हे एक 
“प्रतिभान ” साक्षात्‌ अनुभवाचा विषय असते. 


सॉंदर्य हा वेदनात्म परिकल्पनांचा आविष्कार असतो 
असे कान्ट जेव्हा म्हणतो तेव्हा तो ' वेदनात्म परि- 
कल्पना" हा शब्दप्रयोग पहिल्या अर्थाने वापरीत आहे. 
" 368प! पा8र्‍. ७७ हिपा0त शा &८- 
783100 01 868011016 16688.” पण “ वेद- 
नात्म परिकल्पना हा कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय असतो” 
असे जेव्हा तो म्हणतो तेव्हा हा शब्दप्रयोग तो दुसर्‍या 
अर्थाने वापरीत आहे. (% 37 छ्या 808७॥०- 
एट ति७& ग 106811) 8 7010560181101 0 
णा७182180100 ...॥ ह्या संदर्भात प्रतिभान 
( गरॉपांधरिला) आणि कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय 
(7010800181101 01 016 7 २३ृष्टांण&101) 
हे शब्दप्रयोग समानार्थी म्हणून कान्टने वापरले आहेत. 
पहा पृ. १७६, ओळ ५-६.) वेदनात्म परिकल्पना ? 
जेव्हा पहिल्या अर्थाने वापरण्यात येते तेव्हा तिला 
* बीज परिकल्पना ' म्हणू या. दुसर्‍या अर्थाच्या वेद- 
नात्म परिकल्पनेचा निदेश ' वेदनात्म परिकल्पना ? 
असाच कख्या. मग आपल्याला असे म्हणता येईल : 
सोंदये हा बीज वेदनात्म परिकल्पनेचा आविष्कार 
असतो. निसर्गातील वस्तूचे सुंदर स्वरूप किंवा 


एखादी कलाकृती ही एक वेदनात्म परिकल्पना 
असते; ती बीज वेदनात्म परिकल्पनेच्या आविष्का- 


राने सिद्ध झालेली वेदनात्म परिकल्पना असते. 
भाता कलाकृतीच्या स्वरूपाकडे वळू या. कान्टच्या 

म्हणण्याप्रमाणे कलाकृतीमध्ये ज्या परिकल्पनेचा 

आविष्कार झालेला असतो ती एका संकल्पनेने 


लबंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- २ 


जागृत केलेली ( ९३.80 ) केलेली असते. तेव्हा 
कलाकृतीच्या संदर्भात .तीन गोष्टींमधील परस्पर- 
संबंधांची दखल घ्यावी लागेल : ( १ ) संकल्पना; 
(२ ) तिने जागृत केलेली वेदनात्म परिकल्पना 
आणि (३ ) ह्या परिकल्पनेचा आविष्कार असलेली 
कलावस्तू, (पहा: “. .. छ1 068पॉ.” 0 ४ 
॥॥18 (8९४100) 0688 एण्ड; 00 :९४- 
लॉ€९त णागल्पष्टा जाळ गाठता ठा वाल 
७००॥०७७॥ ० 1७ ०७]०ळ, ...” (0. 189- 
184), म्हणजे कलाकृतीशी एक संकल्पना संबंधित 
असते. अश्या कलाकृतीशी संबंधित असलेल्या संक- 
ल्पनांची कान्टने दिलेली काही उदाहरणे अल्ली 
आहेतः स्वगे ( ॥॥७ ]तग्वल्या 0 फिर 
188800 ), नरक, चिरंतनता ( ९७१६५ ), 
विश्वाचे सर्जेन ( 0091101) , मृत्यू, असूया, प्रेम, 
कोर्ती. कलाकृती संकल्पनेशी निगडित असते ह्याचा 
अर्थ असा की कलाकृतीला काही विषयसूत्र 
( शाश०७ ) असते; कलाकृती कशाविषयीची तरी 
कलाकुती असते. उदा. ह्या चित्रात दुष्काळाने 
माणसांची होणारी वाताहात दाखविली आहे, मानवी 
प्रयत्नांपलीकडे असलेली आंधळी भवितव्यता हा ह्या 
कादंबरीचा विषय आहे, इ. 

आता वेदनात्मक परिकल्पना अशी एक संकल्पना 
आपल्यापुढे सादर करते (_]07080118 ). पण ज्या 
स्वरूपात ती संकल्पना वेदनात्म परिकल्पनेकडून 
मांडली जाते ते स्वरूप वैशिष्ट्यपूर्ण असते. एक तर 
वेदनात्म परिकल्पना त्या संकल्पनेला अनुरूप असते 
आणि शिवाय त्या परिकल्पनेत त्या संकल्पनेला 
आभासात्मक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व लाभलेले असते, 
[“... ( ७७७७० 10688 ) ... 80श८ 1.0 
७]0]7057101816 10 8 70४श७७00 0 
7910118] 001008 (1, ९. 1001160५08) 
1१688), 3प5 हांशांगष्ठ 0 111080 0९10९४ 
७७ 8601018100 0. _ 870) 0७1०० ए6 
16४६४. १ (0. 176). ] सुतार जेन्हा एका 
प्रकारच्या टेबलाची कल्पना करतो आणि त्या कल्प- 
नेला अनुरूप असे टेबल बनवितो तेव्हा त्याच्या मनात 
जी टेबलाची कल्पना होती तिला वस्तुनिष्ठ अस्तित्व 
लाभते असे म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे कलावंताच्या 
भंनात जी संकल्पना असते तिला वेदनात्म परि- 
कॅल्पनेंत.वस्तुनिष्ठ अस्तित्व लाभते; पण हे आभासा- 


३ 


'त्मक, काल्पनिक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व असते. वेदनात्म 
परिकल्पना हा कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय ( 7076. 
8९13101 0 110 1109४191101) असतो. 
संवेदना आणि प्रतिमा हे त्यांचे घटक असतात. 
कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय हा विशिष्टाचा प्रत्यय असतो. 
तेव्हा वेदनात्म परिकल्पना हे विशिष्टाचे एक रूप 
असते. विशिष्ट व्यकती, विशिष्ट घटना, भावना, 
कृती, प्रसंग, उद्‌गार यांचे वाहक असलेल्या संवेदना 
आणि प्रतिमा हे त्याचे घटक असतात. वस्तुनिष्ठ 
अस्तित्व विशिष्ट असते. सुताराने स्वतःच्या मना- 
तील कल्पनेबरहुकूम बनविलेले टेवल विशिष्ट टेबल 
असते. आपल्या मनातील कल्पनेला वस्तुनिष्ठ 
अस्तित्व देणे म्हणजे त्या कल्पनेशी अन्‌रूप अशी 
विशिष्ट वस्तु बनविणे, (किंवा विशिष्ट कृती करणे, 
इ,) वेदनात्म परिकल्पना हे असे विशिष्टाचे एक 
रूप असल्यामुळे कलावंत जेव्हा संकल्पनेला अनख्प 
अल्ली वेदनात्म परिकल्पना ,घडवितो तेव्हा तो 
त्या संकल्पनेला वस्तुनिष्ठ अस्तित्व देतो. पण हे 
आभासात्मक, काल्पनिक अस्तित्व असते. 

पण संकल्पना आणि तिच्याशी संबंधित असलेली, 
ती सादर करणारी वेदनात्म परिकल्पना ह्यांच्या- 
मधील संबंधाविषयीची आणखी एक मूलभूत गोष्ट 
ध्यानात घेतली पाहिजे. ही परिकल्पना संकल्पनेच्या 
पलीकडे जाणारी असते ; तिच्यात अंतर्भूत असलेला 
आणि तिच्याकडून सूचित होणारा आलय इतका 
समृद्ध असतो की तो कोणत्याही संकल्पनेत किवा 
संकल्पनाव्यूहात सामावला जाऊ शकत नाही. समू- 
दता आणि गतिमानता ही वेदनात्म परिकल्पनेची 
वैशिष्ट्ये असतात. संकल्पना स्थिर आणि बंदिस्त 
असते. वेदनात्म परिकल्पनेचा जाशय विकसनशील 
असतो, तो अनेक प्रत्यर्यांचे सुचन करीत विस्तारत 
जात, ओसंडून संकल्पनांच्या सीमांपळीकडे जातो, 
कल्पनाशक्तीला आणि विचारशक्‍्तीला तो चालना 
देतो, झोका (810४) देतो. वेदनात्म परिकल्पनेची 
ही गतिमानता हे कल्पनाशक्तीच्या स्जकतेचे फळ 
असते. (1, 1०७7, ७७ ७७0]. ० ७ 001001 
8 70768शाळिगिला ल वाळ जाडट्टागछ- 
दाला एटोगाठ्टांपष्ठ ४० 08 ७1686शा 8100, 
फप जतपणं॥३2्ट ४ठोशए ०. 08 07 800० 
०ण्प्गा, हपणा & शा) 0 फिण्प्ट्य 88 


अनुक्रमणिका 


3-1 


"कण्यात गेहएड! तण 0 ल्याफाभशाशा- 
शंख 8 तभीगा० ठा, 9110, ४8 8 
-एण्पड९वृप०७, शा श॥४्ट ७७४(॥७७०७]] ३ 80. 
'प्पा७ण्णातलत 6३0 0 प्रि ठणा०6- 
० 0800, ताशा 0 1118९181101 1016 
वाह ]७१7७ ७ ला'९७ए७ 8ळांश!, पत 1 
एप ७ 5छिल्पा( 1001160081 1१068 
(768801 ) 9. 0 एाठप्रंया. ७. 177) 

विवेकात्म परिकल्पनेचा विषय म्हणजे समग्र, 
परिपुंणंतेची परिसीमा असलेले असे आअह्तित्व 
-(ग्ठा8 06000189101111) हा असतो. म्हणजे 
विवेकात्म परिकल्पनेच्या विषयात महत्तमता 
[(0087710ए170) वसत असते. त्याचप्रमाणे वेदनात्म 
परिकल्पना एखाद्या संकल्पनेला, ( उदा. मृत्यू, प्रेम, 
६. ), इतक्या पुरतेपणे इंद्रियगोचर ख्पदेते की ह्या 
रूपाशी जुळतील अशी उदाहरणे प्रत्यक्षात, निसर्गात 
आढळून येत नाहीत. [ (1116 0००७६), ॥'918९- 
768४ग2१्ट ॥९ 110157 602७०010०6 ... 
७०0७७ फां ॥6 छात जळा उगाद्वष्टा- 
पणा काला ७200१18065 ॥॥2 ता8189 
णी 769801 उ) 118 8७७0161 ०0 8 
प8ळेता णा पपा, 0 00वश जि 0 801860 
फा 8 0००७९61088 01 एणांला 180010 
छीठित8 10 8789112]; (9. 176-177 ).] 
तसेंच वेदनात्म परिकल्पनेचा जो आशय असतो 
त्याची घडण संकल्पनात्मक किवा ताकिक नसते. 
संकल्पनेमध्ये सामावलेले घटक हे ताकिक धर्म अस- 
तात. उदा, ' माणूस ” ह्या संकल्पनेमध्ये विवेक- 
शीलता हा तार्किक धेमं सामावलेला असतो आणिं 
म्हणून ' जो माणूस आहे तो विवेकशील असलाच 
पाहिजे ) हे विधान आपल्याला ह्या संकल्पनेच्या 
आधारे करता येते. वेदनात्म परिकल्पनेच्या आश- 
यातील घटकांचे त्या समग्र आशयाशी किवा इतर 
घटकांशी असलेले नासे असे ताकिक नसते. संकल्पनेचे 
विश्लेषण केले असता लाभणारे घटक तिच्या आश 
यात नेमके काय अंतर्भूत आहे हे स्पष्ट करतात. 
वेदनात्म परिकल्पनेचे घटक वेगळे कार्य करतात. 
ते कल्पनादक्‍्तीला उत्तेजित करतात, अनेक संलग्न 
'( ःवठा०0 ) प्रतिमांची गर्दी ते मनात जागृत 
करतात आणि ज्या संकल्पना शब्दांच्या द्वारा 
नेमकेथणे मांडता येतात अद्या संकल्पनांत सामावणार 


नवभारत. 


पप्रिल, १९८० 


नाही अशा विचारांना ते चालना देतात. वेदनात्म 
परिकल्पनेच्या अश्या घटकांना कान्ट ( वेदनात्म ) 
धर्मे (8९8110110 8068) म्हणतो. उदा. 
ज्यूपिटर ह्या महादेवाच्या जवळ, ज्याने आपल्या 
पंज्यांच्या नखांत वीज धरली आहे, असा गरुड 
असतो. हा गरुड हा ज्यूपिटरचा वेदनात्म धर्म आहे. 
* विश्वाचा सर्जक ही संकल्पना घेतली तर तिचे 
विश्लेषण करून तिच्यात कोणते ताकिक धर्मं 
सामावलेले असतात हे आपण स्पष्ट करू दकतो. 
ज्युपिटर ही ह्या संकल्पनेशी संबंधित असलेली 
वेदनात्म परिकल्पना आहे. विद्युतुधारी गरुड हाह्या 
परिकल्पनेचा घटक आहे. त्याचे कार्ये, * विदववाचा 
सर्जक” ह्या संकल्पनेत अंतभूत असलेला एखादा 
तार्किक धमं स्पष्ट करणे, हे नाही. तर अनेक असं- 
दिग्ध-संदिग्ध प्रतिमांचे सुचन करून परिकल्पनेला 
(तिच्या विषयसुत्राशी सुसंवादी असलेली ) समृद्धता 
प्राप्त करून देणे हे तिचे कार्य असते. ( ॥॥1086 
गिप्पाह छपांला त पर्ला ठला8 8 116 
01७४९॥७ला ० 8 टांएभा ००॥०७७ 
हिर्शा, ७प एणांला, 98 860लातछा' 710]- 
7686018008 0. हठ िादष्टागवषपला 
8३688 ॥॥७ तर ए९8 0010608 
का ४, 8त 118 पाशा) छत ल्याला 
००१०९७७, 810 ०8]]0त (६680662 ) 
१४४7०४0८८(८४...11॥ ॥॥॥७ .छ७ए गप ळा 8 
€्ष्ठाळ, शाणा ७७ पटपट मा 108 
९1]७प, 18 81 8५७७ 01 ९ १ांशी 9 
याट 0100एभा,.. (1४ १008 001) 11८6 
2087०१7 ढ250628 . 7010801 . 191 
810101) ००॥०९७8 01 ० 8011001011. 
थ्यते गा] 0 ठा७$01, ७ 18010 
8011011112 0186 ०४001). - ॥६1 
हाए९8 ९ क््टांगळया ६ ०४0 
010 8७76६ 118 गोठा ०ए७' 8 छाणठर 
॥0७. ल ता ता6त 7९1'6४611811018 18 
010ए०]८७ 1016 पळ्पष्टा ॥181 8118 
र्ण 67७1०४8100 3 8 ५ण 0९७, ते76- 
101100 ७४ फ०'तह, ए. 177) 

कान्टच्या म्हणण्याप्रमाणे कलावंतांच्या प्रतिभा- 
शक्‍तीचे कार्य दुहेरी असते. एक तर संकल्पनेशी 
निगडीत अशी वेदनात्म 1-- संकल्पना 


लवंदे-पाटणकरवादातील मुद्दे- २ 


* सांदर करील अशी वेंदनात्म परिकल्पना रचणे 
किंवा तिर्माण करणे- हे कार्ये ती करते आणि 
शिवाय ह्या परिकल्पनेचा योग्य असा आविष्कार 
(भर मूळाप्रमाणे) ती करते. ह्या आविष्कारामुळेच 
वैदतात्म पॅरिकल्पनांद्वारा जी मानसिक अवस्था सिद्ध 
झालेली असते ती संक्रान्त होऊ शकते (... ४७णांप8 
७०७०४ ००8 11 110 18917 70)9- 
परया ... ९१७७092 10 पात पा, 106088 
10" ७ टाएभा. 00100७४, ७10, 10९१९5, 
0 पॉ; पूर्‍णा 0९ 6८७1०85007 107 पहात 
-]९ ७९३७७०७४०1 09 1160819 0 एणांला 
प्राढ 8ण७ंडलए० गागा ठखयातांध्रया 
11तप०७त ४ ० 1१688 88 116 60100- 
॥॥8॥. 01 8 00100 1089 06 00010- 
"१108160 ४० ०) श'8. ७. 179-180). 

हा आविष्कार भाषा, चित्र, मूर्ती इ. माध्यमांतून 
होतो. आता संकल्पनेला अनुरूप अशी परिकल्पना 
रचणे आणि ह्या परिकल्पनेचा शब्द, रंग, घनाकार 
यांच्या माध्यमांतून आविष्कार करणे ही दोन भिन्न 
कार्य नसुन ते एकच पण दुहेरी असे कार्य असते हेही 
कान्टच्या विवेचनात अभिप्रेत आहे. परिकल्पनेचा 
आविष्कार करण्याचें जे काय असते त्याच्या स्वरू- 
पाचे वर्णन त्याने असे केले आहे: विशिष्ट प्रत्ययाशी 
निगडीत असलेली अशी जी मनाची संदिग्ध, अस्पष्ट, 
अनिर्वेचनीय अश्ली अवस्था असते तिचा आविष्कार 
करायचा आणि ती कुणाच्याही मनात संक्तान्त 
होईल अशी व्यवस्था करायची- मग ह्या आविष्का- 
राचे माध्यम.भाषा किंवा चित्र किंवा शिल्प काहीही 
असो-तर कल्पनाझक्‍्तीचे चपल आणि चंचल तरंग 
घट्ट पकडून ठेवावे लागतात आणि एका संकल्पनेद्वारे 
त्यांना एकता द्यावी लागते. ही संकल्पना म्हणजें 


अर्थात कल्पनाशक्तीने निर्माण केलेल्या विदिष्ट- 


परिकल्पनेची एकता असते. म्हणजे ही सामान्य 
संकल्पना नसते. ह्या परिकल्पनेसमवेत उदयाला 
आलेली अशी ती मौलिक ( 0781081 ) संकल्पना 
असते. सामान्य संकल्पनेच्या उपयोजनाचे निश्‍चित 
नियम असतात. परिकल्पनेची एकता असलेली जी 
संकल्पना असते ती एका नवीन नियमाचे देन 
घडविते; पुर्वीच्या नियमांपासुन ज्याचे अनुमात 
कररता. आळे तसते अश्या एका नवीन, मौलिक, ह्या 


3-1 


विशिष्ट परिकल्पनेत फलद्रूप होणार्‍या. नियमाचा 
अनुभव ती देते. म्हणजे आविष्काराची जी प्रक्रिया 
आहे तिचे माध्यम जरी शब्द, रंग, आकार, इ. 
असले तरी कल्पनाशक्ती आणि संकल्पनाशक्‍्ती 
ह्यांच्याकडून होणारी, त्यांच्याकडून परस्परांशी. 
सुसंवाद साधीत होणारी प्रक्रिया आहे. मनात सिद्ध 
अशी वेदनात्म परिकल्पना असते आणि तिला शब्द 
किवा रंग-आकार यांच्या माध्यमात जद्यीच्या तशी 
उतरविण्याचे भोतिक कार्ये आविष्काराची प्रक्रिया . 
पार पाडते असे मातवता येत नाही. कलाकृतीच्या: 
मूळाशी असलेल्या संकल्पनाबीजापासुन सुरुवात 
करून शब्दांच्या किवा रंग-आकारांच्या किंवा अन्य 
माध्यमात, ह्या संकल्पनाबीजाला अनुरूप असलेली 
अशी समृद्ध व एकात्म परिकल्पना मूते करण्याची- 
प्रक्रिया ही एकात्म प्रक्रिया असते आणि ही सबंध. 
प्रक्रिया सुसंवादीपणे कायंप्रवण असलेल्या कल्फ्ता- 
शक्‍ती व संकल्पनाशक्‍्ती घडवून आणीत असतात. 

तेव्हा कात्टची कलाकृतीविषयीची उपपत्ती थोड-. 
क्यात अशी मांडता येईल : 

(१) कलाकृतीचे संकल्पनात्मक असे बीज असते. 
(२) कलावंत ह्या बीजाश्यी अनुर्प अश्ली एक परि-. 
कल्पना रचतो किवा घडवितो किवा निर्माण करतो. 
(३) ही परिकल्पना म्हणजे कल्पनाशक्तीला 
प्रतीत होणारा विशिष्ट असा आशय असतो. संवेदना, 
प्रतिमा इ. विदिष्टे हे त्याचे घटक असतात. (४) हा 
आहय कोणत्याही संकल्पनेत पकडला जाऊ न शक- 
णारा, संलल्पनेपलीकडे ओसंडून जाणारा असा समृद्ध 
आशय असतो. ( ५ ) त्याची घडण संकल्पनात्मक 
किंवा ताकिक नसते. ती वेदनात्म असते. (६) पण 
हा आशय एकात्म असतो. त्याची एकता ही त्याची 
स्वतःची एकता असते, स्वतःसिद्ध आणि एकात्म 
असा तो पूर्णे असतो. (७) कलाकृती म्हणजे अश्या 
परिकल्पनेचा इंद्रियगोचर अश्या माध्यमात-शब्द, 
रंग-रेषा, सूर, इ. - झालेला आविष्कार असतो. 
(८) संकल्पनाबीजापासुन तो मूत कलाकृतीपर्यंत 
-कविता, चित्र, पुतळा, ६.-- होणारा प्रवास ही 
आविष्काराची एकात्म प्रक्रिया असते 

तेव्हा कान्टची भूमिका आविष्कारवादी आहे 
ह्यात शंका नाही. हे सवे मुद्दे हेगेलला मान्य होणारे 
असे आहेत व म्हृणून हेगेल्ही भाविष्कारवादी. आहे., 


४८ 


क्रोचेची भूमिका अशी मांडता येईल : कलाकृतीचे 
संकल्पनात्मक असे बीज असते हे क्रोचे अमान्य 
करतो. हे बीज त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे अस्पष्टपणे, 
अंघुकपणे भावणारा असा अनुभव असते. त्याला तो 
फोलिंग किवा इम्प्रेशन म्हणतो. तसेच वरील (७) 
आणि (८) हे मुद्देही तो अमान्य करोल. म्हणजे 
परिकल्पनेला इंद्रियगोचर माध्यमात मूर्त करणे हे 
कलावंताचे कलावंत म्हणून आवश्यक ( 688शा- 
॥8]) कार्ये असते हे तो अमान्य करील. फीलिंग किवा 
इम्प्रेशन- यापासुनचा परिकल्पनेपर्यंतचा प्रवास हाच 
काय तो क्रोचेच्या मते आविष्कार असतो. परि- 
कल्पनेला इंद्रियगोचर माध्यमात मूर्त करणे म्हणजे 
त्याच्या दृष्टीने कलात्मक वस्तुस्थितीचे भोतिक गुण- 
-वस्तू-प्रसंगांत भाषांतर करणे. [. . .0'8118918101 
० ७ 8681110110 180 1110 ]॥॥]]७ ०8] 
0101011008 ( 800108, 0168, 110ए०७- 
1010118, 0001181015 01 1163 810 
७०10प'8, 6७. ) . 8608111610, 13. (९1००९, 
1'918]18160 0४% 1). 8118116, ]). 96 ]. कला- 
कृतीच्या निर्मितीचा प्रारंभबिंदू संकल्पना नसून 
फीलिंग किंवा इम्प्रेशन असते असे तर क्रोचे मानतोच. 
पण शिवाय ह्या प्रारंभबिदूपासुन प्रत्यक्ष चित्र किवा 
पुतळा अस्तित्वात येईपर्यंत होणारी प्रक्रिया ही 
आविष्कारांची एकात्म प्रक्रिया असते असे तो मानोत 
नाही. आंतरिक किंवा मानसिक परिकल्पना सिद्ध 
झाली को आविष्काराची प्रक्रिया पुरी होते आणि 
भौतिक चित्र रंगविणे, पुतळा बनविणे, कविता 
म्हणणे किवा लिहून काढणे हा भोतिक व्यापार असतो 
असे त्याचे म्हणणे आहे. कान्ट-हेगेलची उपपत्ती 
आणि क्रोचेची उपपत्ती यांच्यात हे दोन प्रमुख भेद 
आहेत. 
कान्टची उपपत्ती एकाच वेळी रूपवादी आणि 
आविष्कारवादी कशी असु शकते असा प्रश्‍न उपस्थित 
करता येईल, ह्याचे उत्तर असे : कान्टला अभिप्रेत 
असलेले रूप “* गतिमान ' आहे. म्हणजे स्वतःला 
अनुरूप असलेल्या आशयात, आणि त्याच्याद्वारा, 
स्वतःचा आविष्कार करणारे ते रूप आहे. (उलट 
आशयाच्या बाजूने पाहिले तर सुंदर वस्तूचा किवा 
कलाकृतीचा आशय स्वतःच उत्स्फूतंपणे एक विशिष्ट 
खूप धारण करणारा आशय असतो.) ह्या संदर्भात 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


क्रोचेचे पुढील वचन ध्यानात घेण्पाजोगे आहे: 
गुणा? 868110106 190, ॥]॥७॥७101'6, 18 
जण छत. उण७१्ट एए खि,” 
“ आविष्कार म्हणजे रूप आणि भाशय यांची 
अभिन्नता. 

बोझांकिट यांनी आपल्या ' हिस्टरी ऑफ्‌ इस्थेटिक' 
मध्ये हाटंमान यांच्या सोंदयशास्त्राच्या इतिहासा- 
विषयी जे उद्गार काढले आहेत तेही ह्या संदर्भात 
लक्षणीय आहेत. बोझ्लांटिक म्हणतात की “ हार्टेमात 
यांनी अतिशय मार्मिकपणे असे दाखवून दिले आहे, 
कौ जर्मन सोंदर्यशास्त्रात पुढे ज्या प्रवृत्ती उदयाला 
आल्या, त्या सर्व कान्टच्या क्रिटिक ऑफ (धि पॉवर 
ऑफ) जजमेस्ट ' मध्ये आढळतात. हाटंमान यांनी 
निश्‍चित केलेल्या ह्या भिन्न प्रवृत्ती अशा: 1 आश- 
याचे सौंदर्यशास्त्र; यात समाविष्ट आहेतः (1) 
चिद्वाद ( 1028118171) : अमूते ( 8108190) 
[ चिद्वाद- शेलिंग आणि शोपेनहॉरपासून व्हाइस 
आणि लोट्झपर्यंत; मूत (00101616) चिद्वाद- 
-हेगेल, कारिरे आणि शूकलासरपर्यंत; आणि (11) 
भावनांचे (8011112) सोंदयेशास्त्र- किमान आणि 
होवित्स यांचे; 1] रूपवादी सोंदयशास्त्र (116 
4068110110 01 1011811811) - हुर्बाटं आणि 
त्सिमरमान यांचे; आणि 111 सर्वसंग्रहवाद (170160- 
एंखंडा])- फेक्नेर यांचे. [ [० ( [[811118111) 
एणं॥8 0प; फा छा'०8५ | ठप 811088 
॥०प 8]]) 8ए56वृणभा ७ ॥शात61008 01 
(९0181 8681116110 0३18011 ९७ फा 
1 १९७७ 0कटटतृ८०2 ०/ ८४८ 70६000 र्ण 
४१८४८॥१७॥(, ६1 16. ताहगष2्टरणा8108 
॥॥680 (6106010188 88 ए, ॥० 8681016010 
०. (णशा, गाटोपताफष्ट , 1१०911811- 
"०७६८१००८0० 8010112910 8ला0एशा 
1,861 0 55९ 810 1,020, 6070/'6(8 
1001) [०४७] (0 0817101010 ६110 इला 88हा' 
२१0 1. ॥॥७ 8631106110 01 1066118 88 
ग लाय 910 पण'शाळ; शा. 
प'ा७ 8९81110110 01 ]"०0॥1॥0811310 11 एहा- 
08७ छात हांप10011019111; 8110 शहा. 
॥७)७०७०8] 1 1601106. ]. 427] 


(अपूण) 


ग्रंथ-परीक्षण 


: बानवळा ' ( कथासंग्रह ) - रा. रं. बोराडे; अमेय प्रकाशन, नागपूर; १९७९; पृ. १३९; 


किमत २० रुपये. 


2. स्टप्पलससॅॅसॅसॅॅलॅसॅलॉलसललललससॅसॅससॅ॑टििकिकण 


रा. रं. बोराडे यांच्या १५ निवडक कथांचा हा 
संग्रह नावाप्रमाणेच त्यांच्या एकंदर कथालेखनाचा 
“ वानवळा ! आहे. या संग्रहात त्यांच्या सर्वच 
उत्कृष्ट कथा आल्या आहेत असे म्हणता आले नाही 
तरी या संग्रहातील कथांची निवड * विषयांची 
विविधता व अभिव्यक्तीच्या तिरनिराळ्या पद्धतीं- 
नुसार केली गेली असल्याने हा कथासंग्रह्‌ बोराडे 
यांच्या लेखनद्षैलीचा परिचय करून देणारा प्राति- 
तनिधिक कथासंप्रह आहे असे म्हणायला हरकत 
नाही. या कथासंग्रहाचे दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे त्याला लाभलेली कुरुंदकरांची वाचनीय 
अशी दीघे प्रस्तावना. 

या १५ कथांर्पैकी ' ताळमेळ ! व ' आहेर "या 
दोन किस्सेवजा विनोदी कथा सोडल्यानंतर उर- 
डेल्या १३ कथांमध्ये ग्रामीण समाजजीवनाचे दशंन 
घडवीत बोराड्यांनी त्या समाजातील स्त्रीपुरुषांच्या 
व्यक्तिगत जीवनातील ताणतणाव मांडलेले आहेत. 
£ रोजगार ' , ' उताराची वाट !, “सौदा * या 
गरिबीच्या प्रश्‍नातून निर्माण झाल्या आहेत. ' उंब- 
रठा !, ' भेंग ', ' मळणी "या कथांमध्ये व्यभि- 
चारी प्रेम आणि दडपलेल्या शारीरिक भावना हे 
कथाविषय आहेत. ' पूर ' ही कथा एका श्रडाळू 
वृद्धाच्या मरणवेधाची कथा आहे. ' पीळ ' , 
“ गाठोडं ' ,' घालमेल ' या कथांतील पीळ कौटुं- 
बिक जीवनातील रीतिभाती, परंपरा व समजुती 
यांतून निर्माण होतात. ' धार ? आणि ' सांगाडा व 
था दोन प्रेमकथा आहेत. ' धार ' ही मृग्धप्रेमाची 
कथा आहे, तर ' सांगाडा ' ही एक शोकांतिका 
आहे. * कळा ? ही कथा वासराला जन्म देण्याच्या 
अवस्थेत असलेल्या पुतळा गाईची व्यथा वर्णन कर 
णारी वणेनप्रधान कथा आहे, 

न, भा, ७ 


समाजशास्त्रज्ञांचया मते ग्रामीण समाजात 
समूहमन प्रभावी असते. तेथे नागरी जीवनातल्या- 
प्रमाणे व्यक्‍्तिनिष्ठा प्रभावी नसते. बोराड्यांची 
कथा ही खरी ग्रामीण समूहमनाची कथा आहे. 
इतर ग्रामीण कथालेखकांपेक्षा बोराडे हे समूहमन 
अधिक समर्थपणे आपल्या कथांतून व्यक्‍त करतात. 
यातच त्यांचे निराळेपण आहे असे कुरुंदकर म्हण- 
तात. बोराड्यांच्या या कथांमध्ये समूहमनाच्या 
विरुद्ध जाणारी स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाची पात्रे 
नाहीत असे नाही. ' मळणी ? मधील माळ्याची 
बायना दमेकरी नवऱ्याशी एकनिष्ठ रहायला 
तयार नाही. त्याच कथेतला विधुर * बा ! 
आपल्या मुलासाठी दुसरे लग्न करीत नसला तरी 
बायनाशी चाकोरीबाहेरचे संबंध ठेवायला तयार 
आहे. ' सांगाडा ' मधला विदवनाथ परजातीतल्या 
मुलीवर प्रेम करतो. समूहमन व्यक्‍त करणाऱ्या 
बापाचं बोलणं त्याच्या मनाचा ठाव घेऊ शकत 
नाही. यावर कुरुंदकरांचे म्हणणे असे, की ' ग्रामीण 
कथा ही अपरिहार्यपणे जेवढी गरज निर्माण झाली 
तेवढीच स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाची कथा आहे « ह्याचा 
व्यत्यास असा, की इतर कथांमध्ये व्यक्तिमत्त्व गरजे- 
पेक्षा जास्त व्यक्‍त होते. हे काही पटण्यासारखे 
नाही. कुठल्याही यशस्वी कथेत व्यकती व समाज 
यांचे संबंध कथेच्या गरजेनुसारच व्यक्‍त होतात, 
दुसरी गोष्ट, * उंबरठ्या 'सारख्या कथेमधले सामा- 
जिक नीतिमूल्य (ज्यामुळे व्यभिचारी प्रेम करणाऱ्या 
कृष्णाबाईच्या मनात संघर्षे निर्माण होतो) केवळ 
ग्रामीण समाजाचे नीतिमूल्य आहे काय ? खरे 
म्हणजे, ही सामाजिक नीतिमूल्ये, सामाजिक चाली- 
रीती व परंपरा यांचे दडपण हा आधथिकदृष्ट्या 
मागासलेल्या कनिष्ठ मध्यम वर्गीय हिंदू समाज: 


णय. 
"करखगघन .2.102::धॉ टे सन्चिळजचन” 
-रढडडच्ण तथद्धन 


यिरळवा 


6535 


ष्ठ 


जीवनाचाच एक भाग आहे मग हा समाज खेड्या- 
तला असो वा शहरातला आणि शिक्षित असो वा 
अशिक्षित, तो हे दडपण वागवतोच, ' मळणी ! 
मधल्या मुलाला आईचा जाच होऊ नये म्हणून लग्न 
न करणारा विधुर बाप, * रोजगार ' मधले भूके- 
पोटी ' पावण्या ' बददल निर्माण होणारे व त्यामुळेच 
नष्ट होणारे प्रेम, “ भेग 'मधल्या म्हातारा पती 
असलेल्या तरुण पत्नीच्या दडपलेल्या झ्ञारीरिक 
भावना हे काही खास ग्रामीण विषय आहेत असे 
म्हणता येणार नाही. असे प्रश्‍न व अज्या व्यक्‍ती 
इतरत्रदेखील आढळू शकतात. पाश्‍वंभूमी ग्रामीण 
जीवनाची असते, बोलीभाषेचा वापर एक वास्तव 
निर्माण करतो. पण प्रश्‍नांचे स्वरूप मात्र सर्वसामान्य 
मानवी जीवनाचाच एक भाग असते. म्हणूनच 
बोराड्यांच्या ग्रामीण कथा वाचकांना आवडतात. 
गेल्या तीस चाळीस वर्षांत ग्रामीण समाज-जीवन 
बरेच बदललेले आहे. या बदलाची राजकीय, सामा- 
जिक व सांस्कृतिक अंगे आहेत. ग्रामीण व नागरी 
संस्कृतीची सरमिसळ बर्‍याच प्रमाणात घडून आलेली 
आहे. स्वतः कु रुंदकरच म्हणतात, की हा समाज 
मोडकळीस आलेला आहे पण या बदलाची दखल 
बोराड्यांच्या कथेत घेतली गेलेली नाही. फारच 
थोडे ग्रामीण कथालेखक या बदलाची दखल घेताना 
दिसतात. काही वेळा ती विनोदी कथांमधून घेत- 
लेली दिसते. 

अभिव्यक्तीच्या पद्धतीबद्दल म्हणायचं तर बोरा- 
ड्यांच्या या १५ क्थांपैकी ९ कथांमध्ये तृतीय 
पुरुषी निवेदनपद्धतीचाच उपयोग केलेला दिसतो. 
साहजिकच निवेदनाची भाषा नागरी आहे 'उंबरठा!, 
“ सौदा', “ पूर', ' उताराची वाट ' या कथांमधले 
निवेदन निखळ नागरी भाषेतले, तर 'पीळ,' 'कळा', 
* गाठोडं ' अश्या कथांमध्ये नागरी भाषेवर ग्रामीण 
बोलीभाषेची छाप पडलेली दिसते. प्रसंगनिष्ठ व 
कथानकप्रधान कथांमध्ये अभिव्यक्ति नाट्यमय 
असल्यामुळे बोलीभाषेचा वापर भरपुर झाला आहे. 
ग्रामीण कथालेखनात एक प्रश्‍न नेहमीच जाणवतो. 
लेखक / निवेदक नागरीच असतो आणि त्याने नागरी 
वाचकवर्गासाठीच कथा लिहिलेल्या असतात. त्यामुळे 
कुरुंदकर म्हणतात त्याप्रमाणे ' ग्रामीण मन शहरात 
येते व परत खेड्यात निघून जाते' असे काही होत 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


नाही. नागरी लेखकाचे मन मात्र खेड्यातून फेर- 
फटका मारून परत शहरात कथालेखनासाठी परत 
आल्यासारखे वाटते. हे मन खेड्याशी किती सम- 
रसुन जाते त्यावरच ग्रामीण अभिव्यक्ती अवलंबून 
असते. 

: मळणी ', “ रोजगार ' आणि 'भेंग ' या कथां- 
मधून निवेदत घरातल्या लहान मुलाच्या दृष्टि- 
कोनातून केले आहे. या कथा उत्तमच आहेत. पण 
निवेदकाखे वय व त्याची जाणीव यांच्याशी विसंगत 
अशी प्रौढ जाणीवेची विधाने काही ठिकाणी येतातच. 
त्यामुळे तृतीय पुरुषी सर्वज्ञ निवेदकाचाच वापर 
करून बोराड्यांना कदाचित अधिक मोकळेपणाने 
या कथा लिहिता आल्या असत्या असे वाटल्यावाचून 
राहात नाही. एक गोष्ट येथे नमूद करायला हवी, 
की बोराड्यांच्या कथांमधील मांडणी परिणामाच्या 
दृष्टीने उत्कृष्ट असते. “रोजगार?, “ मळणी ', 'भेग! 
या ह्या दृष्टीने फारच चांगल्या कथा आहेत. या 
बद्दल या परीक्षणात विस्ताराने लिहिता येणार 
नाही. पण बोराड्यांचा हा कथासंग्रह एकंदर ग्रामीण 
कथेचे सामर्थ्य व काही अंशी दुर्बलता व्यक्‍त करणारा 
प्रातिनिधिक संग्रह आहे असे म्हणावेसे वाटते. 


-यदावंत कळमकर 


"म 


' वैज्ञानिक पारिभाषिक संज्ञा ' ( वनस्पति- 
शास्त्र-व्याख्यासंग्रह्‌ ) संपादक :- प्रा. शं. आ. 
परांडेकर, प्रकाशक:- सचिव महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य-संस्कृती मंडळ; १९७७ ; पृष्ठे १०--३४५; 
किमत रु. ३५. 


मातृभाषेतून मिळणारे ज्ञान सहजपणे आत्मसात 
करता येते हे जरी खरे असले, तरी विज्ञानातील 
प्रगती समजण्याकरिता मात 


जीन भाषा तितकोच समृद्ध 
होण अत्यंत जरूर आहे. हे होत असताना नवनवीन 


पारिभाषिक शब्दांकरिता अर्थपुर्ण शब्द तयार होणे 
व त्यांचा अर्थ कळण्याकरिता शास्त्रीय व्याख्यासंग्रह्‌ 
ही काळाची निकड आहे. वनस्पतिशास्त्रात ही 
पोकळी प्रकर्षाने जाणवत होतीवती या ग्रंथामुळे 
भरून निघाली आहे. प्रा. परांडेकरांचे सर्व जीवनच 
वनस्पतिशास्त्राचा अभ्यास व त्यावर लिखाण कर- 


अ्रंथपरीक्षण 


ण्यात गेल्यामुळे या ग्रंथास जी अधिकारवाणी प्राप्त 
झाली आहे ती इतरत्र आढळून येत नाही. शब्दांचे 
अर्थ देताना प्रा. परांडेकरांनी विविध प्रतिशब्द 
देऊन उदाहरणांसह त्यांचा अथे स्पष्ट केलेला आहे. 
अशा प्रकारचा मराठीतील हा पहिलाच प्रयत्न व 
तो यशस्वी झालेला आहे. या ग्रंथामुळे वनस्पति- 
शास्त्र हा विषय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
क्षेत्रात चांगल्या प्रकारे शिकविण्यास मदत होईल. 
महाविद्यालयीन जगतात तसेच वनस्पतिशास्त्रात 
मराठीतुन लिखाण करणाऱ्यांना या ग्रंथाचे महत्त्व 
अनन्यसाधारण आहे. शब्दांचा अर्थ देताना प्रा. 
परांडेकरांनी क्लिष्टता टाळली आहे, त्याबरोबरच 
मुद्देसूदपणाही सोडलेला नाही हे या ग्रंथाचे प्रमुख 
वैशिष्ट्य होय. छपाई व मुद्रणाची इतर भंगे प्राज्ञ 
छापखान्याचे या क्षेत्रातील वैशिष्ट्य दाखवून देणारी 
आहेत. या पुस्तकातील व इतरत्र प्रचलित असलेले 
प्रतिशब्द व त्यातुन समाजाने स्वीकारलेळे काही 
प्रतिशव्द पुढील मुद्रणप्रतीत येतील अशी आशा 
आहे व ती वेळ लेखकास लवकरच येवो हीच इच्छा. 


-गो. वि. जोशी 


>> 


* श्रीकृष्णरक्षा '$ कवि रा. ब. खाडिलकर; 
प्रकाशक य. रा. खाडिलकर, नासिक-३; १९७९; 
पृ. ४--३६; किमत रुपये २-५०. 


“ श्रीकृष्णरक्षा ? या काव्यग्रत्याचे लेखक 
श्री. रा. ब. खाडिलकर हे गृहस्थ, प्रस्तुत पुस्तकाच्या 
दोवटीं दिलेल्या त्यांच्या प्रकाशित-अप्रकाशित २५ 
पुस्तकांची यादी पाहता परमेश्‍वरभक्तिरसांत गढून 
गेलेले “ साधुपुरुष ! असावेत हें लक्षात येते. ते अनु- 
गृहीत आहेत हे ग्रत्यारम्भो दिलेल्या, मान्यवर विद्वान्‌ 
श्री. डॉ. गो. वि. देवस्थळी यांच्या अभिप्रायलेखांत 
स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ग्रन्याची उपयोगिता अधिक 
आहे असें ठरतें. 

प्रस्तुत पुस्तकांत श्रीकृष्णस्तुतिपर संस्कृत आणि 
मराठी अश्या एकूण २६ काव्यांचा संग्रह आहे. पुस्तर्‌ 
काची पृष्ठे २६ आहेत. २६ काव्यांपैक्री केवळ दोनच 
काव्ये 'श्रीकृष्णरक्षा' या नांवाची आहेत आणि त्यांनीं 
३६ पृष्ठांपैकी केवळ आठच पृष्ठे व्यापिली भाहेत. 


५१ 


अशी ही “ श्रीकृष्णरक्षा ' प्रस्तुत पुस्तकाचा एक 
छोटासा अंश असून सुद्धा, कथासंग्रहाला किंवा 
काव्यसंग्रहाला त्यातील एका कथेचे किवा काव्याचे 
नाव देण्याची सध्या रूढ असलेली पद्धती स्वीकारून 
लेखकाने पुस्तकाला “ श्रीकृष्णरक्षा ? असे नाव दिले 
आहे. असे नाव देणे योग्य की अयोग्य या विचाराचा 
ग्रन्याच्या गुणवत्तेशी जरी संबन्ध नसला, तरी त्यात 
ओचित्य नाही असे वाटते. संस्कृत आणि मराठी 
दोन्ही काव्यरचना प्रासादिक असल्यामुळे भक्‍्ति- 
मार्गी जनांना त्या कण्ठस्थ आणि नित्योपासनेत 
समाविष्ट कराव्याश्ा वाटतील अकज्याच आहेत. 
तथापि संस्कृत काव्याविषयी काही किरकोळ आक्षेप 
संभवतात. ते असे- 

(१) श्रीकृष्णरक्षास्तोत्राचा ' अस्य श्रीकृष्णरक्षा- 
स्तोत्रमन्त्रस्य' असा एकदा उल्लेख केल्यानंतर 
* श्रीकृष्णरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: ' असा पुनः त्याचा 
समासात उल्लेख करण्यामुळे वाक्य असंभवार्थक 
म्हणजेच निरथंक झाले आहे. दोन्ही उल्लेखांमधील 
श्रीकृष्णरक्षास्तोत्र एकच आहे. एकाच स्तोत्राला 
एकाच विनियोगक्रियेचे कमंत्व ( पहिला उल्लेख ) 
आणि विषयरूपाधिकरणत्व ( दुसरा उल्लेख ) 
संभवत नाही. त्यामुळे वाक्यार्थाचा असंभव आहे. 
दोन्ही उल्लेखांमधील स्तोत्रे भिन्न आहेत असे 
क्षणभर गृहीत धरले, तरी एका मन्त्राचा दुसर्‍या 
मत्त्राच्या जपात विनियोग संभवत तनसल्यामळे 
वाक्यार्थाचा असंभव आहे. शिवाय पहिल्या उल्ले- 
खाचा विनियोगाकडे अन्वय आणि दुसर्‍या उल्लेखाचा 
जपाकडे अन्वय असला, तरी ' मन्त्राचा जपामध्ये 
विनियोग '- आणि 'मन्त्राचा जप' या दोन्ही 
वाक्यांचा अथे एकच असल्यामुळे पौनरुक्त्यदोषही 
येतो. म्हणून ' जपे विनियोग ' एवढेच पुरेसे आहे. 
(२) ' वरून खाली? या दिशेने अवयवांचा क्रम 
स्वीकारल्यानंतर पहिला अवयव नसलेल्या हृदयाचा 
सर्वाआधी उल्लेख करणे योग्य नाही. सर्व कवचरूप 
रक्षास्तोत्रांत मस्तकापासुनच सुरवात केलेली आहे. 
(३ ) एकेका नागाने रक्षणकर्त्याचा उल्लेख करून 
एकेका अवयवाच्या रक्षणाची प्राथना करणे हो 
पद्धती सर्वच रक्षास्तोत्रकारांनी स्वीकारलेलो आहे. 
प्रस्तुत लेखकानेही तीच पद्धती बाह्य अवयवांच्या 
बाबतीत स्वीकारली आहे. असे असता एकाच 


५२ 
मल्लारीने मध्य, नाभि, गुह्य आणि कटि या चार 
अवयवांचे रक्षण करावे हे बरे वाटत नाही. अव- 
यवांच्या आद्यवर्णांनी सुरवात होणार्‍या श्रीकृष्णाच्या 
नावांचा उपयोग करून रक्षाप्राथना करणे या 
लेखकांने स्वीकारलेल्या पद्धतीनेच इतर अवयवां- 
प्रमाणेच वरील अवयवांच्या रक्षणाच्याही पृथक्‌ 
प्राथना केल्या असत्या तर ते अधिक योग्य झालें 
असते. (४) श्रीकृष्णरक्षेच्या २९ व्या इलोकात 
तीन चरणांच्या शेवटी “ कृष्ण कृष्ण ' अशी ह्विरक्‍्ती 
योजलेली असून दुसऱ्या एकाच चरणाचा शेवट 
* बलराम-कनिष्ठबन्धो ' असा केल्यामुळे रचना- 
वैषम्य झाले आहे. त्यामुळे चमत्कारात न्यूनता येते, 
येथे संबोधनार्थाला संदर्भ नसल्यामुळे ' गदपूर्वेज 
कृष्ण कृष्ण ' अश्यासारखी काही रचना केली असती 
तर रचनासाम्य साधले असते. ( ५ ) पृष्ठ १२ वर 
दुसऱ्या इलोकांत “ युगलम्‌ ' या नपुंसकलिड्गी 
विशेष्याचे “ निदशंयन्तम्‌ ' हे पुंल्लिळूगी विशेषण 
अनुपपन्न आहे. “ निदर्शयत्तत्‌ ! अशी रचना चालली 
असती. (६ ) पृ. १२ आणि १३ वर ११ व्या 
आणि १६ व्या इलोकांत * गौरा * असे स्त्रीलिडगी 
रूप योजले आहे ते असंस्कृत आहे. संस्कृतात 
: गौर ' शब्दाचे स्त्रीलिड्गी रूप “गौरी ' असे होते. 

पुस्तकात मुद्रणदोष फार झाले आहेत. शेवटी 
दिलेल्या शुद्धिपत्रात अनेक अशुद्धि समाविष्ट झालेल्या 
नाहीत. उदा.-पृ. १२ वर इलोक १० मध्ये 'विव- 
स्मिस्तत्समं ' असे अशुद्ध आहे * विशवेर्शस्मस्तत्समं ' 
असे पाहिजे पृ १६ वर ५२ आणि ५४ हे इलोक- 
क्रमाडूक हद्िर्क्त झाले आहेत, तर ५३ या क्रमा- 
डकाचा लोप झाला आहे. 

हे आक्षेपविषय पुनमुद्रणाचे वेळी सुधारले जावेत 
अशी अपेक्षा आहे. मुद्रित पुस्तकात सुधारणा अशक्‍य 
असल्या तरी बाकी गुणवत्तेमुळे ग्रत्थ संग्राह्य झाला 


आहे. 
--गोविन्दद्यास्री केळकर 


न 


 यक्षणान आणि मराठी नाख्यपरंपरा ? : 
लेखक £ डॉ. एम्‌. एस्‌. कृष्णमूति, प्रा. तारा 
भवाळकर प्रकाशक : मराठी साहित्य परिषद आंध्र 
प्रदेश, पृ: ४४ -- १६; मूल्य । चार रपये. 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८० 


अ-मराठी भाषिक प्रदेशांत मराठी भाषेच्या 
ममत्वाने साहित्य समृद्धीचा सातत्याने प्रयत्न कर- 
णाऱ्या संस्थांत आंध्र प्रदेशातील मराठी साहित्य 
परिषद ही एक अभिमानास्पद संस्था, “ यक्षगान 
आणि मराठी नाटयपरंपरा ?” हा दोन संशोधनपर 
निबंधांचा संग्रहू प्रकाशित करून मराठी नाट्याच्या 
उगमाबद्ल अत्यंत मूलग्राही असा विचार या संस्थेने 
वाचकांपुढे आणला आहे. यक्षगान नाट्यामध्ये विविध 
प्रयोग करून, एक व्रत मानून या कलाप्रकाराच्या 
उपासनेत आपले सववस्व व्यतीत करणारे जागतिक' 
कौर्तीचे कलावंत डॉ. शिवराम कारंथ सववंमान्य 
ठरले आहेत. त्यांच्या ' यक्षपान ' या ग्रंथातील 
विवेचन डॉ. कृष्णमूर्ती यांनी ' यक्षगान ! या निबं- 
धात थोडक्यात विशद केले आहे; तर या ग्रंथातील 
“कर्नाटकातील यक्षगान आणि मराठी नाटक' हा 
प्रा, तारा भवाळकर यांचा निबंध त्यांचा या विष- 
याचा चिकित्सक अभ्यास, दीघ परिश्रम, मर्मग्राही 
विश्लेषण, नवे प्रश्‍न उभे करण्याचा आवाका या 
अनेक वैशिष्ट्यांनी महत्त्वपुर्ण ठरला आहे. या 
ग्रंथाचा आणखी एक विशेष म्हणजे प्रा. नरहर 
कुरुंदकर यांची प्रस्तावना. या दोन निवंधांवरोबर 
तिसरा निबंध म्हणून अभ्यास व्हावा एवढी ही 
प्रस्तावना समर्थ आहे या निबंधाच्या आकलनाची 
दिशा ही प्रस्तावना सुस्पष्ट करते. 

डॉ. कृष्णमूर्ती यांचा निबंध यक्षगानाची अत्यंत 
तपशीलवार माहिती देणारा असल्यामळे त्याची 
उपयुक्तता वाढली आहे. प्राचीन काळी विकास 
पावलेल्या यक्षसंस्कृतीची देणगी म्हणजे “ यक्षगान ' 
येथपासून त्यांनी आपल्या विवेचनाला आरंभ 
केला आहे. या कलाप्रकाराच्या प्राचीन कानडी 
साहित्यात दिसणार्‍या खुणा त्यांनी स्पष्ट केल्या 
आहेत. संगीत, नृत्य, नाट्य व चित्रकला या सर्वांच्या 
सहकार्याने उभा राहणारा ' यक्षगान! हा एक 
कलाप्रकार आहे. यक्षगानाच्या उपप्रकारांचे, त्यांची 
रंगभूमी, वेशभूषा, संगीत व नृत्य यांची साथ नाट्या- 
का व ती शाशी साधने, पात्रांचा 

ष्रव शा, स्थान, प्रेक्षकांना प्रति- 
साद, पारंपरिक संकेत अश्या विविध वैशिष्ट्यांतून 
डा, कृष्णमूति यांनी यक्षगानाचे यथार्थ दर्शन घड- 
विले आहे. प्राचीन परंपरा असलेल्या या विद्यमान 


मपरल वा. 
प्त 


| 


ग्रंथपरीक्षणं 


कलाप्रकाराचा परिचय अपरिचितांना आकर्षक 
वाटणारा आहे. एक साहित्यप्रकार म्हणूनही यक्ष- 
गानाचा येथे अभ्यास केला आहे. रामायण, महा- 
भारत, भागवत या प्राचीन काव्यातील आशख्यानांच्या 
रक्षणाचे कार्ये, लोकजीवनात त्यांना नित्य सजीव, 
रसमय आणि सुंदर राखण्याची अद्भुत शक्‍ती 
यक्षगानात आहे. 

प्रा. तारा भवाळकरांनी यक्षगान आणि मराठी 
नाटक यांचा परस्परसंबंध सुस्पष्ट केला आहे. 
मराठी नाट्याचे जनक म्हणून परंपरा कै. विष्णुदास 
भाव्यांचा उल्लेख करते. भाव्यांची पौराणिक नाटके 
म्हणजे कोकणातील दशावतारी खेळांचे संस्कारित 
रूप या मुद्द्याची चर्चा प्रा. भवाळकरांनी केली आहे. 
कर्नाटकातील यक्षगान व॒ कोकणातील खेळे यांचे 
साम्य त्यांनी दाखविले आहे. महाराष्ट्र, कोकण, 
गोवा या भूभागाची कर्नाटकाझी पूर्वापार असलेली 
सांस्कृतिक जवळीक लक्षात घेऊन, दशावतार व 
यक्षगान यांचे साम्य विचारात घेऊन कर्नाटक>गोवा 
> कोकण> महाराष्ट्र असा यक्षगानाचा प्रवास होऊन 
त्यातूनच भाव्यांची नाट्यपरंपरा जन्माला आली 
असा निष्क्षं त्यांनी काढला आहे. प्रा. भवाळकरांनी 
आपल्य़ा विवेचनासाठी अत्यंत साकल्याने संदभ 
उपयोगात आणले आहेत, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक 
अंगांची योग्य जाणीव व्यक्‍त केली आहे, निष्कर्ष 


ष्दै 


नोंदवितांना संयतशीलतेचा अवलंब केला आहे. 
१८४३ साली विष्णुदास भाव्यांनी * सीतास्वयंवर 
हे नाटक रंगभूमीवर सादर केले, पण त्याहीपूर्वी 
तंजावरच्या भोसल्यांनी मराठी नाटकांचे प्रयोग 
घडवून आणले व ती नाटके यक्षगान शैलीतील होती 
अशी अभ्यासाला चालना देणारी नोंद त्यांनी केली 
आहे. 

मराठी रंगभूमीच्या उगमस्थानाचा लिसितांच्या 
आधारे शोध घेण्याचा एक प्रयत्न म्हणून या ग्रंथास 
महत्त्वपूर्ण स्थान लाभले आहे. यक्षगानाच्या रूपाने 
मराठी नाट्यकलेचे लोकजीवनातील आविष्कार- 
रूपाच्या शैलीशी नाते जुळणारे ठरेल का? यक्षगान, 
लोककला आणि नागरकला यांचा पृथकपणे विचार 
करणे उपयुक्त कसे आहे ? यक्षगानपद्धतीपासुन 
मराठी रंगभूमीची निमिती कशी झाली ? यक्षगाना- 
तील नृत्य विष्णुदास भाव्यांनी का स्वीकारले नाही? 
भावे यांचे नाटक हा सुधारित दशावतारी खेळाचा 
उपयोग मानावा का ? नाट्यकलेच्या दृष्टीने या 
मूलभूत प्रश्‍नांचा शोध नाट्यवेड्या मराठी माणसाची 
जाणीव अधिक सुजाण करण्यास, नाट्यकलेच्या 
उपासकांना मराठी नाटकाच्या उगमाबद्दल विचार 
करण्यास प्रवृत्त करणारा आहे. म्हणूनच त्याचे मोल 
मोठे मानावे लागेल. 


- तानाजी ठोंबरे 


वक, आड, 
-करखगघनचिछजसः 


सार-संकलठन 


परदेश 
क्रांतीनंतरचा इराण 

इराणमधील क्रांती घडून एक वर्षे उलटून गेले 
आहे. इराणमधूत मधून मधून ज्या बातम्या येतात 
त्यांच्यावरून देशात अंदाधुंदी माजली आहे, व्यवस्था 
मोडकळीला आली आहे अशी कल्पना कुणी केली तर 
ती गेर ठरेल, शाळा आणि विद्यापीठे खुली आहेत, 
सरकारी कामकाज सुरू आहे, दुकानांतून माल 
भरपुर आहे आणि मालाला गिऱ्हाईकही चांगले आहे. 
खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्या- 
मुळे आणि एकंदरीत जे अनिठ्चिततेचे वातावरण 
देशात आहे त्यामुळे अन्नचघान्याची आणि जीवना- 
वश्यक' वस्तूंची टंचाई निर्माण होईल अशी जी भीती 
व्यक्‍त करण्यात येत होती, ती निराधार ठरली आहे. 
बेकार लोक खूप आहेत-१० ते २० लक्ष असतील- 
पण कामगारवर्गात अस्वस्थता दिसत नाही. कुर्द 
आणि इतर वांशिक अल्पसंख्य स्थानिक स्वायत्ततेची 
मागणी करीत आहेत. इराणच्या सरकारशी त्यांची 
चालू असलेली बोलणी कधीकधी फिसकटण्याच्या 
बेतात असतात तर कधी समझोत्याच्या उंबरठ्यावर 
असतात; पण असे हेलकावे खात खात ती चालू 
आहेत. 

अयातुल्ला खोमिनी ह्यांची अनन्यसाधारण 
प्रतिष्ठा कायम आहे. ते इराणमधील सर्वांत उत्तुंग 
असे व्यक्तिमत्त्व आहे. सववसाधारण जनतेची त्यांच्या- 
वर खोल निष्ठा आहे. आज इराणमध्ये जी काही 
एकता आढळून येत आहे तिचा ते एकमेव आधार 
आहेत. आज जनतेला मान्य असलेली जी राजकीय 
सत्ता आहे ती कुणाच्याही हातात असो, तिचा उगम 
आणि अधिष्ठान खोमिनींचे जनमानसात जे स्थात 
आहे त्याच्यात आहे. 

अयातुल्ला खोमिनी हे कडवे, धर्मनिष्ठ शिया 
मुसलमान आहेत. इस्लामी राजवट, कुराणाच्या 


ण गोगेवणोकिणणणणतीचणणणणणण चणा नच्य 


शिकवणीवर आधारलेली आणि पॅगंबराच्या काळात 
त्यांच्या नेतृत्वाखाली जो मुसलमान समाज संघटित 
झाला होता त्याचे अनुकरण करू पहाणारी राजवट 
प्रस्थापित करणे हे खोमिनी यांचे ध्येय आहे. 
इस्लामचे धर्मगुरू हे पैगंबरांचे वारस आहेत आणि 
सर्वे प्रकारची सत्ता, राजकीय, लष्करी, धार्मिक व 
न्यायदानविषयक सत्ता, धर्मंगुरूंच्या हातांत केंद्रित 
असणे योग्य आहे हे खोमिनी ह्यांना आदश वाट- 
णार्‍या समाजरचनेचे मूलतत्त्व आहे. खोमिनी यांना 
ह्या आदर्शाला अनुसरून इराणी समाजाचे परिवतंन 
करायचे आहे. हे उद्दिष्ट त्यांनी गंभीरपणे स्वीका- 
रके आहे ; त्याच्याविषयी त्यांना पोटतिडीक आहे. 


ह्यामुळे ज्यांना इराणमध्ये आधुनिक पद्धतीची, 
इहवादी, संसदीय लोकशाहीवर आधारलेली राजवट 
हवी आहे अशा गटांशी खोमिनी यांचा विरोध 
आला आहे. अश्या अनेक गटांनी क्रांतीपूर्वी, 
खोमिनी यांना भूमिगत लढ्यात सहभागी होऊन 
साहाय्य केळे होते आणि अनेक प्रकारे आथिक 
मदतही केली होती. आज खोमिनी त्यांचा धिक्कार 
करीत आहेत. इराणी समाजाला भादर्श इस्लामी 
राजवट प्रस्थापित करण्याची अभूतपूर्व संधी प्राप्त 
झाली आहे असे खोमिनी यांना वाटते आणि ह्या 
साध्याच्या आड येणाऱ्या सर्वांचा त्यांना संताप येतो. 
ह्या सर्वांना नेस्तनाबूद करता आले तर ते खोमिनी 
यांना हवे आहे. इस्लामी राजवटीचे शत्रू असणाऱ्या 
सर्वांचा नायनाट करण्यासाठी क्रांतीनंतर शहरातील 
चोकाचौकांतून वधस्तंभ उभारण्यात आले नाहीत 
याची त्यांना हळहळ वाटते. 


म्हणूनच देशात शक्‍य तितक्‍या लवकर स्थिर- 
स्थावर व्हावे, घडी बसावी, सरकार, मंत्रालये, 
न्यायालये, सैन्य यांचे काम सुरळीतपणे सुरू व्हावे 
असे ज्यांना वाटते, त्यांनाही खोमिनी आपले विरो- 
धक मानतात, खोमिनी यांना आदर्श इस्लामी राज- 


सारसंकलन ५५ 


वट प्रस्थापित होईपर्यंत क्रांतीची आच धगधगीत 
राखायची आहे ह्यासाठी क्रांतिकारक प्रतिनिधी- 
मंडळ, स्थानिक क्रांतिकारक समिती, क्रांतिकारकांचे 
स्वयंसेवकदल यांच्या हातात परिणामक्रारक सत्ता 
रहावी अज्नीच खोमिनी यांची इच्छा आहे. 

खोमिनी यांच्या भूमिकेत धामिक आणि सामा- 
जिक असे दोन एकमेकात गुंतलेले पदर आहेत. त्यांची 
परिभाषा कुराणावर आधारलेली आहे, अल्लाचे 
इमानदार अनुयायी विरुद्ध सैतानाचे अनुयायी यांच्या 
दरम्यानचा हा लढा चालला आहे अशी त्यांची 
धारणा आहे. सैतानाचे अनुयायी म्हणजे तेहरान- 
मधील एऐषआरामी बंगल्यांत रहाणारे, श्रीमंत, 
उदारमतवादी, पाइचात्य बनलेले लोक. अल्लाचे 
अनुयायी म्हणजे इराणची धमेनिष्ठ गरीब जनता. 

खोमिनी यांच्या ह्या भूमिकेमुळे ह्या दोन सामा- 
जिक वर्गांमधील संघर्ष प्रखर होत आहे. त्याचबरो- 
बर खोमिनी यांच्या निविवाद प्रभुत्वामुळे त्यांच्या 
निकटच्या अनुयायांमध्ये आपापल्या ध्येयधोरणांना 
खोमिनी यांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी स्पर्धाही 
चाललेली असते. याचा परिणाम म्हणून खोमिनी 
यांच्या भोवतालच्या आतल्या वर्तुळामध्ये गटबाजीचे 
वातावरण आढळते. देशात एक प्रकारची खदखद- 
णारी, उत्‌ जाण्याच्या सीमेवर असलेली जी अवस्था 
आढळते तिचे हे दुहेरी कारण आहे. 

ज्यांचे सर्वसाधारणपणे उदारमतवादी किंवा 
सौम्य डाव्या मताचे असे वर्णन करता येईल असे 
राजकीय पक्ष आणि गट हळूहळू निष्प्रभ झाले 
आहेत. खोमिनींच्या अनुयायांनी त्यांच्याविरुद्ध 
मोहीम उघडल्यासारखे केले आहे. ह्या मोहिमेची 
सुरवात क्रांतीनंतर ताबडतोब झाली. क्रांती घडवून 
आणण्यात त्यांचा काहीही सहभाग ' नव्हता असे 
खोमिनी यांनी त्यांना प्रारंभीच बजाविले. खोमिनीं- 
च्य़ा अधिक लढाऊ अनुयायांनी उदारमतवादी आणि 
समाजवादी धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या वतंमान- 
पत्रांचा सक्तीने ताबा घेतला, विसाव्या शतकात 
केवळ इस्लामच्या तत्त्वांवर आणि आदेश्ांवर राज्य 
चालविता येणार नाही असे मत मांडणार्‍या नेमस्त 
पुढाऱ्यांना सावेजनिक पदांवर रहाणे अशक्य केले 
आणि अनेक नेमस्त पुढाऱ्यांवर ते सी. आय्‌. ए. चे 
हस्तक आहेत असा आरोप करून क॑देत अडकविले, 


अथातुल्ला शरियत-मदारी यांचे उदाहरण ह्या संद- 
र्भात उद्बोधक ठरेल. क्रांतिकारक न्यायालये आणि: 
क्रांतिकारक स्थानिक समित्या ह्यांनी केलेल्या अति- 
रेकांवर त्यांनी टीका केली होती आणि योग्य कारण: 
दाखविल्याशिवाय खाजगी मालमत्ता जप्त करण्याच्या 
कारवाईचा त्यांनी निषेध केला होता. हे त्यांचे कृत्य 
मध्यमवर्गात प्रिय क्षाले, शरियत-मदारी हे स्वत$ 
एक मातबर धमंगुरू असुन विशेषतः अझरबैजान 
ह्या प्रांतात त्यांचे खूप अनुयायी आहेत. पण नवीन 
घटनेला विरोध करण्यासाठी म्हणून जेव्हा ह्या 
अनुयायांनी रस्त्यात उतरण्याचे ठरविले, तेव्हा 
शरियत-मदारी यांनीच त्यांना आवरले, आता शरि- 
यत-मदारी एकंदरीत मौन धरून आहेत आणि इस्लामी' 
लोकसत्तावादी पक्ष ह्या ज्या पक्षाशी ते' संबंधित: 
आहेत त्याने काही काळ आपले काम स्थगित 
करण्याचे ठरविले आहे. खोमिनी यांच्या लढाऊ 
भनुयायांसमोर कुणाचे काही चालत नाही हे सिद्ध 
झाले आहे. - 

नेहमीप्रमाणे नेमस्त पक्षांचा खरा आधार बृद्धि- 
जीवी आणि व्यावसायिक वर्ग, तंत्रज्ञ आणि व्यव- 
स्थापक, आणि सरकारी झ्ासकवगे यांच्यांत आहे. 
हा एकूण वर्ग संख्येने लहान असला, तरी धोरणांवर 
आणि कारभारावर त्याचा असलेला प्रभाव संख्येच्या 
मानाने खूपच अधिक आहे. पण त्याचे ' शुद्धीकरण' 
करण्याची मोहीम नेटाने चालविण्यात आल्यामळे 
त्याची संख्या रोडावली आहे. त्यातील अनेकजण 
युरोप-अमेरिकेत देशांतर करून गेले आहेत. त्यांचे 
पारिचमात्त्म वळण, शिक्षण यांच्यावर खोमिनीचे 
अनुयायी हल्ला करीत असल्यामुळे त्यांचा आत्म- 
विद्वासही क्षीण झाला आहे. आणि पदच्युत शहांच्या 
कारकौर्दीत त्यांची चलती होती ही आठवण लोकांच्या 
व त्यांच्या स्वत:च्या मनात ताजी असल्यामुळे त्यांचे 
नैतिक अधिष्ठानही कमकुवत आहे. 

नेमस्त डाव्स़ा पक्षांपेक्षा इराणच्या कम्यनिस्ट 
पक्षाची स्थिती अधिक चांगली आहे. ह्या पक्षाने 
खोमिनीला पाठिंबा दिला आहे. उदारमतवादी 
पक्षांवर खोमिनीचे अनुयायी जेव्हा टीका करतात 
तेव्हा कम्यूनिस्ट त्यांच्या सुरात आपला सूर मिसळ 
तात. ह्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाला आपली वृत्तपत्रे 
चालविता येणे आणि पक्षाच्या कचेऱ्या चालू ठेवणे 


ष्६ 


शक्‍य झाले आहे. शिवाय खोमिनी यांनी इस्ला- 
मचा जो अथे लावला आहे त्याप्रमाणे इस्लाम- 
मध्ये समाजवाद अंतर्भूत आहे. उत्पादनसाधनांचे 
राष्ट्रीयीकरण, अर्थव्यवस्थेवर असलेला सरकारचा 
विस्तृत ताबा, कामगाराचा त्याच्या स्वत:च्या श्रमा- 
तून निर्माण होणार्‍या फळांवर आणि उत्पादन- 
साधनांवर असलेला अधिकार ही इस्लामी अर्थ- 
व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आहेत असे इस्लामच्या ह्या 
नव्या भाष्यकारांचे म्हणणे आहे. अथेव्यवस्था कशी 
असावी याविषयी जहाल ( इस्लामी ) उजवे आणि 
जहाल डावे यांचे बरेचसे एकमत आहे. 
* बॅंका, विमा कंपन्या, बडे उद्योगधंदे आणि 
कित्येक लहान उद्योगधंदे यांचे राष्ट्रीयीकरण कर- 
ण्यात आले आहे. अध्यक्ष श्री. बानी-सद्र यांनी 
परदेशी व्यापाराचेही राष्ट्रीयीकरण करणे आवश्‍यक 
आहे असे प्रतिपादन केले आहे. एक हजार चौ. 
मिटरपेक्षा मोठ्या असलेल्या मोकळ्या नागरी 
जमिनी सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. सरकारी 
कंत्राटे घेणाऱ्या किवा उद्योगधंद्यांना सल्ला देणाऱ्या 
(कन्सल्टिंग) कंपन्यांवर सरकारी व्यवस्थापक नेम- 
ण्यात आले आहेत. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवरील 
सरकारी नियंत्रण वाढत जाईल अशीच प्रवृत्ती 
दिसत आहे. 

इराणी व्यापाऱ्यांनी क्रांतीला आथिक साहाय्य 
आणि पाठिंबा दिला होता. खाजगी मालकी आणि 
प्रामाणिकपणे केलेला व्यापारधंदा यांना इस्लामची 
मान्यता आहे असा पारंपरिक समज होता. क्रांति- 
कारकांनी सत्ता काबीज केल्यानंतर सत्तारूढ झालेले 
सरकार लोकांच्या खाजगी व्यवहारांत ढवळाढवळ 
करणार नाही, इस्लामच्या कायद्यांचे आणि प्रथांचे 
पालन त्यांनी केले को इतर बाबतींत स्वत:च्या 
इच्छेप्रमाणे व्यवहार करायला ते मोकळे रहातील 
अशी अपेक्षा होती. सुरुवातीला तरी सरकारचीही 
वृत्ती अशीच होती. परंतु बानी-सद्र आणि खोमिनी 
यांच्या प्रभावळीतील एक वजनदार गट यांना 
व्यक्तींच्या हातांत खूप संपत्ती गोळा झालेली अस- 
ण्याचा तिटकारा आहे. शिवाय * आधुनिक उद्योग- 
धंद्यांवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचाही ली 
तिटकारा आहे. ह्याच्य | ी 

मोळक. ह्याच्यात परकोयांविषयीची प्रतिकल 

वृत्तीही व्यक्त होते, शहांच्या राजवटीत जे आधु- 


नवभारत 


एप्रिल, १९८७ 


निक' उद्योगधंदे बळावले ते लोकांची पिळणूक तर 
करीत होतेच, पण बहुराष्ट्रीय उद्योगांशी ते संबंधित 
असल्यामुळे त्यांच्यामुळे राष्ट्रीय परावलंबित्व वाढत 
होते असा आरोप बानी-सद्र यांचे अनुयायी करतात. 
ह्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील, आधुनिक तंत्रांवर 
आधारलेली शेती, उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण या 
गोष्टींना त्यांचा विरोध आहे. देशांत मूलभूत 
उद्योगधंदे सुरू झाले पाहिजेत, शेतीच्या उत्पादनात 
स्वयंपूर्णता गाठली पाहिजे ह्यावर त्यांचा भर आहे. 
ह्याबरोबरच गरीब थरातील लोकांची स्थिती 
सुधारली पाहिजे हे उद्दिष्टही ह्या धोरणाचा मना- 
पासुन स्वीकारलेला भाग आहे. “ एका कुटुंबाला 
हाण्यासाठी अनेक खोल्यांची जागा लाभलेली असते, 
तर दुसर्‍या एखाद्या कुटुंबाला रहाण्यासाठी घरचे 
नसते असे का? ' असा प्रश्‍न सरकारी धोरणाचे 
प्रवक्ते विचारतात. रिकामी असलेली घरे आणि 
फ्लॅट्स ताब्यात घेण्याची, भाडी नियंत्रित करण्याची 
आणि जमिनीसंवंधीच्या व्यवहारांचे नियमन कर- 
ण्याची सत्ता सरकारकडे असली पाहिजे असे त्यांचे 
म्हणणे आहे. काही महिन्यांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी 
रिकामी असलेली घरे ताब्यात घेऊन तेथे लोकांना 
झोपण्याची सोय करून दिली. कामगारांनीही कार- 
खान्यांतुन मंडळे स्थापन करून व्यवस्थापनावर 
नियंत्रण ठेवायला सुरवात केली आहे. 
ह्याचा एक परिणाम म्हणून उद्योजक-व्यवस्था- 
पकांत घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे 
वातावरण अर्थात्‌ उद्योगांच्या वाढीला, त्यांच्यांत 
अधिक भांडवल गुंतविले जाण्याला आणि उत्पाद- 
भाचा विरताह व्हायला प्रतिकूल आहे. तसेच कच्चा 
ठं यंत्रांचे पुट भाग इ. गोष्टींचा तुटवडा निर्माण 
ना ग होतात तेव्हा उद्योगधंदे बंद पडू नये 
टपून सरकार हस्तक्षेप करते. ह्यामुळे खाजगी 
उद्योगधंदे हळूहळू सरकारी नियंत्रणाखाली जात 
आहेत क्रिवा सरकारच्या ताब्यात जात आहेत. 
औद्योगिक उत्पादन घटत चालले आहे. पण 
सरकारी आदेशाप्रमाणे कामगारांना मजुरी अधिक 
मिळत असल्यामुळे मालाला मागणी चांगली आहे. 
ही मजुरी देणे कारखान्याला परवडण्यासारखे नसले, 
तर सरकार कारखान्याला झ्ञाथिक साहाय्य करते. 


सारसंकलन 


ह्यामुळे अर्थव्यवस्था सुरळीतपणे काम करीत आहे 
असा भास टिकून आहे. पण प्रत्यक्षात उत्पादकता 
खूप खाली आली आहे. उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण 
असले तरीही पेट्रो-रासायनिक, पोलाद, अल्यू- 
मिनियम, इ. प्रकारांतील एकही कारखाना फायदा 
कमावीत नाही. जरी * क्रांतिकारक? सनदी नोक- 
रांना सरकारी खात्यांचे विभागप्रमुख म्हणून नेम- 
ण्यात आले असले, तरी ते कोणताही निर्णय घ्यायला 
कचरतात. 

पण पेट्रोलच्या निर्यातीतून इराणला ह्या वर्षी 
३ न बिलियन डॉलर इतके उत्पन्न झाले. ह्यातून 
अथेव्यवस्था सावरता येते आणि ती किती मोड- 
कळीला आली आहे हे घ्यानात येऊ ककत नाही. 
शिवाय ह्या उत्पन्नातुत- आणि हे उत्पन्न निदान 
इु्पट करता येईल-खऱ्याखुऱ्या आथिक विकासाचा 
कार्यक्रम हाती घेता येईल. पण ह्यासाठी राजकोय 
स्थर्याची अत्यंत आवड्यकता आहे. 


- तुकारामाच्या अ 


करणारा मराठा 


&ु<५८/५-५८११५५७४ 


ष्छ 


राष्ट्राध्यक्ष बानी-सद्र हे ७५ टक्‍के मते मिळवून 
निवडून आले आहित. त्यांचे अ्थश्यास्त्रीय विचार 
आणि आथिक धोरणे कशीही असोत, राजकीय 
क्षेत्रात त्यांनी संयमाचे पालन केले आहे आणि 
धोरणात समतोल राखला आहे. पण लोकांचा 
त्यांना मिळत असलेला पाठिंबा किती दिवस टिकून 
राहील हे सांगणे कठीण आहे. भाज आयातुल्ला 
खोमिनींच्या. अंतर्वरतुळात ते आणि त्यांचे अनुयायी 
वरचढ ठरले आहेत. पण पारडे फ़िरू शकेल आणि 
बानी-सद्र बझर्गनच्या वाटेने जाऊ शकतील. 

इराणची आताची राज्यघटना एका व्यक्‍तीच्या, 
मनी यांच्या हांतात राज्यसत्ता केंद्रित 
णि त्यानंतर धमंगुरूंच्या हातात ती 
रचण्यात आली आहे. पण 
चा वर्ग एकोप्याने वागेल याची 
एकंदरीत इराणमध्ये क्रांती स्थिर 
आज सांगता येणार नाही. 


म्हणजे खोगि 
करण्याच्या आ 
जावी ह्या उद्देशाने 
खोमिनीनंतर धर्मगुरू 
शाइवती नाही. एकं 
झाली आहे की नाही है आ 


भंगवाणीचे रसिकावलोकन 
तील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक । प्रा. रा. ग. जाधव 
सूल्य ! रु, ८-०० 
मागणी : कार्यवाह, प्राज्पाठशाळामंडळ, वाह- ४१२८०३ 
न ( जि० सातारा ) 


८४८२९४८२२० ८५८ ये<५८२५८%६८ऑॅर9८२१८५७%५%७छि 


'€>€€>€>€>€€>€3€>€>:€>€€>€><€>€>&€>€3>€9€39 
_ आरगण्या सणांपरा 
ग्रापीत व भवागीत शदवस 


लेखक ! क्रग्वेदी 
आकषंक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, प्रष्ठसंख्या ४०० 


या पुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकाशनातर्फे 
प्रसिद्द करण्यात आली आहे. प्रस्तुत ग्रंथात प्रमुख भारतीय-विदेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
नेतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्ञोक्त विधी व परंपराप्रातत रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा प्रेथ प्रत्येक प्रेयाल्यात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


९ 


किंमत रु. २० य्पाल खर्चे र, ४ 


“€&9> 


_ अ्ंथाल्ये व शेक्षणिक संस्था यांना 
१५% कमिदान देण्यात -____१५*% कमिशन देण्यात येईल, 
वन क मण ण्यात याळ... 


€3€>€>€>€>€>€> €>€9€>€>:€>€>€9:€3€>€>€>€>€3€9>€9>€93€>€>€>€>€>€>€ 
€%€3€>€%€€€€€>€>€>€3€€>:€€>€€9>:€9€>€>€%€€>€€€€€€3€5€€3€5€9>२ 


९ आपली मागणी खाळील पत्त्यावर पाठवावी 

00 | चिटणीस, 

र प्राश्षपाठशाळामंडळ, वाहे ( जि. सातारा ) ४१२ ८०३ 
*-€>€3€3€3€3€>€>€&>€9&>:99&8 8986988 &8438 52, 


नवभारत । एप्रिल १९८० 


* अ अ और ४ अहे अँ. अरी अहे. अरे अर. आह. शी अः. अ शर. जॅ 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाशने 


वेदिक संस्क्रुतीचा विकास । तर्कतीर्थ लक्ष्मण्नास्त्री जोशी 

अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वाध) । ब्र? स्वामी केवलानंदसरस्वती 
क्रोचेचे सौंदर्यशात्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर 
पुरोहितवर्गवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन 
गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी 

लोकशाहीचे धोके । ण्व्लालाल सुराणा 

भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सो० कमल पाध्ये 

हिदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल 

महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा अ० दाभोलकर 
श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदन ग्रंथ | 

संशोधन साधना । डॉँ० वसंत स० जोशी 

ज्ञानदेव चितन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी 

आनंदाचा डोह । प्रा० रा० ग० जाधव 

भावार्य रामायण ( श्रो> एकनाथ महाराज कृत) बालकांड 
तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोले 

आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी 
वागीश्वरी । डॉ> गो० के० भट 


प्रंयविक्रेत्यांना २० टक्के कपतिशन. 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) 


मासिक पां. गो. आपटे य 


* पुं. रेगे यांनी प्राज्ञा - ऱ् केर 
ठेशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


७1.(1), ४४0. 830 3 
1र्‍र्‍णण2”22?१?000यी0 यी”? 0 णालय 


ह 


टि 


नी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंमापुरी, वाई प्रेये छापून 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


